( १३२९ ) 


जमवून, पहिल्यानें त्या किळथाबर जाण्याचा रसता खोदवून साफ करून घेतला; की, 
तेणेंकळहुन, त्या किल्यावर कोणालाही जाण्यास आणि आपलें सामान वर पोंचविण्यास 
यातायात पड्डं नये, आणि, येणेंप्रमाणें, थोड्याच दिवसांत त्यानें किल्याचे काम पुरें 
करून व त्यावर तोफा वगेरे चढवून, एकलठिंगगडावरून राण्याला सलामी दिली, 

याप्रमाणे, उदेपूरच्या संरक्षणाची व्यवस्था थ्रहुतकरून झाली. त्याच्या तिन्ही बाजू- 
कडून उत्तम प्रकारचा बंदोबस्त करण्यांत आला. पश्चिमेच्या बाजूस जें सरोबर आहे 
त्यांतून शहरांत येण्याजाण्याचा मार्ग ठेविला; आणि, सरोवराचे पलीकडे अरवली 
डोंगरांतळे राजनिष्ठ आणि विश्वासू भिल्ल लोक, त्यांना खाण्यापिण्याचा उत्तम प्रका- 
रचा पुरवठा करून, संरक्षणासाठीं ठेविले. परंतु, उदेपुरचा अंतस्थ बंदोबस्त आणि 
संरक्षण राण्यानें ठेवलेल्या नवीन सिंधी लोकांच्या प्रामाणिकपणावरच काय तें अ- 
वलंबून होतें. आणि, ते तर, ह्या, वर सांगितलेल्या दिद्याचे व तोतयाचे स्वारीच्या 
वेळीं, फारच बेफाम होऊन, त्यांनीं राण्याशीं मोठ्या उद्धततेचे वर्तन चालविले, 
त्यांनीं याच वेळीं राण्याकडे आपल्या पगाराच्या बाक्‍्या मागून त्यास आडवून धर्रले; 
आणि त्यांचे भोवतीं एकच कल्लोळ करून दिला. राण्याकडून त्यांस रोज, आज 
पगारा'चे पैसे देऊं, उद्यां पगाराचे पेसे देऊं, अश्लीं गुळमुळीत उत्तरें मिळत गेल्याव- 
रून, त्यांच्या समोर कोणकोणत्या गोष्टी घडत होत्या ब तो प्रसंग कसा होता इकडे 
बघूनदी, त्यांना राण्याचे संबंधानें अभिमान, पूज्यमाव आणि तो प्रसंग टाळण्यावि- 
पयींचा उत्साह हीं हणून बिलकुल उत्पन्न झालीं नाहींत. पुढें पुढें तर, ते राण्या- 
जवळ नुसत्या मागण्या करूनच राहिले नाहींत, तर, एके दिवशीं राणा आपल्या 
महालांत जात असतां, त्या लोकांतील”"कित्येक पुढारी होऊन महालाचे दाराशीं ज- 
मून उभे राहिले आणि राणा आंत जातो आहे तोंच त्याच्या' झग्याचा पद्र त्यांनीं 
खेचून धरून त्याला सांगितलें कीं, 'ह्या वेळीं आमच्या बाक्या चुकत्या केल्याशिवाय 
आही आपल्याला महालांत जाऊं देणार नाहीं.' त्या दांडग्या लोकांनीं राण्याचा 
झगा इतका ओढून धरिला कीं, तो त्या ओढीनें फाटला देखील, इतक्या थरावर 
गोष्ट येऊन ठेपली तेव्हां त्याला तो मोठा अपमान बाटून त्याचें मस्तक फिरून गेलें, 
परंतु करतो काय £ त्यावेळीं त्याला आपला राग दाखविण्यासारखे सामर्थ्य होतेंच 
कोठें ! त्यासमयीं तेथें त्याचा धाभाई (दूधभाऊ) जवळ होता. त्यानें त्याला अशी 

१. “बौभाई? हा शब्द “दूधभाई? या शब्दाचा अपभ्नंश होऊन झालेला आहे, दूधभाई किंवा 
दूधभाऊ हामणज्ञे ज्या दाईचें दूध पिण्यांत आलें असेळ ला दाईेची जीं दुसरीं मुलें असतात या 
परस्परांचें बे नातें तें दूधभावाचे नातें होतें. लाप्रमार्णे राणा उरसी याचा एक दूधभ्यळ होता. 
याला यानें झाला संस्थानचा अधिकार दिरा होता व तो राज्याच्या मंत्रीमंडळापैकी एक, मंत्री 
होता. ब मुख्य प्रधानकी रघुदेव हणून एक मनुष्य होता साकडे होती, 


( ३३० ) 


मसलत दिली कीं, 'पश्चिम बाजूनें सरोबरांतून पठीकडे पळून जावें; आणि डोंगरां- 
तून मंडलगडास पोचावे, झणजे आपल्या जीवास कोणत्याही प्रकारचा धोका हो- 
णार नाहीं. परंतु ही मसलत साठळुंन्याच्या ठाकुरास बिलकुल पसंत पडली नाहीं, 
तो हणाला, 'ह्या वेळीं अमरचंद याचें साह्य घेऊन केवळ त्याजवरच अवलंबून 
राहिल्याशिवाय गत्यंतर नाहीं.' तेव्हां ह्याचे मसलतीप्रमाणें अमरचंदाला बोलावणे 
पाठवून राण्यानें त्यास आपले वाड्यांत आणिले; व त्याला झालेली सर्व हकीकत 
कळवून सांगितलें कीं, “ह्या वेळीं तुह्लींच कांहीं तरी योजना केली तर निभाव ला- 
गणार आहे.?' अमरचंद हा पहिल्यापासून अगदीं सडेतोड आणि निलोभी असे. तो 
हणाला, 'बर्रे आहे. अशी गोष्ट असेल तर त्याबद्दलचा बंदोबख मी करतों. परंतु 
हें काम ह्मणजे एकमेकांचा मत्सर करण्यासारखे नाहीं आहे; निदान, माझ्याशीं तरी 
कोणी मत्सर करतां उपयोगी नाहीं, कारण, ह्याविषयींचा मला पूर्वी एकदां अनुभव 
आलेला आहे. माझ्याकडे पूर्वी जो अधिकार होता त्याविषयी महाराजांचे मनांत 
कोणी ट॒श्चे मनुष्यांनीं भलभलते ग्रह भरवून दिल्यावरून, मला माझ्या त्या अधिका- 
रापासून दूर करण्यांत आलें. त्या संबंधानें मला जो अपमान वाटून लोकांमध्यें जें 
माझेविषयीं भ्रष्टमत प्रस्त झालें त्याबद्दल मळा किती वाईट बाटत असेल ह्याचा 
विचार करा. तेव्हां, असा कांहीं प्रकार होऊन माझी मानखंडना कर्तव्य असेल तर 
मी हें जबाबदारीचे काम मुळींच पतकरीत नाहीं; ह्या कामास मग तुझाला तशा 
प्रकारचीं थापडवाईक मनुष्ये दुसरीं मिळतील.' अमरचंद आणखी हणाला, 'आप- 
ल्याला माहीत आहेच कीं, एकदां माझेकडे क्हणतेंही काम सोंपविठें हणजे मग मी 
त्यावर कोणाचें कांहीं एक ऐकत नाहीं, असा माझा खभावगुणच आहे. मग माझा 
मी एकटा, मला जें योग्य वाटेल तें मी करणार, मी कोणाची मसळत ऐकणारा 
नव्हे. मला कोणी मंत्री लागत नाहींत. माझे हुकमावर उलट हुकूम कोणाचाही 
न्वालतां उपयोगी नाहीं. ही तुमची वेळ हणजे कशी आणीबाणीची आहे ती लक्षांत 
आणा. खर्चाच्या ओझ्याखाली सर्व राष्ट्र दबले गेळें आहे; सेन्यांतळे लोक खवळले 
आहेत; आणि जबळ संग्रह तर मुळींच कशाचाही नाहीं. अशा वेळीं सर्व राज्याची 
व्यवस्था मजकडे आपण देतां. तेव्हां, ह्या प्रसंगास उच्चित असें वर्तन मला ठेवलें 
पाहिजे, आणि ही सर्वे जबाबदारी मीं आपल्या डोक्यावर ध्यावा अशीच आपली 
पूर्ण इच्छा असली, तर आपण अश्शी शपथ घेतली पाहिजे कीं, माझे हुकमावर 
कोणत्यही प्रकारचा वेगळा हुकूम-मग तो कोणत्याही अर्थाचा आणि महत्वाचा 
असो--फिरविण्यांत न आला-पाहिजे, मला वाटेल तें मी करोन, त्यावर आपली 
कोणाची कुरकुर चालतां उपयोगी नाहीं, पण, आपण हेंही लक्षांत ठेवा कीं, मी 


( ३१३११) 


नांवाचा अमरचंद आहें. मी जें करोन तें सर्वदा सदसद्विचारपूर्वक आणि न्यायाला 
अनुसुरूनच करीन; तथापि, आपण मला माझे कामांत यश देणार नाहीं हेंही भी 
समजून आहें. आणि, माझे हेंच भाकीत आपल्याही लक्ष्यांत असूं द्या.' यावर रा- 
ण्यानें आपल्या कुलस्वबामीची हणजे एकठिंगाची शपथ घेऊन, अमरचंद यास असें 
खात्रीपूर्वक वचन दिलें कीं, 'तुमच्या झणण्याधमाणें माझी सर्व कबूली आहे, इत- 
कॅच नव्हे. तर, तुझाला योग्य वाटल्यास तुही माझ्या राणीचे महालांत जाऊन 
तिच्या नाकांतली नथ जरी आपल्या राज्याचे व्यवस्थेकरितां पाहिजे हणून मागि- 
तली, तरी त्याप्रमाणें ती मिळण्यास तुहत्याळा कोणत्याही प्रकारची हरकत होणार 
नाहीं.' पुढें अमरचंदास समजलें कीं, राण्याचा धाभाई हा राण्यास अशी मस- 
लत देत होता कीं, आपण वाड्यांतून पळून जाऊन मंडलगडास राहूं. व ही आ- 
पली मसलत कशी काय होती हणून त्या धाभाईनेंही पुनः अमरचंदास विचारलें, 
त्यावरून अमरचंदास मोठा राग येऊन तो ह्मणाला, “तुमची ही मसळत तुमच्या 
स्वतःच्या स्थितीप्रमाणेंच होती. तुमच्यामध्ये जशी करारी नसून भित्रेपणा भरला आहे 
त्याच प्रकारची तुत्यीं आपल्या राण्यास मसलत दिली, त्यांत तुमचा दोष नाहीं. 
तुझी जर आपल्या राजाला घेऊन उदेपुरांतून मेडलगडास पळून गेलां असतां तर 
तेथं तुमचें रक्षण होण्याला काय साधन होतें १ व तेथें असं कोणतें गुप्त सांठवण 
होतें कीं त्याच्या योगानें तुमचा जन्मपर्येत निर्वाह झाला असता १ असें एखादे कांहीं 
साधन मंडलगडावर आहे काय  मंडलगडावर गेल्यानंतर तुती जन्मापासून..क्ररीत 
आलेला गोळ्याचा आणि गुरें राखण्याचा उद्योग मात्र तुमच्या निर्वाहास उपयोगीं 
पडता, झशी गाई बाळगाव्या, त्यांचें दूध काहून विकावे आणि त्यावर पोट भरून 
रहावें, हा जो तुमचा बालाभ्यास त्याला अनुसरूनच तुझीं राण्याला मसलत दिली, 
तुझाला गुरें राखण्यापलीकडे ह्या अश्या राज्यकारभाराच्या गोष्टींमध्ये अक्कलहुशारी 
चालवून कामें करण्यास यावी कशीं ? तो तुमचा धंदाच नव्हे, आणि तें तुमचे 
योग्य कामही नव्हे. परंतु तो तुमचा उद्योग तुमच्या राणेसाहेबांस नव्तीनच असल्या- 
मुळें तो त्यांस अजून शिकावयाचा आहे !? अमरचेद असं इतकें टाकून आणि 
निषेधपूर्वक बोलला तरी तें राणा उरसी याणें आणि त्याचे सरदारांनीं खालीं माना 
घालून निमूटपणें ऐकून घेतलें, 


येणेंप्रमाणें राण्याचे महालांत अमरचंदाचें भाषण आणि त्याशी राण्याचे करार- 
भदार व आणाशपथा झाल्यावर, अमर'चंद महालांतून उठून खालच्या मजल्याच्या 
गश्वीवर आला. तेथें, पूर्बी सांगितठेळे खवळलेठे सिंश्री लोक जमावाने बसले, होते; 
त्यांना तो हणाला; “चळा, या माझ्या मार्गे, तुमच्या बाकया वगेरे काय राहिल्या अ- 


( ३२२ ) 


सतील त्या मी देऊन टाकतों. व पुढेंदी तुमचा मुशाहिरा थकल्यास त्याजबद्दळ मजवर 
जबाबदारी आहे,' ते रानटी व मूर्ख सिंधी लोक अमरचंदाचे या बोलण्यावुर एक 
अक्षरही न बोलतां, ते उठून त्याचे मार्गे चालले, ज्यांनीं रागाने व बेसुर्वतीनें आपल्या 
राण्याचा पदर धरून त्याचा अपमान केला होता ते, ह्याप्रमाणें, शांतीने अमरचं- 
दाचे मागोमाग चालते झाले. नंतर अमरचंद यानें त्या सर्व लोकांचे हिशोब बघून 
त्यांना किती पेसे द्यावे लागतील याचा अजमास काढला; व 'उद्यां येऊन तुती आ- 
पल्या बाक्‍्या घेऊन जा,? असें सांगून त्यांस वाटेस लाविलें. तेव्हां ते लोकही अम- 
रचंदाच्या शब्दावर विश्वसून कांहींएक गडबड न करितां चालते झाले, मग 
अमरचंदानें राण्याच्या भांडारगहाच्या किया मागून घेऊन, सर्व भांडारखाने 
फोडले. त्यानें जेव्हां भांडारखान्याच्या किळव्या मागितल्या तेव्हां ते सर्व किलेदार 
पळून गेले; परंतु अमरचंदाचा हुकूम कोणीही अमान्य करतां कामा नव्हतें, त्यामुळे, 
त्याचे हातीं सर्व किया आल्या व नंतर एकंदर भांडारामध्यें जेवढे हणून सोनें 
आणि रूपे होतें तेवढें त्याणें बाहेर काढलें. त्याणें मग भांडारग्रहांत सोन्याचा किवा 
रुप्याचा एकही दागिना किंवा लगड हणून शिलक ठेविली नाहीं. आणि, येणेंप्र- 
माणे, सर्व सोनें व रूपे बाहेर काढून त्याणें त्यांचीं नाणीं पाडण्याचा हुकूम केला. 
त्याचप्रमाणं, राण्याचे भांडारांत जेबढें जबाहिर होतें तेवढें सर्व गहाण टाकून साव- 
कारांकडून कजीऊ पेसे आणिले; आणि दुसरे दिवशीं कबूलीमप्रमाणें राजवाड्यामध्यें 
ताणें. दव्याचा ढीग घातला, नंतर सर्व लोक आल्यावर त्यांच्या बाक्‍्या व मुद्याहिरे 
त्यांचे पदरांत टाकून त्यांस खुप केलें, अमरचंद एवढंच करून खस्थ राहिला नाहीं, 
त्याणें ताबडतोब सामानासुमानाची भरती करून, एकंदर सैन्यामध्ये -चांगला पुर- 
बढा केला; आणि आपल्या सर्वे लोकांस जणूं काय नवा दम आणून, त्यांना आतां 
शत्रंशी लढणें हणजे साहजिक आणि घधुलळक काम आहि असें वाटण्यास लावलें, 
हात्रूंचा वेढा जो डदेपुरास पडला होता तो सहा महिनेपर्यंत तसाच होता; तरी 
त्यांस झणून आंतल्या लोकांनीं दाद दिली नाहीं. 


इकडे तोतयाच्या पक्षाचा धाक आणि वजन चोहोंकडे दिवसेंदिवस वाढतच चा- 
ल होतें. उदेपूरच्या बाऱ्यांपर्यंत तोतयाचें प्राबल्य लोकांमध्ये महश्ूर होऊन, आतां 
पुढें तोतया राणाच खरा राणा हणून उदेपूरच्या गादीवर येतो, असा सर्व लो- 
कांचा पुरा अह होत चालला, इतकें जें त्याचें वजन व लौकिक वाढला त्याला का- 
रण, अर्थात्‌ त्याचे साह्यकर्ते जे मराठे, ते होते. आणि, त्यांच्या सरदाराशीं (शिं- 
द्याशीं) तोतयानें करारही तसाच केला होता, व त्या आशेवरच श्विदा नेट देऊन तो- 
तयाचा पाठीराखा झाला होता. परंतु, पुढें पाहतो तों तोतयाकडून कराराप्रमाणें त्याला 


( ३३२ ) 


कांहींच पोंचेना; आणि, शिंद्याला नांवापेक्षां पेश्शाचा लोम फार असल्यामुळें, त्याणें तो- 
तयाचा, पक्ष सोडून अमरचंदाशीं बोलणें लाविलें कीं, (तुझी जर मला ७० लाख रुपये 
देत असाल तर मी तोतयाचा पक्ष सोडून उदेपूरचा वेढा उठवतों.' दिंद्याचें हें बोलणें 
अमरचंदानें कबूल करून त्याप्रमाणें तहनामा लिहिला व त्याजवर त्याणें राण्याचे वतीनें 
सहीही केली. परंतु शिंद्यास द्रव्याशा अतिशय असल्यामुळें त्याला असें वाटलें की, उदे- 
पूरशहर काबीज करून लटलें असतां फार द्रव्य मिळेळ, आणि तसा विचार करून, तयाणें 
तसाच नेट देऊन उदेपूरशहर काबीज करण्याची व्यवस्था चालविली; व तो वेळेवर करा- 
रापेक्षां २० लाख रुपये जास्त मागूं लागला. असा त्याचा अप्रामाणिकपणा पाहून 
अमरचंदास मोठा राग आला; व त्यानें सही केलेला तहनामा फाडून त्याचे तुकडे तुकडे 
केले; आणि ते तुकडे त्याजकडे पाठवून त्याच्या अधमपणाबद्दळ त्याला लाज वाटेल 
असा त्यास निरोप धाडिला, आपण अशा योग्य आणि सामदामाच्या व्यवस्था लावीत 
असतां, नीच मनुष्यांशीं प्रसंग पडल्यामुळें त्यांत आपणास यद न मिळून जास्त 
जास्त संकटें येतात असें पाहून अमरचंदाचा आवेश अतिशय'च वाढला; ब त्यानें 
असा निश्चय केला कीं, आतां काय होईल तें होबो, शत्रूंशी लढाई केल्याशिवाय 
रहावयाचे नाहीं. त्यानें सिंधी आणि इतर सर्व सैनिक लोक यांस आपल्यापुढें बो- 
लावून आणून त्यांस सांगितलें कीं, ह्वा प्रसंग मोठा बाणीचा आहे. तुझीं आपल्या 
इमानास जागून आणि आपलें त्रीदू राखण्याचा निश्चय करून लढलें पाहिजे,' याच- 
प्रमाणें, त्याने रजपूत सरदारांसही मोठ्या आवेश्पूर्वक कळविलें कीं, 'ह्या वेळीं भिंत्रे- 
पणा दाखवून कांहीं उपयोग नाहीं.' अमरचंदाचे हें भाषण ऐकून सोना तें त्याचं 
झणणें अगदीं बाणून जाऊन मोठा आवेश आला. अमरचंद यानें सर्व लोकांस 
नुस्त्या भाषणानेंच आवेश आणिला नाहीं; तर सेन्यांतीळ शूर लोकांस आणि सरदा- 
रांस उत्तेजन येण्यासाठीं मोठमोठीं बक्षिसे देण्याकडे, मोठमोठे किंमतबान्‌ अलंकार 
जे राण्याच्या खजिन्यांत नुस्ते पड्डून राहिले होते ते खर्ची घालून सर्वांना खुष केलें; 
आणि त्यांस आपल्या शहराचे रक्षणाविषयीं विशेष प्रोत्साहन दिलें. त्याचप्रमाणे, 
त्यानें शहरांत व शहराबाहेरून, जेथून मिळवतां आला तेथून मिळवून दाण्यागोट्याची 


काकाला कका 


१, ह्या दाणागोटा जमविण्यांत अमरचंदानें आपपरपणा सर्व एकीकडे ठेवूंन, नथून मिळाला 
तेथून तो निरखाम्रमाणें मिळवन आणण्यास यानें कमी केलें नाहीं, ह्यामध्ये यानें आपल्या ख- 
तःच्या आप्तस्वकीयांचे मायापाशही सर्व एकीकडे ठेवून, ब्या कोणा'चे घरी धान्याचे संग्रह असं- 
ल्याची हास बातमी लागली तेथून यानें सांस धान्याच्या किमतीचे पैसे देऊन, शिपदिलोकांस 
पुरवठा करण्यासाठीं तें बाबारांत पाठवून दिळें, ह्या प्रसंगीं यानें आपला निष्पक्षपातीपणा "विट- 
क्षण रीतीनें दाखविळ्ा, साच्या एका मेहुण्याचे घरी असाच थान्यसंम्ह होता; तो ठरावाप्रमाणें 


( ३३१४ ) 


यथेच्छ भरती करून, एके दिवशीं सर्व शहरांत अशी दवंडी पिटली कीं, 'सेन्यांतल्या 
प्रत्येक असामीनें आपल्या घरीं सहा महिने पुरेल इतका धान्यांचा संग्रह, करूनं 
ठेवावा.' अमरचंद मोठा धोरणी आणि प्रसंगावधानी असे. ह्या वेळीं मेवाडांत दु- 
ष्काळ पडला असून, रुपयाची शेरभर धारण झाली होती. असें असतां, अमर- 
चंदानें झाप्रमाणें जेव्हां बाजारांत धश्न्यांचे ढीग घाठून, सैन्यांतळे एकंदर लोकांस 
दांडोरा पिटून सहा सहा महिन्यांपुरता धान्यसंग्रह करून ठेवण्यास कळविलें, तेव्हां 
सर्व लोकांनाही मोठें आश्चर्यच वाटून, जिकडे तिकडे त्याचेविपयीं धन्यवाद निघू 
लागला ! विरोषेंकरून, शिद्याचे लोकांस फारच चमत्कार वाटून, शहरांतल्या लो- 
कांचा आवेश आणि तयारी बघून त्यांचा धीर सुटत चालला, सिंधी लोकांस तर 
असमाधानी किंवा नाखुप राहण्यास मुळींच कांहीं कारण उरलें नव्हतें. त्यांनीं शूर 
अमरचचंदाचा आवेद आणि त्यानें दिलेलें उत्तेजन बघून, तो सांगेल त्याप्रमाणें वाग- 
ण्याचा निश्चय केळा, ते सर्व लोक एका ठिकाणीं मिळून राजवाड्यांत गेळे; आणि, 
यांनीं, 'राण्याचा पक्ष न सोडतां मारूं किंवा मरू अशी शपथ घेऊन प्रतिज्ञा केली, 
त्यांचा मुख्य आणि पुढारी आदिलबेग हणून होता. तो सर्वाच्या वतीने राणा 
आणि अमरचंद यांचे पुढें होऊन ह्याप्रमाणें बोलला, 'आझी आपलें निमक (मीठ) 
ज्या अर्थी बहुत दिवस खाल्ले आहे, आणि त्याचप्रमाणे, आपल्याकडून आजपर्यंत 
अनेक रूपांनीं बक्षिसे व इनामे वगेरे मिळवून आह्यी सुखी झालों आहोंत, त्या अर्थी, 
आझीं, आपला प्रामाणिकपणा रक्षण करून आमचे इमान आपल्यास समजाविण्या- 
साठीं झापले कदमाशीं आलों आहोंत. आही अशी शपथ घेतों की, आक्ली आ- 
पल्याला कधींच सोडून दूर होणार नाहीं, उदेपूर ही आमची मातृभूमि आहे; आगि, 
ह्या मातृभूमीसाठीं आपले प्राण देऊं. ह्यापुढं आह्यी आपल्याकडे पगार ह्मणून मागणार 
नाहीं. आपण आहझांस सहा सहा महिन्यांचे शिधे दिळे आहेत. ते संपले तरी आह्ली 
आपल्या गुरांढोरांवर आपला निर्वाह करूं. आणि, गुरें ढोरेंही संपली तरी आह्मी दक्षिणी 
लोकांवर तुटून पडून त्यांस मारून जय मिळवूं; किंबा त्यांच्या हातून आह्मी धारातीथी 
पडून, आपल्यावरील आमच्या पोषणाचा भार कमी करू,' ह्या प्रकारचा अमिमान आ- 
पल्या लष्करांत अमरचंदानें आपल्या विलक्षण उदारपणानें आणि प्रासंगिक योजनेने 
सर्व उदेपुरशहरांत उत्पन्न करून ठेविला होता, ज्या सिंधी लोकांनीं थोडे दिबसांपूर्वी 


नश ७७८५४४५ ४/०/ 0५ पा क्र | “॥ ---५-५-५० ५००० 





याजे घरून मोजून आणिते वेळो, यानें अमरचंदात, आपलें आप्तत्व जाणून तरी हे सांठविठेळें 
धान्य नप्जारांत नेऊं नये, अश्या प्रकारचा कांहीं मायापाळ्य घातला. तेव्हां अमरचंदानें यास सां- 
गितळें का, “माझा निष्पक्षपात दाखविण्यास तुझी मठा मदत करा |” अमरचंद बोटण्यांत मोठा 
गोड असून, मोठ्या युक्तीने आपला हेतु सिद्धीस नेण्याविषयीं याचा हातखंडा असे, 





/ २१९५ ) 


राष्याचा पदर धरून नेमुर्वतीने आणि निमकहरामपणानें त्याची इजत घेण्याचा व 
दांडगेप्रणा करण्याचा विचार केला होता, तेच सोरट लोक ह्याप्रमाणें लोण्यापेक्षांही 
मऊ होऊन, विलक्षण रीतीचे स्वामीभक्त बनले; आणि त्या कडक स्वामीभक्तीचे 
हृदयद्रावक अभिमानोद्रारही जे त्यांनीं काढिले, त्या एकंदर अपूर्व देखाज्यावरून 
राणा उरसी यास तर अमरचेदाचे व्यवस्थेविषयीं धन्य धन्य झाली ! इतकेंच नव्हे; 
तर, बर सांगितलेले अदिलबेग यानें जें मोठ्या नम्रपणे राण्यांचे पुढें होऊन सखामी- 
भक्तिदर्ोक आणि अभिमानपुर:सर भाषण केलें, तं ऐकून, राणा उरसी हा इतका 
निष्टर होता तथापि, त्याचे डोळ्यांतून केबळ टिपेंच आलीं, असें सांगतात ! अशा 
प्रकारचा उदेपुरामध्ये जिकडे तिकडे अभिमान पसरून सर्व लोकांना मोठा आवेश 
चढला. ही गोष्ट हिंद्याला कळली, व त्याची फोज जी पुढें येण्याचे विचारांत 
होती तिचे बर सिंधी व रजपूत यांच्या बंदुका सुरू झाल्या, मराठे लोक जरी 
त्या वेळीं मोठे शूर आणि लढवय्ये ह्मणून प्रसिद्ध होते तरी, त्यांस, रजपूत लोक 
निराश होऊन आवेश्ाला चढले ह्मणजे फार भयंकर असतात, हें माहित होतें. 
तेव्हां, त्यांच्या आवेश्याला पुढें कांहीं भयंकर कृत्य करण्यास अवकाशच न दिल्यास 
आपला निभाव लागणार आहे, असे दिंद्यानें मनांत आणून, पुनः अमरचंदाशीं 
तहाचे बोलणें लाविलें, ही वेळ झणजे, अमरचंदाच्याच सरशीची होती. शिं- 
द्याचं बोलणं ऐकून, अमरचंदानें, त्याच्या अप्रामाणिकपणाचें प्रायश्चित्त त्याला कांहीं 
तरी लागलं पाहिजे ह्मणून, त्यास' कळविलें कीं, 'तुझी गेले सहा महिने उदेपरझह- 
राला वेढा घाळून बसल्यामुळे आह्यास अतिदाय नुकसान सोसावे लागलें, ती नुक- 
सानी जर दु्ली पूर्वी ठरलेल्या तुमच्या रकमेत बजा करून बाकीची रक्कम स्वीकारीत 
असाल, तर आही तुमचं तहाचे बोलणं मान्य करूं !' त्याप्रमाणं दिद्यानं अमरचंदाचे 
ह्मणणें कबूल करून, पूर्वी जे ७० लाख रुपये द्रिद्याला देण्याचा विचार होता त्यांत 
त्यांत १० लाख रुपये नुकसानीबद्दलचे वजा करून, बाकी ६० लाख रुपये आणि 
३॥ लाख रुपये मुत्सद्दीखर्च असे ६३॥ लाख रुपये घेण्याचें व देण्यचें कबूल हो- 
ऊन, तहनाम्यावर छिद्याची आणि अमरचंदाची सही झाली. 

वर सांगितलेल्या ६३॥ लाख रुपयांपैकी ३३ लाख रुपयांचं जवाहीर, मोती, 
आणि सोन्यारुप्यांचीं भांडीं वगैरे अमस्चंदानं शिंद्याचे पदरांत टाकिलीं, त्याचप्र- 





१, “मुत्सददीखचे” झणून एक मराद्यांच्या ञमाखरचांत सदर असे. अव्हां कधीं खंडणी घेऊन 
तह करण्याचा विचार असे तेव्हां सा खंडणीशिवाय मराद्यांचे जे मुख्य सरकारी अधिकारी हा- 
णज्ञे मुप्सही असत यांच्या नांबाचा एक स्वतंत्रच खर्चे आकारून तो यया खंडणीवर “मुत्तद्दीखचे? 
झणून चढवीत. आणि त्यासुद्धा खंडणीची रकम सांगण्यांत येई, ह्याप्रमाणें खंडणी आकारण्यात 
मराठ्यांना यांच्या सह्कारची परवानगीच असे, 

रा ६० ४३ 


( १३६ ) 


माणे, त्या ३३२ लाखांची भरती करण्यासाठी अमरचंदाला उदेपूरदरबारच्या ठाकुर 
सरदारांवरही कांहीं हिस्सेरशीनें पैसे आकारून, त्यांजकडून वसूल घेऊन तो त्या 
रकमेंत घालावा लागला, आणि, बाकी राहिलेल्या रकमेबद्दल कांहीं गांव मराठ्यां- 
कडे गह्ााण लावून दिले. ह्या गहाण लावून दिलेल्या गांवांत जावद, जीरण, नी- 
मच, आणि मोखण हीं चार गांवें मेठीं असून, त्यांजवर मराठ्यांचे व उदेपूरद- 
रबारचे असे दोन्ही बाजूंचे मामलेदार नेमिळे जाऊन, त्या दोघांनीं मिळून वसूल क- 
रण्याचें ठरलें होतें. ह्याप्रमाणे, वि> सं. १८२५ (इ० स० १७६९) पासून वि० 
सं १८३१ (इ० स० १७७५) पर्यत, झणजे, पांच वर्षेपर्यंत, ठरलेली वहिवाट 
चाळू होती. परंतु शोवटच्या वषी त्या सुरळीत चाललेल्या बहिवाटीस दिद्यानें खो 
घातलाच. गहाण लावून दिलेल्या गांबांवर उदेपूरदरब्ारच्या वतीनें मामलेदार होते 
त्यांस दिंद्यानें हुसकून लाविलें, कारण ते सर्व गांव जे मराठ्यांकडे गहाण होते, तें 
गहाण डुबविण्याचा त्याचा निश्चय झाला, आणि, त्याप्रमाणें, ते सर्व गांव मेवा- 
डच्या अमलांतून सुटून दिंद्याचे अमलांत गेले, ते क्िद्याकडे वि> सं १८५१ 
(इ० स० १७९५) पर्यंत होते. इ० स० १७७५मध्यें अश्नी गोष्ट झाली 
कीं, दक्षिणेकडे पेशव्यांचे जे अधिकारजाल दिवसेंदिवस पसरत चाललें होतें 
तें तोडून, त्यापासून मराठे सरदारांपेकी जो तो स्वतंत्र होण्याची संधि 
बघत होता. त्या संधींतच असें झालें कीं, ज्याणें जो मुळूख काबीज केला 
तोच ल्या मुलखावर मालक होऊन बसला. तेव्हां शिंयांनेही अपहाखुद्धीनें 
आणि सखार्थावर नजर देऊन, जिकडून होईल तिकडून दाबादाबी चालविली; आणि, 
वर लिहिल्याप्रमाणे, राण्याकडच्या पांचही गांवांचा अपहार करून तो ढेकर देऊन 
बसला. राण्याची फार हीन दशा झाळी होती. इतक्यांत होळकरानेंही राण्यास 
धाकदडप दाखवून कांहीं मुळूख उपटण्या'चें संधान लाविले; व तसा कांही मुलूख न 
मिळाल्यास दिद्याप्रमाणेंच उदेपुरावर खारी करण्याची त्याणें भीति घातली. त्या 
वेळीं मात्र शियाकडून मोरवबण महाल आणि आपल्याकडील निंबहैरा महाल असे 
दोन महाल राण्याने होळकराला दिले, आणि त्याला थोपवून ठेविलें. येणेंप्रमाणें, 
राण्याकडचे एकंदर पांच महाल शिंदा आणि होळकर यांणीं सहज उपटले; आणि 
राण्याला तर त्या संबंधानें जास्त हृद्ट धरून भांडत बसण्यामध्यें यशोलाभाची बिल- 
कुल आशा नसल्यामुळे, होत असलेला जुलमाचा व अपमानाचा प्रकार स्वस्थपणे ब- 
सून पाहण्यावांचून गत्यंतरच नव्हतं! कालगति आणि ग्रहृदश्शा विपरीत झाल्या झ- 
णजे कोणची काय दशा होईल हें सांगवत नाहीं ! 


वर सांगितल्याप्रमाणे, वि> सं> १८२६ (इ० स० १७७०) मध्यें, राण्यानें आ- 


( ३३१७ ) 


पल्या राज्यांतील फार सुंदर आणि पिकाऊ असे चार महाल गमावून उदेपूरचा वेढा 
उठविला. आतां, त्याणें जे चार सुंदर महाल शिद्याला दिले, ते झणजे अगदीं 
फरोक्त करून दिले होते असें नसून, ते त्याला गहाण हणून लावून दिले होते. परंतु 
पुढें शिद्यानें त्या महालांचा अपहार केला, व ते महाल राण्यापासून गमावले. शि- 
द्यानें आपल्याशी प्रामाणिकपणाने वागावें, व "आपण त्याला मनःपूर्वक मानतों असें 
दाखविण्याकरितां, द्षिद्याची बायको गंगाबाई ह्मणून होती ती त्याचे हद्दींतील मालोणी 
नांवाच्या गांवांत वारली तेव्हां, तिचे स्मारकासाठी, राण्यानें तो सबंध गांवच लावून 
देऊन, शहिंद्यावरील आपला लोभ, प्रेम व पूज्यमाव हीं अधिक स्पष्ट केलीं. परंतु 
त्याचा क्रिद्याला कितीसा उपकार वाटला हें त्याच्या पुढील कृत्यांवरून कळण्यासा- 
रखे आहेच. दिवसेंदिवस मेवाडचा लौकिक आणि त्याची वजनदारी घटत चालली. 
गहाण हणून ठेवलेले गांव छिंद्यानें दाबून टाकिले, ते, गहाणा'ची रक्कम त्यास भरली 
तर रीतीप्रमाणे परत मिळण्यास तरी बिलकुल हरकत नसावयास पाहिजे होती; परंतु 
त्याप्रमाणेंही द्विदा राहिलेली रक्कम घेऊन, हातीं आलेले आणि दाबून टाकलेले गांब 
देईळ अश्शी आज्या नव्हतीच, आणि दुसरें, राण्याजवळही तितकी रक्कम भरपाई कर- 
ण्यास पैसा कोठें होता ! सारांश, गेलेले मुळूख परत मिळण्याला मार्ग नव्हता; आणि 
मार्ग असता तरी ते परत मिळण्याची फारच थोडी आद्या होती. पुढें, इ० स? 
१८१७ मध्यें, मेवाडच्या राण्याचा आणि इंग्रजसरकारचा तह झाला, व त्या तहामध्यें 
ठिव्याने बळकावलेले महाल इंग्रजसरकारानें मध्यस्थी करून परत द्यावे असे ठरलें 
होतें. परंतु तसें इंग्रजसरकाराकडूनही , झालें नाहीं. याचें कारण, एक तर त्या वेळीं 
इंग्रजसरकारास हृलींप्रमाणें सर्व देशाची पूर्णपणें माहिती झाली नव्हती. तेव्हां, जे 
महाळ परत मिळवून द्यावयाचे झणून तहांत ठरलें होतें ते महाळ परत मिळवून दे- 
ण्यास काय काय संकर्टे व हरकती येतील याचें त्यांस अगोदर नीटसें अनुमान झालें 
नाहीं; आणि दुसरें, जसा मेवाडच्या राण्याशीं हग्रजांचा तह झाला होता तसाच 
हिंद्याशींही त्याचा तह झाल्यामुळें, त्यांस दिययाला जें अनिष्ट तें करून, त्याच्या ता- 
ब्यांतले महाल परत उदेपुरच्या राण्यास द्यावेसे न वाटणेंही साहजिक होतें. तरी, 
ह्यामध्ये शिद्याची परंपरेची अपहारबुद्धि कायम होती, हे लक्षांत ठेवण्यासारखे आहे, 
पूर्वी, विश्वासघातानें आणि अपहार करून जे महाल राण्यापासून घेतले गेले, तेच 
आतां, परस्पर स्तेहसंबेध झालेला स्मरून, हिद्यानेंच आपण होऊन ते महाल रा- 
ण्याचे राण्यास सत्कारपूर्वक देऊन, आपल्या मनाचें थोरपण दाखविण्याला तो उत्तम 


कटा कणाला ण?"णा पा 000 शीण 











ह ८ ९ छ रि & 
१, हा गांब ज्या बाईच्या स्मारका्थ राणा उरसी याणें दिळा, या गांबाठा इटली 'गंगापुर” असें 
हणतात. 


( ३११८ ) 


संधि होता. परंतु त्याप्रमाणें दविद्याकडून गोष्ट घडली नाहीं, राजकारस्थानांत अशीं 
उदाहरणें पावलांपावलीं शातराः आढळतात, राज्योपभोग भोगावयाचे, आणि- त्यांत 
निर्लांभता दाखवयाची, ह्या गोष्टी परस्पर अगदीं विरुद्ध आहेत; असें एकंदर इति- 
हातावरून सहज कळण्यासारखें आहे. तेव्हां ह्या कामांत एकट्या शिंद्याकडेच तरी 
दोप काय हाणून द्यावा ! 

असो; अमरचंदाने उदेपूरराहराचे रक्षणाविषयीं जो बंदोबस्त केला आणि त्यांचेकडे 
मराठे जसे फितुर होऊन तोतयाचा पक्ष सोडून गेळे, तसा तोतयाचा एकंदर बेत 
सफई ढांसळून, येथपर्यंत मिळविलेले सर्व यश निर्थक जाण्याचा प्रसंग आला, तोत- 
यानें आपला पक्ष हृढ असल्यामुळें आजपर्यंत बरेच किले वगैरे काबीज केले असून, 
रंटीत रेंटीत तो उदेपूरच्या अगदीं पायथ्याशीं येऊन पोंचला होता. परंतु तें सवे 
यशाचें गाडं फिरून त्याचा पक्ष दुर्बल होत चालला, अमरचंदानें तोतयाचे ताब्यां- 
तून राजनगर, रायपुर, आणि अंताळा हे किले परत घेऊन, त्याला मागे हटविले. 
त्याचप्रमाणे, पुष्कळ सरदार लोक अमरचंदास जाऊन मिळाले. तेव्हां तोतयाला 
परत कुमळमेरास जाऊन आपल्या डप्ना प्रधानासहवर्तमान खस्थ रहावें लागलें, या- 
वेळीं त्याचेकडेस फक्त देवगड, भैंदर, आणि अमाइत ह्या तीन ठिकाणचे ठाकूर 
काय ते त्याचा पक्ष धरून राहिले, बाकी सर्व सरदार अमरचंदाकडे जाऊन मि- 
ळाले, ह्याप्रमाणें, हे तोतयाचं बंड वि० सं १८३१ पयेत चाललं होतं. पुढं व- 
रोल-तिथे सरदारही राण्याकडे जाऊन मिळाले; आणि तोतयाचा पक्ष अगदींच दुबल 
झाला, गोदवाडप्रांत राण्यानं मारवाडचा राज्ञा विजयसिंग यास दिला होता. गो- 
दवाडप्रांत फार चांगळा आणि सुपीक असून, त्या प्रांतांत राणावत, राठोड आणि 
सोळंखी हे सरदार मोठे राजनिष्ठ असे रहात असत, गोदवाडप्रांत, जोधपुर 
(मारवाडची राजधानी) बांधण्यापू्वाच मंदोडचा परिहार राजा याजपासून घेतला 
होता. तोतया राण्याचा जसजसा जास्त जास जय होत चालला तसतशी त्याची 
उदेपुरावर सारी येण्याची जास जास्त भीति राणा उरसी यास सहज वाटूं लागली, 
तेव्हां, त्याला मध्यें हरकती व्हाव्या आणि उदेपुराकडे त्याचें येणें संकटाने व्हावे, झ- 
णून, मध्यें राण्यानें गोदवाडप्रांत मारबाडच्या राजाकडे देऊन तेथें त्याजकडून तो- 
तयाला हरकत होण्याची योजना केळी, कारण, तोतयाची राजधानी कमळमेर ही 
गोदवाडप्रांताच्या जवळच होती. तेव्हां, त्याचे जबळच त्याला धाक दाखविणारा हा 
मारवाडचा शत्र राण्याने उत्पन्न करून ठेविला, तसेंच, गोदवाडप़रांत मारवाडाकडे 


न: णाला 








नापाक“ 





१.'अमाइत येथीळ ठाकर पहिल्यानें तोतयाचे पक्षास मळींच मिळाठा नन्हता, (प ३२४ 
पहा.) परंतु पुढें तो तोतयाळा मिळाला, असें दिसतें, 


( ३३९ ) 


दिळा तरी, त्याबद्दल तेथील राजाकडून ३००० सारांचा पुरवठा झाला पाहिजे, 
असा आण्यानें करार लिहून घेतला होता. तेणेंकरून राण्याला दोनही बाजूंनीं फा- 
यद्याचेंच कलम होते. गोदवाडप़ांत मारवाडचे मालकीचा झाल्यामुळें, कुमळमे- 
राला झणजे तोतयाला एके प्रकारें त्याचा धाकच झाला; आणि शिवाय, राण्याला 
मदतीसाठी बिनखचीनें ३००० खार मिळाके, पुढें तोतयाचा पक्ष दुर्बल झाल्या- 
वरही गोदवाडप्रांत मारााडाकडेच ठेवण्याचे कारण नव्हतें. तो प्रांत राण्याला 
आपला आपल्याकडे परतही घेतां आला असता; परंतु, तोतयाची गडबड बहुराः मो. 
ड्रन सर्वच निश्चित झालें असतांही राण्यानें आपलें लक्ष शिकारी व पारधीकडेच 
विदोषॅकरून दिलें. त्यामुळें आपल्या मुलखाची नीट रीतीनें व्यवस्था करण्याकडे 
त्याचें दुलंक्ष झालें. तो हाडा राजपुत्राबरोबर बुंदीकोट्याकडे वसंतकाळांतल्या 
मजेच्या शिकारी करण्यामर्थ्येंच गुंतला, ह्या शिकारीच्या नादानें राण्याचा परिणाम 
चांगला होणार नाहीं, असं एका सतीनें आपल्या चितेंतून राण्याला भाकीत सांगि- 
तलें होतें, असं ह्मणतात. परंतु, त्या भविष्याला राणा उरसीनें मुळींच जुमानलें 
नाहीं. असं हणतात कीं, ज्या सतीने वरील भविष्य सांगितलें होतं ती राण्यास झ- 
णाली कीं, “मेवाडच्या राण्यांस शिकारीपासून कधींही यद मिळावयाचें नाहीं. कारण, 
पूर्वी तीन राणे शिकारीला गेले असतांच त्यांचा नाश॒ झाला; तसाच आतां तूंही 
शिकारीस जाशील तर त्यामध्यें तुझाही नाश होईल.) परंतु, राण्यानें तें मुळींच न 
मानतां, तो बंंदीप्रांतांत शिकारीला गेला असतां, तेथें बंदीच्या राजपुत्राने त्वाले पो- 
टांत भाला मारून त्याचा जीव घेतल्या. ह्याप्रमाणें त्या राजपुत्राला राणा उरसीचा 
जीव घेण्याचें कारण असें झालें कीं, पूर्वी, उज्जनीस राण्याचे पक्षाने जो साळुं- 
ब्र्याचा ठाकूर लहून मेला त्याचे मुलाच्या संबंधानें राण्याला कांहीं फितुरीचा वगेरे 
संशय येऊन, एके दिवशीं, तो ठाकूरपुत्र राण्याचे भेटीस गेळा असतां, त्याला उ- 
ठते वेळीं जो राण्याकडून विडा मिळाला तो विडा खाण्याविषयीं राणा उरसीनें 
त्याला फारच आग्रह केला. राण्याकडून मिळालेला सन्मानाचा विडा, ज्यांना तो 
मिळेल त्यांगीं खाल़ाच पाहिजे असें नसून, ज्या अर्था राणा आपल्याला आज विडा 
खाण्याविषयीं विशोष आग्रह करीत आहे त्या अर्थी त्यापासून आपला घात होणार 
आहे, असें साळुंञ््याच्या ठाकूरपुत्रास तत्क्षणींच वाटलें, तेव्हां, तो राण्याला झ- 
णाला कीं, 'हा विडा माझा घात करणारा आहे, असें जाणूनच तो मी आपल्या आ- 
ग्रह्ावरून खातो; परंतु, अश्या रीतीनें माझा घात करण्यापासून आपलें कल्याण हो- 
णार नाहीं !” तो आपल्या दुष्ट राण्यास आणखी हणाला, 'हा विडा झणजै मृत्यूच्या 
घरचें बोलावणें आहे; तथापि, माझ्या हत्येचे व घाताचें पातक तुह्याळा ब तुमच्या 


( ३४० ) 


कुदुंबात भोंवल्याशिवाय राहणार नाहीं !' आणि, असें हणून त्यानें तो विषयुक्त 
विडा खाला, व त्यापासून तो लागलाच मरण पावला ! तेव्हां, हें दुष्ट कृत्य बुं- 
दीच्या राजपुत्राला सहन न होऊन, त्यानें मृताचा शाप खरा झाला असें दाखवि- 
ण्यासाठी, लागलाच, वर सांगितल्याप्रमाणें राणा उरसी याचे पोटांत भाला खुपसून 
त्याचा अंत केला, 


ह्या घडलेल्या कृल्यांत अनेक गोष्टी समजण्यासारख्या आहेत. मेवाडच्या राण्या- 
विषयींची राजस्थानांत असलेली पूज्यबुद्धि आणि सन्मान हीं रजपुतांचे मनांतून 
घालविण्यास राणा उरसीचें वरील घातुक कृत्य मुख्य कारण झालें. त्याचप्रमाणें, 
बुंदीच्या राजपुत्राने साळुंज्याच्या ठाकुरपुत्रावद्दलचा जो तत्काल सूड उगविला 
त्यावरून, रजपुतांची परस्पर मित्रप्रीति आणि समयानुवर्तन हीं कशीं जाण्त होतीं 
हेंही समजण्यासारखे आहे. राणा उरसीनें साळुंत्रयाच्या ठाकुराचा धात करून 
ज्या प्रकारचा भित्रेपणा आणि नीचपणा दाखविला, त्या मानाने पाहिले असतां 
त्याचा बंदीच्या राजपुत्राने जो भाल्यानें नाश केला तो कांहीं वावगा होता असें हा- 
णतां येत नाहीं. परंतु, बुंदीच्या राजपुत्राने केवळ सालळुंग््याच्या ठाकुरपुत्राचे 
अभिमानानेंच राणा उरसीचा घात केला असें नाहीं; तर, त्याचा राण्याशीं कांहीं 
खाजगत खुनश्ीपणा होता, व त्या खुनश्लीपणामुळेंच सुख्यत्वेंकरून त्याचेकडून रा- 
ण्याचा घात झाला; असंही कित्येकांचे झणणें आहे. बंदीच्या राजाचा आणि रा- 
ण्याचा <बुनशीपणा वाढण्याचें कारण असें होतें कीं, कांहीं सीमाबाद निघून त्यामध्ये 
बंदीच्या राजांचे साह्यामुळें राण्याला यश मिळालें, त्या साह्याबद्दलची कृतरता 
राण्यानें दाखवावयाची तशी न दाखवितां, बुंदीच्या राजास त्यानें थोडीशी जमीन 
मात्र दिली. त्या जमिनींत कांहीं आंब्यांचीं झाडें मात्र होतीं, यापेक्षां त्या जमि- 
नीपासून दुसरें कांहीं उत्पन्न होण्यासारखे नव्हतें. राण्यानें बुंदीच्या राजाची कृत- 
ज्ता अक्या कार्पण्याने दाखविल्यामुळें राजास आपला अपमान झालासें वाटलें, आणि 
त्या अपमानाचा सूड उगवावा ह्मणून त्याच्या मुलानें वर लिहिल्याप्रमाणें संधि रा- 
खून त्याचा घात केला. राणा उरसी व बुदीचा राजपुत्र असे दोघेही एका रा- 
नडुकरा'चे मार्गे लागले होते. त्या संधींतच राजपुत्राने आपला भाला राण्याचे 
पोटांत खुपसून त्याचीं आंतडीं बाहेर काढलीं. राजपुत्राला राण्यांचे कार्पण्याबद्द- 
लच जर एवढा अपमान झालासे वाटून राग आला होता असें मानलें, तर त्यानें 
केलें हें इत्य अत्यंत नीचपणाचें व भीरुतेचें केलें. शूरत्वाचें तें काम झालें नाहीं हें 
खचीत. ' परंतु, साळुञ्याच्या, ठाकुराचे मुलाला राण्यानें जो विषप्रयोग करून 
ठार मारले, त्या त्याच्या नीच झुत्याबद्दलचें जर बुंदोच्या राजपुत्राने राण्याला शासन 


( १४१ ) 


केलें असलें, तर तें कांहीं वावर्गे नव्हते. परंतु, या दोन्ही गोष्टींत कोणत्या गोष्टीने 

राण्याचा घात झाला ह्याबद्दल निश्चित असें कांहींच सांगतां येत नाहीं. हें कांही 
असो. बुंदीच्या राजपुत्राने केलें हें कृत्य कोणासही पसंत पडलें नाहीं, खुद्द त्याच्या 
बापानें त्याच्या ह्या कृत्याबद्दल त्याचा अतिशय निषेध केला; व सर्व हाडाकुलामध्यें 
त्याची अगदीं बदनामी आणि दुर्लोकिक झाला. राणा उरसी याचा बघ जेथें झाला 
तेथें एक स्मरणार्थ खांब उभा केला असून, तेथेंच त्याचे प्रेताचा दहनविधि वगैरे 
झाला, बुंदीच्या राजपुत्राने जें हें राजघाताचें काम केलें तेणेंकरून त्या दोघां कु- 
लांमर्ध्ये जास्त जास्त वेर मात्र पेटत चाललें, 


राणा उरसी यास हम्मीर आणि भीमर्सिंग असे दोन मुल्गे होते. ह्या दोघां 
पुत्रांतला वडील मुल्गा हृम्मीर हा आपल्या बापाच्या मागून वि० सं> १८२८ हझ- 
णजे इ० स० १७७२ या वर्षी उदेपूरच्या गादीवर बसला, या वेळीं राणा हें पद 
झणजे कांहीं फारसें महत्वाचे वाटत नसे. इतका त्याचा लौकिक व त्या संबंधाची 
लोकांमधील पूज्यता कमी कमी होत चालली होती ! हम्मीर हा गादीवर बसला 
तेव्हां तो अज्ञान होता; ह्मणून त्याचा कारभार त्याची आईच पहात असे, या रा- 
णीच्या पक्षाचे सुक्तावत सरदार होते. परंतु, राणा उरसी यानें ज्या साळुंडर्याच्या 
ठाकुराला विप्रयोगाने मारळठें होतें त्याचा मुलगा त्याबद्दळ सूड उगविण्याची संधि 
बघत होता; व कोणीकडून तरी उदेपूरच्या राण्यांचे वंशजांवर आपला सूड उगवि- 
ण्याची त्याने खटपट चालविली होती. ह्याप्रमाणे, आपसांतल्या वेमनस्यनें मेवा- 
डच्या राण्याचा चोहोंकडे जास्त जास्त दुलौकिक वाढत जाऊन, कारभारी राणीच्या 
अमलांत रणकंदनें माजलीं; आणि क्षुद्रपणाचीं पुंडावीं व लटाळूटपणा मात्र चोहोकडे 
वाढत चालल्यामुळे लोकसास्थ्याचा अभाव झाला ! 


उदेपूरचे सेनिक झणजे सिंधी मुसलमान असून, ते केवळ टाकभाड्याचे ह्मणजे प- 
गाराचे चाकर होते. त्यांचेमध्ये स्वदेशाभिमान किवा सखराजनिष्ठा हे गुण मुळींच न- 
व्हते, पूर्वी त्यांनीं आपल्या बाकयांकरितां राण्याचा सुद्धां पदर धरण्यास मार्गे पाहिलें 
नाहीं. ते इतराला कोठून जुमानणार होते, हें उघडच दिसत होतें. परंतु, पूर्वी 
अमरचंदानें, शहाणपणाने त्या सर्वांस त्यांच्या बाक्या वगैरे देऊन टाकून पुनः आ- 
पल्या कामाला लागण्यास त्यांना ताजा दम आणिला होता. ह्या सर्व गोष्टी नु- 
क्तयाच वर सांगितल्या आहेत. राणा उरसी हा, पूर्बी सांगितल्याप्रमाणें, आपला 
कारभार सोडून शिकारीपारधीच्या नादीं लागून बुंदीप्रांताकडे गेला; तेव्हां, त्याचा 
उदेपूरचा कारभार मुख्यत्वे साळुंग्याच्या राजाकडेच होता, असें पार्टूने, सिंधी 
ढोकांनीं आपल्य पगाराच्या ज्या बाक्या आलीकडे राहिल्या होत्या त्या साहुंन्याच्छा 


( ३४२ ) 


सरदाराकडे मागितल्या. परंतु, त्या जेव्हां त्यांस मिळण्याची आज्ञा दिसेनाशी झाली 
तेव्हां त्यांनीं शोवटीं असाही विचार केला कीं, सालळुंन्याच्या सरदाराला धुरून व 
त्यास तापलेल्या तव्यावर उभे करून, त्याजकडून आपल्या सर्व बाक्‍्या काढाव्या, 
इतक्यांत बुंदीस राण्याकडे अमरचंद गेला होता तो अकस्मात्‌ उदेपुरास परत 
आला. अमरचंदाला, अश्या खवळलेल्या लोकांस कसें शांत करावें, हें पूर्वानुभवा- 
वरून पूर्णपणें माहीत होतेंच. त्याचप्रमाणें आपल्या राण्याचे वंशाची अब्रू कायम 
राहून, लोकांना सोख्य मिळेल अशा प्रकारच्या सर्व तजविजी करण्यास तो नेहमीं 
जपत असे. तिकडे राण्याचा तर घात झाला होता. गादीचा मालक अज्ञान बालक असून, 
त्याला गादीवर येऊं न देण्याविषयींच्या अनेकांकडून अनेक खटपटी चालल्या होत्या, हे 
त्यास माहीत होतें. तेव्हां, अश्या वेळीं सिंधी लोकांसही आणखी चेतूं दिल्यास उदे- 
पूर्ची गादी हातची सुटून ती भलत्याचेच ताब्यांत जाणार; हीं सर्व थोरणें लक्षांत 
बाळगून, अमरचंदानें सर्वत्र स्वस्थता आणि शांतता राखण्याविषयीं आपल्याकडून 
झाल्या त्या योग्य तजविजी करण्यास बिलकुल आळस केला नाहीं. अमरचंद उदे- 
पूरच्या गादीविषयीं इतका जरी रात्रेदिवस जपून, त्याबद्दलची अतिशय काळजी बा- 
ळगीत होता, तरी, ह्यामध्ये आपल्याला ब्रिलकुल यश न मिळतां, गादीचे मालक 
आपल्याला अधमपणानें अपयश दिल्याशिवाय खचीत राहणार नाहींत, हे त्याला 
पहिल्यापासूनच कळून चुकलें होतं. तथापि, होईल तितकी आपण सवतः घस सो- 
सून श्यादींची एकनिष्ठपणें चाकरी करण्याचा त्याचा निश्चय होता. अमरचंदाकडे 
उदेपूरच्या संबंधानें जो मुख्याधिकार होता त्या अधिकाराविषयीं त्याचा हेवा करून मत्सर 
बाळगणारे उदेपुरास कमी लोक होते असें नाहीं; परंतु, अमरचंदाचा निर्लोभ, त्याची 
क्तंव्यतत्परता, आणि त्याची एकनिष्ठ चाकरी हीं बघून त्याचे संबंधानें कोणाला तों- 
डाबाहेर त्र देखील काढण्याची छाती होत नसे. आपल्याला आपला अधिकार 
कायम राखणें मोठें मुष्किलीचें आहे; आणि आपल्या अधिकाराबद्दल मत्सर करणारे 
असे पुष्कळ लोक आपल्या बरोबरीने उदेपूरच्या दरबारीं आपले दोष हुडकून काढ- 
ण्यास डोळ्यांत तेल घालून बसले आहेत; ह्या गोष्टी अमरचंदास गेरमाहित नव्हत्या, 
व त्यासुळें त्याच्या वर्तनांत तर विदोष सावधपणा आणि निर्मलता दिसत असे. वर 
सांगितलेले चेतलेळले सिंधी लोक अमरचंद उदेपुरास आल्याबरोबर लागलेच आपाप 
शांत होऊन, त्यांनीं आपल्या पगाराच्या संबंधानें कोणत्याही प्रकारचा उतावळेपणा 
आणि गैरशिस्त वर्तन दाखविलें नाहीं. राणा उरसी मेल्यामुळें आतां उदेपुरास 
बाळराजा झाला व त्याची सर्व प्रकारें मुखत्यार त्याची आई झाली हें बघून, तिच्या 
मनांत आपल्याविषयी किंतु न येऊन व चुगलखोरांच्या चुगल्यांनीं तिचें मन भ्रष्ट न 


( ३४१ ) 


होऊन, तिनें आपल्याबद्दल आपलें मन खच्छ ठेवावें हणून, त्यानें आपल्याजवळ 
जी काह्ठ राजदरबारांकडून मिळालेली चीजवस्तु होती ती सर्व, निरनिराळ्या यादी 
करून, मोठमोठ्या तबकांत भरून राणीसाहेबांकडे नजर पाठविली. ह्या ताटांमध्यें 
त्यानें आपलें एकंदर सोनें, मोतीं, 'जवाहीर, आणि आपल्या दरबारच्या पोषाखासुद्धां 
लत्तेकपडे राणीसाहेबांकडे पाठवून दिले. अमरचंदाची ह्या प्रकारची निर्लांभता 
पाहून राजमाता तर चकित झाली; व यामुळें अमरचंदाविषयींचे संदाय अथवा किंतु 
नाहींसे होऊन त्याचा मत्सर करणाऱ्यांपैकी कोणासच त्याचे विरुद्ध बोलण्यास सवड 
होण्याची मुष्कील झाली. अमरचंदाकडील आलेलीं तबके राणीनें बघून, तीं पुनः 
तिनें अमरचंदाकडे परत पाठविलीं; व त्यांचा पुनः स्वीकार करण्याविषयी तिन त्यास 
आपली इच्छा दर्दविली, परंतु, अमरचंदानें, ज्या अर्थी राणीसाहेबांचीच इच्छा 
होती त्या अर्थी, त्या परत आलेल्या तबकांतून, नेहमीं वापरण्याचे कपड्यांचा मात्र 
स्वीकार केला, येणेंकरून, अमरचंदाचेविषयीं कोणत्याही प्रकारें राणीचें वाईट मत 
होण्याचें कारण उरलें नाहींच, 


परंतु ही राणी मोठी कैदाश्लीण होती! ती गोगुंड्याची राजकन्या असून, तिला 
जे मसलतगार मिळाले होते ते असावे तसे नव्हते. ती यद्यपि बुद्धिमती आणि राज- 
कारस्थानी असे, तरी ती स्त्रीच असल्यामुळें वाईट मसलतगारांच्या अनुसंधानानें वागे. 
उदेपूरच्या राजघराण्यांत एक तरुण मसुष्य कांहीं कामावर होता, त्याच्या मसलतीनें 
आणि तंत्राने राणी वागत असे. ती वेळ ह्मणजे अश्या भलत्याच्याच मसलतीन वाग- 
ण्याची नव्हती. जो खरा कारस्थानी तोच त्या धामधुमींत उदेपुरास टिकाबयाचा 
होता. तेव्हां, राणीचा तो तरुण मसलतगार एके वेळीं दरबारच्या हितचिंतक लो- 
कांकडून ठार मारला गेला. असं झालें तेव्हां राणीला चोंडावत सरदारांचा पाठिंबा 
मिळून, ती दिवाण अमरचंद यास जुमानीनाशी झाली. अमरचंदाची उदेपूरच्या 
दरबाराशीं आणि खुद्द राजघराण्याशीं कशी वागणूक होत आली होती ती येथपर्यंत 
सांगण्यांत आलीच आहे; त्यानें बिथरलेल्या सिंधी लोकांस शांत करून, त्यांना 
उदेपूरच्या गादीचे मोठे अभिमानी आणि राजनिष्ठ असें बनविले; त्यांचे साह्याने 
त्यानें मराठ्यांना उदेपूरशयहरावर येऊं दिलें नाही; आणि, अद्या परचक्रापासून उदेपू- 
रचा सर्व मुळूख राखला, हे सर्व राजघराण्यावर त्याचे कमी उपकार होते असें 
नाहीं. परंतु, त्या उपकारांची किंमत त्या भल्त्यांच्याच मसलतीनें वागणाऱ्या रा- 
णीळा कोठें कळत होती? दिवाण अमरचंद इतक्या प्रामाणिकपणाने आणि हित- 
बुद्धीने वागत असतां, राणीने आपल्या चोंडावत सरदवरांचे साह्याने आणि मसल़तीनें 


त्याचा धडघडीत अपमान करून, ती त्याचेविषयींचा देष दरशवूं लागली, हे कृतप्ञ- 
रा० ६० इंड 


( २१४४ ) 


पणाचे फल जेव्हां अमरचंदाला दिस लागलें तेव्हां त्याचा मोठा संताप होऊन गेला, 
एकदां तर अश्री गोष्ट झाली कीं, राणीच्या दासीगणापैकी आणि खुषमस्करिणीपैकीं 
एक स्री उठून दिवाण अमरचंद गाजकडे गेली; आणि कांहीं तरी मन;कल्पित 
निमित्ताने ती राणीची मुखत्यार अश्शा नात्यानें त्याशीं बेजबाब बोढ लागली, अम- 
रचंद हा पहिल्यापासूनच मोठा फटकळ आणि तेज पुरुष होता. तो खुद्द राण्याला 
देखीक प्रसंगानुसार दाबून एकीकडे बसवून, आपल्याला योग्य वाटेल त्याप्रमाणें 
करण्यास मार्गे पुढें पाहणारा नव्हता; तो अमरचंद, राणीच्या ह्या लवंडीचें हे 
असें निंदेचें भाषण ऐकूनही स्वस्थ बसणारा नव्हताच. त्या रामप्यारीचें (हें त्या 
राशीसखीचें नांव होते) भाषण ऐकून अमरचंदाचें मस्तक रागाने फिरून जाऊन 
तो तिला हणाला, “चल जा येथून निघून ! चोमडी कुत्री ! कुत्र्याची रांड !' दि- 
वाणजींच्या तोंडून ह्याप्रमाणें निर्भत्सना झाल्यावर रामप्यारी आपल्या धनिनीकडे 
गेली, आणि तिनें तिला तिखटमीठ लावून, “दिवाणजींनीं आपली व खुद्द राणीसा- 
हेबांची अतिशय निंदा केली; व ज्यांचा उच्चारही करूं नये अश्या शेंकडों शिव्या 
त्यांगीं राणीसाहेब्ांस दिल्या' वगेरे खोट्यानाट्या अनेक गोष्टी सांगून, राणीचें मन 
दिवाण अमरचंदाविषयीं विरोष भ्रष्ट केलें, रामप्यारीच्या तोंडून राणीने दिवाण- 
जींनीं केलेली निंदा आणि अपमान ऐकून ती एकदम कांहींएक विचार न करितां, 
एका डोलींत बसली; आणि ही सर्व हकीकत साळुंन्रयाच्या राजाचे कानावर घाल- 
ण्याकरितां उदेपुराहून तडकाफडकी निघाली. तिच्या मनांत, साळुंड्याच्या ठाकुरास 
ही सर्व हकीकत सांगितली ह्मणजे तो ह्याबद्दल योग्य विचार करून दिवाण अमर- 
चंद याचा चांगला समाचार घेईल, असं होते. दिवाण अमरचेद यास अशा प्र- 
कारची घालमेल राणीकडून खास होणार असं अगोदरच अनुमान होतं; व त्याप्र- 
मारणे, शेवटीं राणी डोलींत बसून आपल्यावर फियौद करण्यासाठीं सालळुंगर्याच्या 
ठाकुराकडे जाण्यास निघाली असें त्यास समजल्यावर, तो ताबडतोब आपल्याबरोबर 
खार वगेरे घेऊन निघाला; आणि वाटेंतच तिला भेटून तिची डोली त्याणें उभी 
केली, ब डोलकरांना, डोली मार्गे परतविण्यास हुकूम केला, त्या वेळीं दिवाण- 
जींचा हुकूम अमान्य करण्याचें कोणाला धेय होतें ! डोलकरांनीं ती डोली तशीच 
पुनः उदेपुरास राजवाड्याकडे फिरविली, राजवाड्याजवळ डोली येऊन थांबली आणि 
राणीसाहेब राजद्वारामध्यें डोलींतून बाहेर पडल्या. तेव्हां अमरचंद पुढें होऊन, त्याणें 
रोतीप्रमाणें मोज्या अदबीनें तिठा मुजरा केला, आणि झटले, 'आपण स्वतः ह्याप्र- 
मारणे आपल्या कामासाठीं डोलींत बसून आपल्या राजवाड्यांतून बाहेर पडणें ह्मणजे 
आपल्या राजकुलाचे नांवाला मोठा कमीप्रणा आहे, आपलें काम कसेंही महत्वाचे 


( ३४५ ) 


आणि कोणत्याही प्रकारचें असो; परंतु, आपण राजवाड्याचे बाहेर पडणें हा मोठा 
ढोकापव]द आपल्याकडे येतो, याबद्दलचा अगोदर विचार करावयास पाहिजे होता. 
एखाद्या अगदीं मिकाऱ्याची बायको देखील तिला वैधव्य आल्यानंतर निदान सह्य 
महिने तरी आपल्या घराचे बाहेर लोकलज्जेस्तव पडत नाहीं; आणि, आपण राज- 
पत्नी, व सर्व राजस्थानाला परम पूज्य आणि कंद्य अश्या राजमाता, असें असून, ब 
आपले प्रिय पति राणेसाहेब अपघातानें मारले गेल्यास अजून सहा महिनेही झाले 
नाहींत तोंच, आपण खुशाल डोलीमध्यें बसून उदेपुर नगराचे बाहेर जावयास नि- 
घणें, ही मोठ्या शरमेची आणि आपल्या योग्यतेबाहेरची गोष्ट आहे, याबद्दल आपल्याला 
कांहींच विधिनिषेध वाटूं नये ही मोठी आश्चर्यांची गोष्ट आहे ! शिष्टाचार आणि लो« 
कसंप्रदाय यांस न मानतां, जे कोणी स्वेच्छेप्रमाणें वागतात त्यांचा दुलौकिक होऊन 
बदनामी होते हें प्रत्येकाने समजून त्याप्रमाणें वागले पाहिजे, हे तुझांस मीं सांगितलें 
पाहिजे असें नाहीं.? शेवटीं अमरचंद राणीला हणाला, 'मी सदेव तुमच्या ब तुमचे 
राजछत्रधारी पुत्राच्या कल्याणाविषयीं माझ्या कर्तव्याप्रमाणें जपत असतां ब त्याबह- 
लची सर्व जबाबदारी मी आपल्या माथ्यावर वागवीत असतां, मळा आपण सर्व प्र. 
कारें जास जास्त उत्तेजन देऊन माझी सेवाचाकरी मान्य करावयाची; आणि आ- 
पल्या राजकुलाचें व एकंदर प्रजाजनाचे शांतिसवास्थ्य कायम राखण्याकडे 
नजर द्यावयाची; तसें न करितां, मी करतो त्या सर्व गोष्टींस हृरप्रसंगीं मोडा 
घालून, असे नाना प्रकारचे ढंग करतां, हें कोणत्याही प्रकारें तुह्यां खतला _आणि 
एकंदर राज्याला हितप्रद होईल असें मळा वाटत नाहीं! याचा तुझीं शांततेनं आणि 
गंमीरपणानें विचार करावा, अश्शी मार्झा सविनय सूचना आहे.' इतकें दिवाण 
अमरवचंद याणें राणीला सांगितलें तरी बायजीराज यांचे लक्षांत तो हितबोध नीट 
रीतीनें उतरला नाहीं. राणी ही तरुण, कावेबाज, कारस्थानी आणि महत्वाकांक्षी 
असल्यामुळें तिच्या मनांतील दिवाणजींचे संबंधाची अढी बिलकुल कमी' न होतां, तिणें 
त्या वेळीं अमरचंदास कांहींएक उत्तर केलें नाहीं. कारण, तिला माहीत होतें कीं, 
दिवाणजींच्या पुर्ढ एक शब्दही बोलण्याची आपली प्राज्ञा नसून ते आपल्या बोलण्याला 
दबणारे नव्हेत, असा विचार करून, तिणें ती वेळ तशीच मारून नेली. तथापि, तेव्हांपामून 
तिच्या मनांत दिवाण अमरचंद जो एवढा आपल्याला डोईजड झाला आहे तो मेल्याखे- 
रीज आपल्या हेतूप्रमाणें गोष्टी घडावयाच्या नाहींत, असे विचार रात्रंदिवस घोळू लागले, 
पुढे ळौकरच अमरचंद मेला. परंतु, तो आपल्या मरणानें मेला नसून, त्याला रा- 
णीकडून विषप्रयोग झाला असावा, असा लोकांचा तर्क आहे, अमरचंद मेल्ञ खरा? 


१, राज्ञमाता, रनपुतांमध्यें राजाचे आहेळा “बायजीराज? असे झणतात. 


( ३४६ ) 


परंतु राजख्यानांत त्याचे नांवाचा जो लौकिक झाळा तो एकंदर हिंदुस्थानाचे इति- 
हासांत अगदीं अपूर्व व अद्वितीय आहे, यांत संशय नाहीं, त्याने आमरणान्त 
आपल्या देद्याची आणि राजाची सेवा करण्यांत निर्लाभतेनं आपलें आयुष्य घालविले, 
तो मेला तेव्हां त्याच्या प्रेतक्रियेला पुरेसें द्रव्यही त्याच्या संग्रहाला शिलक नव्हतें ! 
तेव्हां, त्याच्या प्रिय नागरिक बांधवांबीं आपल्यांमध्ये वगगणीनें पैसे जमवून त्याचा 
इमश्यानविधि यथास्यितपणें उरकला ! दिवाण अमरचंदासारखा लोकहितैषी मनुष्य, 
कोणत्याही काळीं आणि कोणत्याही सुधारलेल्या देशांत, लोकहितवादाला हणून 
जेथें मान आहे तेथें, अत्यंत पूज्य आणि सन्माननीय होईल, याविषयीं तर बिल- 
कुल रांका नाहींच, जेथें सदह्रुणांना हणून मान आहे तेथें अमरचंदाचे सद्रुणांची 
चहा होऊन, त्याला सर्वोकडून अग्रमान मिळण्यासारखा तो पुरुष होता. 
परंतु, त्याच्या त्या सदुणांचें चीज उदेपूरच्या दरबारांत बिलकूल झालें नाही. 
त्याणें आपल्या राण्याची अब्र॒ आणि मान राहावा ह्मणून आपलें सर्व 
अपॅण केलें; आणि त्याचें राज्य रहावें हणून तो आजन्म स्वघरमाने झटला. त्याणें 
उदेपूरच्या राज्यांतून पैसा गोळा केला नाहीं; आणि त्याणें आपलें नांव ह्मणजे एक 
अप्रतिम उदाहरण करून ठेविलें. हा त्याचा थोरपणा मेवाडांतील लोक विसरले 
नाहींत. त्यावरून, जग हें सहुणावांचून नाहीं आहे; व जेथें कोठें सदुण, विरलतेनें 
कां होईनात, या जगावर आहेत, तेथें त्या मानानें त्या सदुणांचें अभिनंदन करणा- 
रेही थोडेबहुत लोक सांपडतात, असं हणावे लागते. अमरचंदाचे सद्रुणांवरून 
त्याचे पश्चात्‌ मेवाडप्रांतांत त्याचे नांवाचा जो चोहोकडे लोकिक झाला आणि त्याचें 
नांब जे सर्वत्र उच्चारले जात आहे, त्यावरून, ह्या देशांत लोकमत नाहीं व लोकांना 
चांगल्यावाइटाची परीक्षा व अभिमान नाहीं, असें जें कित्येक पाश्चात्य ग्रंथकारांचें मत 
आहे, तें सर्वथेव खोटें आहे, असें झणावें ढागते. अमरचंदाच्या बाणेदारपणाच्या 
आणि न्यायनीतीच्या ज्या गोष्टी राजस्थानामध्यें प्रसिद्ध आहेत, व त्याच्या रीति- 
भा[तींनीं राहणारांस जें तिकडे अमरचंदी असें विशेषण मिळतें, त्यावरूनच, ह्या दे- 
शांत सह्रणांना किती मोल आहे हें समजून येण्यासारखे आहे. अमरचंदाची राज- 
निष्ठा, देशप्रीति आणि सचोटी हीं कोणत्याही देशांत अनुकरणीय होतीं. असो. 

वि० सं० १८३१ हणजे इ० स० १७७५ ह्या वर्षी चोंडावत पक्षापैकीं मे- 
घावत ह्या नांवाच्या एका टोळीचा मुख्य बेगू नांबाच्या संस्थानचा ठाकुर होता, 
त्याणें बेड केलें, तेव्हां तें बंड मोडण्याकरितां राणीने शिद्याला बोलावून आणणें 


क ० अ प 





क बी 
२ 








१. राजस्थानांत “अमरचंदी रोत? हणून हटली, हाणे ती सस आणि धीर य़ांगीं युक्त 
अश्ी समजली ज्ञाते, आणि हेच गुण अमरचंदामभ्यें वसत होते, 


( ३४७ ) 


भाग झालें, त्याप्रमाणें लशिदा राणीच्या साह्यास येऊन, त्याणं, बंडवबाल्यांनीं घेतलेले 
सर्व गांव उदेपुराकडे परत आणिले; व आणखी त्या बंडवाल्यांवर त्या लढाईच्या 
ख्चाबद्दल १२ लक्ष रुपये खंडणी बसविली, बंडवाल्यांनीं उदेपूरचे जे गांब घेतले 
होते ते दरिद्यानें उदेपूरच्या बतीनें बंडबाल्यांपासून वर लिहिल्याप्रमाणे परत घेतले ब 
ते पुनः उदेपुराकडे परत द्यावयाचे खरे; परंढु, तसें न करितां, हझणजे, बालरा- 
ण्याचे गांव बालराण्यास परत न देतां, ते सर्व त्याणें आपला जांबई बहिरजी जग- 
ताप यालाच दिले ! हे गांव हणजे रतनगडखेरी आणि सिंगोली असे दोन होते. 
याचप्रमाणें, दिद्यानें आणखी याच वेळीं, होळकरालाही हृणिया, जाठ, भिचूर, 
ब नदोयी हे ६ लक्षांचे महाल राण्याकडून घेऊन मिळवून दिले. याप्रमाणें, शिं- 
द्याचा पाय उदेपुरामध्ये शिरला मात्र, तों त्याणें आपल्या मराठ्यांच्या धरांत उदे- 
पुरचा मुळूख आणि उदेपुरची संपत्ति हीं घालण्याचा एकसारखा सपाटा चालविला, 
ह्याप्रमाणें मराठ्यांनी उदेपुराकडून आपण केलेल्या साह्याबद्दळ इतके महाल उपटले; 
तरी आणखी, वि० सं) १८३०-३१ (इ० स० १७७४-७५) ह्या वर्षी चारं 
आणि वि० सं० १८३६ (इ० स० १७८०) ह्या वर्षा तीन॑ मिळून एकंदर सात 
खंडण्या बसविल्याच. आणि, त्या खंडण्यांचे पैसे देण्यास उदेपुरच्या खजिन्यांत शि- 
लक नसल्यामुळें त्या खंडण्यांच्या वसूळीपुरता मुळूख तोडून घेतला. येणेंप्रमाणें, म- 
राठ्यांनीं होईल तिकडून उदेपूर झणजे मेवाडपरांत सावडण्यास सुरुवात केली होती. 


क केन्ना. २ वन्> 








५४५४४५0 


१, शिद्यान हे गांव आपल्याकडे घेतळे याबद्दहचा एक सख्तंत्र तहनामा झाला आहे. ब तो 
तहनामा अद्यापि कायम आहे. यांत असें स्पर हाटळे आहे कां, खंडणीचे सर्व पेसे वसूळ झाले 
हाणज्ञे हे सव गांव परत देऊं, याप्रमाणें उदेपूरचा राणा या गांबांबद्दह अजून क्िंद्यावर दावा सां- 
गत आहे. आणि, इंग्रज सरकाराबरोबर ज्ञो राण्याचा सन १८१७-१८ ह्या वर्षी तह झाला आहे 
त्या तहनाम्यांत देखील, छ्िद्यापासून हे आमचे गाव आह्यांस परत द्यावे, झणून एक कलम आहे, 
परंतु, या गोष्टीस अधे शतकावर दिवत होऊन गेल्यामुळे, आणि खऱ्या हकवारक्षापेक्षां वहिवा- 
टीचा वारसा आणि हक्क इंग्रजी कायद्यांत जास्त मानीत असल्यामुळें, आतां शिद्याकडून राग्याचे 
गांव राण्याला परत मिळण्याची आक्रा नाही. 


२. मराव्यांना घेतठेल्या यया चार खंडण्या:--महादजी शितद्यानें बेगू येथील बंडाबद्दळ ३० 
स० १७७५ साली पहिली खंडणी घेतली, दुसरी, गोविंदराव आणि गणपतराव यांचे मार्फत 
बहिरी जगताप याजकडे लाविलेली खंडणी; तिसरी, अंबाजी इंगळे याणें घेतळेळी खंडणी; आणि 
चौथी, बापू होळकर व दादोजी पंडित यांणी घेतलेली खंडणी, 

३. ह्या तीन खंडण्या ह्मणन्षे:--पहिळी, होळकराचे तर्फे आप्पाजी व मकाजी गिते यांणी 
घेतळी ती; दुसरी, तुकोजी होळकरानें सोमाजीचे मार्फत घेतल्हे ती; आणि तिसरी सोमानीचे 
गार्फेतच अह्डी बहादूर याणें घेतली ती. 


९ १४८ ) 


राण्याचे घरांत आपसांतले तंटे आणि मराठ्यांची वर लिहिल्याप्रमाणे एकसारखी 
लूट, ह्यामुळें उदेपुरदरबारची कळा दिवसेंदिवस अगदींच जात चालली. आणि 
अश्या स्थितींतच बालराणा हम्मीर ह्या वि० सं) १८३४ झणजे इ० स० १७७८ 
ह्या वर्षी मरण पावला, त्या वेळीं तो पुरासा आपल्या बयांतही आला नव्हता. त्याचें 
वय अवघे १८ वर्षीचे होतें. 


येथपर्यंतच्या एकंदर इतिहासावरून पाहिलें असतां, इ० स० १७३६ सालीं 
मराठे राजस्थानांत शिरले. तेव्हांपासून तों हृम्मीर राण्याच्या मृत्यूपर्यंत, हणजे इ० 
स० १७७८ या वषापर्यंत, मेवाडच्या राज्यास आणि संपत्तीस जी उतरती कळा 
लागली ती एकसारखी तशीच पुढें चाळली होती; ब मेवाडच्या राज्याचा पूर्वीचा 
लौकिक, डौल, आणि वजन हीं सर्व ऱ्हास पावत चाललीं, ह्या अश्या नांवलौकि- 
काच्या देशाला इतका नादानपणा आणण्यास ज्या लटारू आणि स्वार्थी लोकांच्या 
खाऱ्या कारण झाल्या, त्यांची नांवनिशी देत बसण्यांत काळ आणि स्थळ यांचा मात्र 
व्यथ खर्च होणार आहे. असो. मोंगलांचे अमलांत न्याय 4 कांहीं रीतभात तरी 
होती; परंतु, मराठ्यांना न्याय, रीतमात आणि दुसऱ्याच्या सुखदु:ःखाविषयींचा वि- 
चार हीं तर बिलकुल नव्हतीं, त्यांचा काय तो एक लटीचा हेतु. आणि ह्यासाठींच 
ते एकामागून एक टोळ्यांटोळ्य़ांनीं जमून मेवाडावर येत,, व यथेच्छ ळूट करून 
जात. शिवाय, राण्यापासून, त्याचे सरदारांपासून आणि त्याचे भाऊबंद वगेरेंपासून 
खंडण्यांच्या रूपानें वाटेळ तसा पेसा ओढीत तो वेगळार्च, त्यांना अंमळ कोठें पैसा 
असल्याचा सुगावा लागला कीं, पुरे, त्यांच्या आपल्या टोळ्या जळवांसारख्या तें द्र- 
व्यशोणित ओढण्यास व शोषून घेण्यास तेथें हजर असत, आणि जेथें एकदां ल्यांचें 
शोषण व ओढ लागे तेथें केवळ खराटा फिरला असें होई ! मराठ्यांनी मेवाडच्या 


१. इंम्रज्ञी हेररू इंडिया कंपनीचे कामदारांनीं इकडे राज्य स्थापन करण्याचे प्रारंभाला मरा- 
व्यांप्रमाणेंच धामधूम करून निघेळ तितका पैसा काढला व दाबवेह तितका मुठव दाबिठा; ह्या 
गोष्टी इतिहासप्रसिद्ध आहेतच. काशीचा राजा, ठखनोची बेगम आणि बंगाल्याचा सुज्ञाउद्दवला 
इत्यादिकांपासून या वेळच्या इंम्रजकामदारांनीं कोट्यवधि रुपये अन्यायाने आणि जलमाने घेतले, 
याचप्रमाणे, लॉडे डाल्होसी यांणी पंज्ञाब, नागपूर व सातारा वगैरे राज्यें बडवून अप्त केढीं, या- 
प्रमाणें, ज्ञो जबरदस्त होतो तो अत्ताच अक्रक्तांवर जुठम करून खाथे साधतो, राज्यतृष्णेमध्यें 
धर्मबुद्धि आणि न्यायानुवतेन हीं क्वचितच आढळतील ! वर लिहिल्याप्रमाणे इंग्रज्ञांनी इकडे पु- 
ष्कळ र"ण्हवार केला; तरी, बडोदें, होसूर, धार वंशरे दाबलेलीं संस्थानें परतही केठीं, क्षे यांच्या 
उत्तम नेकीची व न्यायाची उद,हइरणें आहेत. व तें यांना भूषण आहे यांत संद्राय नाहीं, असा 
समंज्सपणाचा प्रकार मराव्यांकडन मुळींच झाला नाहीं. 








(३४९ ) 


राण्यांपासून पुढें लिहिल्याप्रमाणे निरनिराळ्या साठीं मिळून १८१ लाख रुपयांच्या 
खेडण्या ,मिळविल्या!--- 

६६ लाख रुपये वि सं० १८०८ (इ० स० १७५२) ह्या वर्षी जग- 
त्सिंग राण्याकडून होळकराला मिळाले; 

५१ लाख रुपये वि» सं. १८२० &० स० १७६४) ह्या वर्षी प्रताप 
आणि उरसी राणा यांजकडून आणखी होळकरालाच मिळाले; आणि, 
६४ लाख रुपये वि० सं १८२६ (इ० स० १७७०) ह्या वर्षी उस्सी 
राणा यानें महादजी श्रिद्याला दिले. 
मिळून १८१ लाख रुपये झाले. 
याशिवाय, मराठ्यांनी पुढें लिहिल्याप्रमाणे मेवाडांतून २८॥ लाखांचे महाल 
उपटले ते वेगळेच: -- 

९ लाख रुपयांच्या वसूलीचे रामपुरा व भानपुरा हे महाल वि० सं० 
१८०८ (इ० स० १७५२) ह्या वषी घेतले. 

४॥लाख रुपयांच्या वसूलीचे जावद, जीरण, नीमच, आणि निबहेरा हे 
महाल वि« सं> १८२६ (इ० स० १७७०) ह्या वर्षी घेतले, 

६ लाख रुपयांचे रतनगडखेरी, सिंगोठी, इृणिया, जाठ, बिचूर, आणि 
नदोयी वगेरे महाळ वि० सं १८३१ (इ० स० १७७५) मध्यें 
घेतले, आगि वरीळै सालींच--- 

९ लाख रुपयांचा गोदवाड हरा महाल घेतला. 

एकून २८॥ लाख रुपये झाले, 

येणेंप्रमाणें, मराठ्यांनी खंडण्या आणि महाल मिळून सुमारें २१० लाख रुपयांची 
मिळकत उघड उघड मिळविली. ह्याशिवाय, वर लिहिल्याप्रमाणे, इतर लटींच्या 
मार्गानें, आणि राण्यांचे सरदारांपासून, व इतर आतससंबरंधी लोकांचे मुलखांतून, तेथें 
तेथें खस्थता राखण्यासाठी हणून वगेरे जो पेसा उपटीत तो सर्व बमेळून, एकत्र 
केला तर, तो निदान ५ कोटींच्या जवळ जवळ तरी येईल. तेव्हां, मराठ्यांना 
मेवाडप्रांतांतून एकंदर ७ कोटी रुपयांवर प्राप्ति झाठी, असें उघड दिसतें. येणेंकरून, 
मेवाडप्रांताला खरोखर बराच धक्का बसला. परंतु, तो मुलूख चांगळा असल्यामुळे, 
लोकांनीं त्याबद्दह फारशी फिकीर बाळगिली नाहीं. तरी, उदेपूरच्या गादीला जो 
उतरता पाया लागला तो पुनः हणून पूर्वस्थितीवर आला नाहीं, व तेव्हांपासून 
उदेपूरच्या खजिन्यामध्येंही यावी तशी बर्कत आठी नाहीं. आणि तसेंच, उदेपुरामध्ये 
जें दारिद्य शिरले तेंद्दी त्या वेळेपासून ह्मणण्यासारखें सांवरलें नाहीं ! 


हिहअअ्बय्व्वयजि क्‍ििब्॒ज्गयबग् 


( ३१५० ) 


भाग पंधरावा. 


राणा भीम व इंग्रजांशी तह. 
राणा भोम उदेपरच्या गादीवर बसतो.--श्रिवगड य्रेथील भांडण,-_राणा अप्त केलेल्या जमिनी 
खंडण्या देऊन परत मिळवितो. -- राण्याच्या फौजेवर अहिल्याब्राहओची खारी,---तिचा पराजय, 
नचोंडावत रज्ञपृ्तांचें बंड,---दिवाण सोमाजी याचा वघ--वंडवाल्यांचा चितोडावर ताबा,--- 
राण्याकडन महादजी शिंद्याला बोलावणें.--याचा चितोड शहराला वेढा,--बंडवाल्यांवर 
याचा जय.---मेवाडांत अधिकारवृद्धि करण्याविषयींचे झालिमासिंगाचे बेत.--याचेविरुद्ध अं- 
बाज्ञीचें वर्तन.-__अंबाज्ञी आपल्याला सुभेदार हाणवितो, व लाबद्दह लखबा याचें भांडण,--- 
ह्या भांडणांचा परिणाम.---झालिमसिंग जहाजपूर घेतो.--होळकराची मेवाडावर खारी,-- 
याचा नाथद्वाराच्या पुजाऱ्यांस प्रतिबंध,--कोटारियोच्या ठाकुरांचें शौये,---ठखनाचा मृत्यु. 
मराठ्यांच्या पुढाऱ्यांस राणा पकडतो.---झालिमसिंग यांस सोडन देतो.--होळकर पुनः उदे- 
पुराकडे येता.--उदेपुरावर जबरदस्त खंडणी बसते.--शिद्याची स्वारी. -- याचें इंग्रजांशी 
भांडण व त्याविषयींचा खठासा,--मेवाडाचे भाग पाडण्याविषयीं अंबाजीच्या युत्तवा,---या 
यक्तयांची व्यथेता.---मेवाडची राजकन्या कृष्णाकुमारी इच्यासाठी भांडणे, आणि सव राजस्था- 
नांत लढाय़ा.-ह्या ठढायांस व भांडणांस कृष्णाकुमारींचा बठि.-- गीरखान आणि अजित- 
सिंग,--यांची ठखेगिरी.--उदेपूर येथें शिद्याच्या कचेरांत इंग्रजी वकीळ,--अंबाजीचा अ- 
पमान, आणि लाचा आत्मघात करण्याविषर्यी प्रयन.---मीरखान आणि बापू शिंद्या हे मेवाड 
ओसाड पाडतात,---राण्याचा इंग्रजां्ध। तह, 
उरँसी राण्याच्या दोन मुलांतीलळ वडील मुलगा हम्मीर हा उदेपूरच्या गादीवर 
राणा झाला; परंतु तो अल्पबयांतच मेला, हेनपूर्वमागांत सांगितलेंच आहे. त्या ह- 
भ्मीर राण्यांचे मागून त्याचा धाकटा भाऊ भीमर्सिंग हा वि> सं १८३४ हाणजे 
इ० स० १७७८ ह्या वर्षी उदेपूरच्या गादीवर बसून मेवाडचा राणा झाला. राणा 
भीमसिंग हा, आलीकडील ४० वपीत उदेपूरच्या सिंहासनावर जे बालराणे झाले 
त्यांत चौथा बाळराणा होता. हा राणा ५० वर्षे उदेपूरच्या गादीवर होता. परंतु 
तेवढ्या कारकीर्दीत मेवाडांत ज्या गोष्टी आणि बल्बली झाल्या, त्या, येथपर्यंत जो 
उदेपूरचा इतिहास लिहिला त्याच्या बरोबरीने घडल्या, असें हटले तरी चालेल, 
राणा भीमसतिंग हा गादीवर बसला तेव्हां त्याचें वय केवळ ८ वर्षाचें होतें; आणि 
त्यासळें, त्याला वयांत येईपर्यंत पुष्कळ दिवस आपल्या भावाप्रमाणेंच आपल्या आ- 
दच्या ताब्यांत रहावें लागलें, अक्या परवशतेमुळें त्याच्या स्वभावांत आणि वागणु- 
कींत पुष्कळ प्रकारचे दोष उत्पन्न झाले व ते शोबटपर्यंत कायम राहिले, तो स्वभाव- 
तःच घेयाचा कोता असून, त्यामध्यें, बहुत दिवसपर्येत त्याचा राज्यकारभार खस्थतेचा 
नसल्यामुळें, त्याला वेळेवर जो कोणी जशी मसलत देई त्याप्रमाणें त्याचा कळू होई. 


९ १५१ ) 


राणा उरसी याचे कारकीर्दीत उद्धवलेठें तोतयाचे बंड यद्यपि दबे होतें, त- 
थापि, त्याचें अगदीं निर्मूलन झालें नव्हते. तो तोतया अद्यापि जीवंत होताच, प- 
रंतु, त्याचा पक्षपाती आणि त्याला उत्तेजन देणारा असा कोणीच न राहिल्यासुळें, तो 
बहुतकरून मेवाडच्या लोकांचे स्मृतिबाह्य झाला होता. आणि त्यामुळे, तो कधीं 
मेला हें देखील कोणास ठाऊक नाहीं. ह्याप्रमाणें, मेवाडच्या राज्यांतरठे प्रतिस्पर्धी- 
पणाचें राज्यकारण मोडले; तथापि, आपसांतले तंटे आणि आपसांतलीं वैरें ही का- 
यम असून, तीं दिवसेंदिवस वाढत चालल्यामुळे, देशाला खराबी येण्याला जो प्रा- 
रंभ झाला होता त्यामध्यें बिलकुल कमी मान नव्हतें. वि० सं० १८४० (इ५ 
स० १७८४) मध्यें चोंडावतांनीं आपले जुने प्रतिपक्षी जे सुक्तावत, त्यांच्याशीं 
तंटा उपस्थित केला, ह्या वेळीं उदेपूरची दिवाणगिरी साळुंग्याच्या सरदाराकडे 
असून, त्याचे मदतगार त्याचेच आप्त, कोरावड येथील अजुनर्सिंग आणि अमाइत- 
चा प्रैतापर्सिंग असे दोघे कारस्थानी सरदार होते. त्याचप्रमाणें, पूर्वीची सिंधी मु- 
सलमानांची पगारी फौज कायम असून, तिच्यावर चंदन आणि सादिक हे दोघे 
मुख्य होते. ह्या सर्वांचा पक्ष चोंडावतांकडे असून, त्यांणीं एकत्र होऊन सुक्ता- 
वतांचा मुख्य सरदार मोहकिम याच्या भेंदर किल़ल्याला वेढा घाळून त्याजवर 
तोफा लावल्या. 

सुक्तावतांपैकीं संग्रामर्सिंग झणून एक सरदार होता. हा पुढें मेवाडच्या इ- 
तिह्वासांत बराच प्रसिद्धीस आला आहे. त्यानें चोंडावतांची गडबड बघून, त्यांची 
जी पुरावत ह्मणून एक शाखा रोती तिचा लव्हा नामक एक किल्ला शिड्या लावून 
मोठ्या शौर्याने काबीज केला. आणि, तेथन तो कोरावडावर जाऊन नंतर भैंदर 
किल्ल्यावर गेला, कोरावडचा ठाकुर अ्जुनर्सिंग हा उदेपुरास होता. परंतु, 
भेंदर किळ्यावर त्याचा मुलगा सालिमर्सिंग होता, त्यानें संग्रामसिंगाला आडवें 


4 77४५0 ॥४॥५५॥०५५-०५५५५0/ 


अजैनसिंग हा, थ्या अजितसिंगानें मेवाडचा इंप्रजञांशीं तह होण्याचा मुख्य य्रोग आणिला 
याचा भाऊ होता. 

२. प्रतापसिंग हा, चोंडावतांची जगावत ह्मणून एक ज्ञाखा होती तिचा मुख्य होता. तो 
पुढें मराव्यांश्ीं ठढत असतां मारला गेला, 

३. ठव्हा हें स्थळ अद्यापि संम्रामसिंगाचे वंशजांकडेच आहे. संम्रामसिंगानें आपल्या सुक्ता« 
वत ठाकुराकरितां अँ क्लौय आणि मदुमकी गाळविळी याबद्दल तुक्तावत ठाकुराकडन तो गांव 
लाला बक्षीस मिळाला, व पूढे, सन १८१७ त इंम्रजांश्ञीं तह द्दोऊन ज्या किथलेक घालमेठी 
झाल्या, या वेळींही, संम्रामसिंगाच्या शोयेवीर्यांच्या गोटी ऐकून इंग्रजतरकाराने तो गांड याचे 
वंश्नांकडे तसाच कायम राखिला, 


४, सालिमसिंगाळा रावत ज्ञवानसिंग हाणून एक मुळगा होता, व तो, ह्या मूळ अंथकती करीर 
स" ६० ४५ 


( २५२ ) 


होऊन, भैंदर किल्याचे रक्षणासाठी लढाई चाळविळी. त्या लढाईमध्ये संग्रास- 
सिंगाच्या भाल्याने सालिमर्सिंग मारला गेला. हें पुत्रवधाचें उत्त उदेपुरास अर्जुन 
सिंगाला कळलें, तेव्हां तो फार क्रोधाविष्ट झाला; आणि त्या रागाच्या आवेशांत 
त्यानें आपल्या डोक्यावरचें पागोटें जमिनीवर फेंकून देऊन, अशी प्रतिज्ञा केली कीं 
माझ्या पुत्रवधाचा सूड उगविल्यशिवाय मी पुनः डोकीवर पगडी 'चढविणार 
नाहीं !! नंतर त्यानें खुद्द आपल्या लोकांनाही फसवून, तो कोरावडाकडे जातो असें 
दाखवून, पट्कर दिवगडाकडे वळला. छिवगडावर संग्रामसिंगाचा बाप आणि 
इतर कुटुंबीय माणसें सुरक्षित स्थलीं हणून ठेविलीं होती. छिवगड हा किल्ला, 
छप्पन नांवाच्या भागांत भोंवतालीं डोंगरी मुलूख आणि भयंकर अरण्य अशा ठि- 
काणीं आहे. आणि, तेणेंकरून त्या किळ्याला शात्रुभय मुळींच असण्याचा संभव 
नसल्यामुळें, संग्रामसिंगानें आपल्या कुटुंबांतील माणसांस तें निर्भय स्थळ योजून 
दिलें होतें. त्याचे कुटुंबांत बायका आणि मुलेंही पुष्कळ होतीं. अजुनसिंगाने, 
अशा निर्भय स्थलीं आपल्या पुत्राचा घात करणाऱ्या संम्रामाची कुटुंबीय मंडळी 
आहे असें समजून, त्या किल़य्यावरच हला केला. संम्रामसिंगाच्या बापाचे नांव 
लालजी असें असून, त्याचे वयास ७० वर वर्षे झाल्यामुळें तो अगदीं झातारा झाला 
होता व त्याचा एकही केश काळा राहिला नव्हता. किल्ल्याचे रक्षणास असावी 
तशी फौज वरैरे नव्हती. तथापि, त्या झाताऱ्यानें, मोठ्या नेटानें बराच वेळ युद्ध 
करून, आपल्या कुटुंबाचे रक्षण केलें. परंतु रोपटीं तो झातारा लालजी धारातीर्थी 
पडून मरण पावला ! ही खबर संग्रामतिंगाला मुळींच कळली नव्हती. लालजी 
मेल्यावर त्याची विधवा ह्मणजे संग्रामसिंगांची आई, ही आपल्या पतीबरोबर सती 
गेली. तेव्हां, संभामाच्या मनुष्यांचा संभाळ करण्यास कोणीच न उरून, तीं 
सर्व मनुष्ये अजुनसिंगाचे हातीं सांपडलीं. तेव्हां त्यानें निर्दयपणे त्यांतील 
बालकांची तर कत्तलळच केली ! अर्जुनसिंगाच्या ह्या दुष्ट कृत्यामुळे चोंडावत 


टोडू हा उदेपुरास असतांना, तेथें ळुष्करी प्रधान होता. उदेपूरच्या लष्करी प्रधानाची ज्ञागा, ह्या 
रावत जञवानसिंगाचे पूर्वी, याचा चुळतआज्ञा आणि चोंडावतपक्षाचा मुख्य चाळक जो अजितसिंग 
त्यांचेकडे होती. कनेल टॉडू याचे वेळीं चोंडावतांचे मख्य सरदाराचा वंशज पद्मतिंग ह्या नांवाचा 
असून, तो नुक्ताच वयांत आला होता, 'उदेप्रच्या ह्या सरदारांचे गेल्या अधेज्ञतकापासून चाळ 
असलेले आपसांतळे वाद आणि तंटे मिटन, यांनीं आपल्या गादीचा अभिमान बाळगण्याविषयी 
आणि एकमेकांस एकमेकांचा उपयोग होऊं देण्याविषयी, टॉड॒ ह्मणतो, “मीं, इंमरजञांचा वकील 
झणून, पुष्कळ मेहनतीनें आणि माझें कतेन्य हणून मध्यस्थी केली, 

१. ही बाई सूक्तावतपक्षीय इजपुतांतळा मानासेंग हाणून ज्ञो प्रसिद्ध सरदार होता याची आली 
होय, तेव्हां, नातवामध्येंदी आजीचे घैये, गांभीये आणि एकनिष्ठा हदी ठसली होतीं, असें दिसतें 


( ३८२३२ ) 


आणि सुक्तावत या उभय पक्षांतील वैमनस्य फारच विकोप्याला पोंचलें, 
त्यांत राणा अल्पवयी; आणि प्रतिवर्षी मराठ्यांची खारी व देशांत ढटालट; ह्यामुळें 
मेवाड देश अधिकाधिकच खराबीस येऊन पोहोंचूं लागला, देशांत अखस्थता 
माजल्यामुळें, रोतीभाती, कारागिरी, उद्योगधंदे आणि व्यापारूयवसाय हीं लोकांस 
सुचेनाशीं होऊन, ते लोक भराभर उदेपूर सोडून जाऊं लागले, असें हणतात कीं, 
अद्या अस्वस्थतेनें उदेपूरची वस्ती अर्धी झाली ! 

चोंडावतांचा भीमसिंग हणून एक मुख्य सरदार होता. तो अत्यंत गविष्ठ 
असल्यामुळें त्यानें राण्यास मानू नये इतकेंच नाहीं; तर तो राज्यकारभार पाहणाऱ्या 
राजमातेचाही अपमान करीत असे, त्यानें आपल्या मुखत्यारीने सिंधी लोकांस चि- 
तोडापासून उदेपुरापर्यंतच्या बहुतेक सर्व जमिनी वांटून टाकल्या. पुढें अशी गोष्ट 
झाली कीं, खुद्द राण्याचें हेदर येथें लम झाले, परंतु, त्या लम्नाला राण्याचेजवळ 
पैसा नव्हता; हणून त्याला कर्ज काढावें लागलें. आणि पुढें लागलेंच भीमर्सि- 
गाच्या मुलीचें लम झालें; तेव्हां त्यानें त्या लम्नाप्रीत्यथथे १० लाख रुपये खचे केले, 
चांडावतांच्या अश्या कपटाचरणानें राणीला फारच राग येऊन, तिनें, त्यांचेपासून 
आपला बिलकुल फायदा नाहीं, व वेळेवर ते लोक आपल्या कांहीं एक उपयोगाचे 
नाहींत असें पाहून, त्यांचा पक्ष सोडून देऊन, ती सुक्तावतांच्या पक्षास मिळाली. आणि 
तिनें आपल्या राज्यांतळे मुख्याधिकार भेदर आणि लव्हा येथील ठाकुरांकडे सुपूर्त 
केळे, ह्या ठाकुरांकडे जरी राणीने मोठमोठे अधिकार दिले तरी त्यांच्यामध्यें हें 
सामर्थ्य नव्हतें कीं, त्यांच्यानें राणीच्या विरुद्ध असणाऱ्या लोकांवर दाब बसेल, 
आणि, ह्मणून, ते आणखी आपल्या साह्यासाठीं बाहेर कोणाची मदत बघूं लागले, 
त्यांनी कोट्याचा झालिमर्सिंग याची मदत घेतली, झालिमर्सिंग याचा चोंडाव- 
तांशीं द्वेष असून, त्याचें सुक्तावताच्या कन्येशीं लम झालें असल्यामुळें, त्याचा सर्व 
पक्ष खुक्तावतांचे बाजूलाच होता. तेव्हां चोंडावतांचे विरुद्ध साह्य देण्यास तो ता- 
बंडतोब राजी झाला, झालिमर्सिंगाचा आणि मराठ्यांचा फार खेह होता. तेव्हां तो 
नानाजी बलहाळ यांचें साह्य घेऊन, १०००० लोकांसहवर्तमान सुक्तावतांकडे 
जाऊन मिळाला. सुक्तावतांचा विचार, चितोडचा जुना किल्ला जो साळुंन्याच्या 
ठाकुराकडे होता तो घेऊन, तेथून त्यास हुसकून द्यावे, असा होता. त्या किल्ल्याचे 
संरक्षणार्थ सिंधी लष्कर होतें व त्या लष्करांतळले लोक साळुंग्याच्या ठाकुरास मानी- 
नातसेही झाले होते. आणि, तो ठाकूर तर गर्वाने फुगून आपल्या लहानश्या रा- 
जास मानीनासा झाऱ्यासुळें त्याचे विरुद्ध लोकांचा कट होण्यास अवकार्श लाग 
ढाच नाही. 


( ३१५४ ) 


इकडे, जोधपूर (मारवाड) आणि जयपूर येथील राजे एकत्र होऊन त्यांनीं म- 
हादजी दििद्यावर खारी केली. ही रजपुतांची आणि मराठ्यांची लढाई लालसोंट येथें 
झाली; व तींत महादजीचा पूर्णपणें पराभव होऊन, रजपुतांनीं आपला मुलूख मरा- 
आ्यांपासून सर्व परत घेतला, ह्यावेळी राण्यानेंही आपला मुलूख मराठ्यांपासून परत 
घेण्यास हयगय केली नाहीं. ह्याप्रमाणें; ही वेळ झणजे रजपुतांचें गेलेलें पूर्ववैभव फि- 
रून परत मिळविण्याचीच जणूं काय आली असून, त्यांनीं, त्याप्रमाणे, मराठ्यांनी घेतलेले 
आपले मुलूख सर्व परत मिळविले; यामुळें, त्यांचें शोय व तेज पुनः जायत झाल्यासारखे 
झाले. उदेपुरास मालदास मेहेता हा मुख्य दिवाण नेमिला असून, त्यांचे हाताखालीं 
मौजीराम या नांवाचा नायब दिवाण होता. हे दोघेही वुद्धिमान्‌ आणि करारीचे होते. 
त्यांनीं निंबहेरा महाळ खालसा केला; आणि तेथें जी मराठ्यांची लहानशी फोज 
होती तिला हुसकून देऊन, तिच्या ताब्यांत जावद हें शहर होतें तेंही घेतलें. नि- 
बहैरा येथें मराठ्यांच्या वतीनें कषिवाजी नाना या नांवाचा सुभेदार होता; तो तर 
राण्याला शरण गेला, तेव्हां त्याला तसेंच सोडून दिलें. तिकडून मेघावर्त रजपूत 
उठून त्यांनींही मराठ्यांना घालवून देऊन, त्यांजपासून बेगू , सिंगोली, वगैरे प्रांत 
आणि दुसरा सुपीक व श्रीमंत मुळूख काबीज केला. तसेंच, चोंडावत यांनींही आपलें 
रामपुरा हें जुनें शहर आणि जाहगिरीचा प्रांत मराठ्यांपासून घेऊन, तेथून त्यांस 
घालवून दिलें, येणेंप्रमाणें, कांहीं वेळपर्यंत रजपुतांनीं आपलें पूर्ववेभव आणि आ- 
पला पूर्वीचा अंमल हीं बहुतेक फिरून मिळविलीं.* रजपुतांना जो हा विजय मिळत 
चालला तेणेंकरून त्यांना जास जास्त आश्या सुटून ते जास्त जास मुलूख आपल्या 
ताब्यांत घेण्याचे इच्छेने पुढें पुढें जाऊं लागले. त्यांनीं आपल्या परत मिळविलेल्या 
मुळखा'चे सुव्यवस्थेकडे' आणि मजबुतीकडे विशेष लक्ष द्यावयाचें; परंतु तसं न 
करितां, ते त्या जयाचे धुंदींत पुढें रेंटीत जाऊं लागले. त्यांनीं, मेवाड आणि 
माळवा यांचे सरहद्दीवर रिकिया नांवाची एक लहानशी नदी आहे, त्या नदीचे 
कांठीं चड्डू झ्षणून एक गांव होतें त्या गांवापर्यंत चाल केली. ह्यावेळीं त्यांनीं मरा- 
ठ्यांशीं केलेल्या तहनाम्यामध्ये आणखी कांहीं कलमे घाळून, त्यांना आपल्या हझण- 
ण्याप्रमाणें अधिक पक्के बांधून घेतलें असतें तर ती गोष्ट सहज होण्यासारखी होती. 
युक्तीने त्यांचा हात गुंतविण्यापेक्षां त्यांस चेतविण्यासाठीं त्यांच्या मुलखांत जाऊन 


१-४ तकी ककीकेशी ण ीशीीी शीष शीण पकी 0 कीणीचणणीकणाणणणेणीण णकीणीणा 00१0 णप?ीणिण१ण0शणा?णीशीणीण हशोणीणीपणीणा शणणी?णीणप8?णी2ीण१?0४णणी0”णीणी णी २?0णी?0णी?णा७0१0?णवीण चण कका पणा णी 


१. बेगूचा ठाकूर मेघर्सिग हाणून होता, व तो चोंडावत रजञपुतांच्या एका ज्ञाखेचा मुख्य 
होता. सावरून या क्याखेळा याचेंच नांब पडलें, मेघसिंग याचा वर्ण अगदीं काळा असल्यामुळें 
साला “काळा मेघ? किंवा “काळा लग? असें हणत असत. व याचे पुढें याचे शाखेस "मेघावत? 
हाणू लागले, मेघसिंग याचे वंशक्ष पुष्कळ झाले व ते सर्वे वस्ताद आणि फार दांडगे होते, 


( ३५५ ) 


धिंगामस्ती करण्याचें कांहीं एक कारण नव्हतें. परंतु रजपुतांकडून ह्या प्रकारची सावध- 
गिरी झ्याली नाहीं, ही गोष्ट चांगली झाली नाहीं. ते निंबहेराशह्दरावर चाळून गेले. 
निबहेरा हें शहर होळकराच्या ताब्यांतठें असून, त्यावेळीं होळकराची विधबा राणी 
अहिल्याबाई ही आपल्या संस्थानचा सर्व कारभार पहात असे, रजपूतलोक, ह्याप्र- 
माणे, मऊ सांपडलें तसे कोंपरानें खणू लागले, असं पाहून ती बाई संतापून गेली. 
आणि, तिनें रजपुतांस आपला कसा काय पराक्रम आहे तो दाखविण्याचा निश्चय 
केला. तिच्या मसळतीला शिंदाही अनुकूल झाला, क्िबाजी नाना याचा पराभव 
करून, त्यास रजपुतांनीं घालवून दिल्याबद्दलची हकीकत वर आली आहेच. त्या 
शिवाजी नानाला आहिल्याबाईनें मदत देऊन, त्यास रजपुतांबर चालून जाण्यास 
आणि आपला सूड उगविण्यास उत्तेजन दिलें. तुळाजीराव द्िदे आणि श्रीभाई हे 
दोघे मराठे सरदार ५००० घोडेस्वारांसहवर्तमान ल्िवाजी नाना याचे मदतीसाठी 
निघाले. शिवाजी नाना हा मंदोसरास येऊन राहिला होता. छकिवाजी नाना यास 
रजपुतांनीं सोडून दिल्यावर, त्यांनीं त्याला आपल्या तहांत जितकें बांधून ध्याबयास 
पाहिजे होतें तितकें बांधून घेतलें नसल्यामुळें, जिवाजी नाना हा मंदोसरास आपली 
फौज वगैरे घेऊनच राहिला होता, आणि, त्याला वर लिहिल्याप्रमाणे, अहिल्याबाई 
होळकरणीकडून मदत गेल्यावर तर तो रजपुतांना भारी होण्याचा संभव साहजिकच 
होता. रजपुतांच्या फोजेची आणि मराठ्यांच्या फौजेची गांठ, माघ शु० ४, मंगळ- 
वार, वि० सं> १८४४ (इ० स० १७८८) रोजीं पडठून, लढाई झाली, शिवाजी 
नानाची इतकी तयारी असेल, असें ऱ्राण्याचे फोजेस वाटलें नव्हतें. ह्या लढाईत 
राण्याचा मुख्य प्रधान मालदास मेहेता हा ठार झाला. त्याचप्रमाणे, कानोर ब 
साद्री येथील ठाकूर आणि इतर बहुत लोक जखमी झाले, त्यांत साद्रीच्या ठाकुरास 
तर मराठ्यांनी आपल्याकडे केद करूनच नेलें, येणेंप्रमाणें, रजपुतांनीं जो नुक्ताच विजय 
संपादून आपलें पूर्ववेभव आणि पूवीधिकार आपल्या ताब्यांत आणिले होते तो सर्ब जयाचा 
भाग पुनः नाहींसा होऊन, मात्क्यान्‌ एक रजपुतांचा विनारकाळ डोकावू लागल्याचें 
दिसू लागलें! मराठ्यांनी रजपुतांकडे आपला गेलेला सुळूख पुनः मिळविला. मात्र 
जावद महाल त्यांना मिळाला नाहीं, जावदच्या किल्यावर दीपचंद नांवाचा रज- 
पुतांचा एक सरदार संरक्षणार्थ होता. त्यानें मराठ्यांशीं एक महिनापर्यंत सतत 
लढाई करून किल्याचे रक्षण केलें. आणि तेथून विजय संपादून, तो मराठ्यांच्या 
फौजेला दाद न देतां, तसाच मेडलगडास आला. 


हिॉ्डि्ब्शिब्शिबाकावााबाुशाशवाााशाआाााअ॒ अलख व अड यिड 
ह मविडॅशशशशाााकुबाश॒ब॒ऑऑऑऑबन॒॒ाबजजजआ्गगवन डबा 


१, ह्या ठाकूर पुढें दोन वर्षेपर्येत मराद्यांच्या केदेंत होता, “शेवटीं यानें आपल्या संस्थानांतलीं 
उत्तम अशी चार शहरें मराव्यांना दिठी, तेव्हां साची सुटका झाली, 


( ३५६ ) 


परंतु अश्या किरकोळ जयसंपादनानें आणि शोर्यदर्शनानें रजपुतांचे कायमचे हक 
आणि सुरक्षितता राहण्याचा संभब नव्हताच. बहुतेक रजपूत या वेळीं देशाभिमान- 
पूर्वक एकजीव झाले होते. परंतु चोंडावतांचें जें राण्याचे घराण्याशीं आणि राण्याचे 
पक्षाशी वितुष्ट होतें तें संपठें नव्हते. राण्याची आई हणजे राज्याचा कारभार पाह- 
णारी ब तिचा नवीन दिवाण सोभजी यांचें आणि चोंडावतांचें मुख्य वैर होतें. 
चोंडावत हे राणीला आणि तिच्या दिवाणाला बिलकुल मानीत नव्हते. पुढें, राणीने, 
साळुंग्याच्या ठाकुराकडे आपली आवडती दासी रामप्यारी इजला पाठवून, 
उदेपुरचे गादीच्या निर्भय व्यवस्थेविषयींचें बोलणें चालविले. तेव्हां साळुंजावाल्यानें 
रामप्यारीबरोबर राणीकडे अभिवचनपूर्वक निरोप पाठविला कीं, 'मी प्रत्यक्षच उदे- 
पुरास येऊन आपली भेट घेईन; व नंतर जें काय ठरबावबयाचें असेल तें आपल्या 
सर्वांचे विचारें ठरूं.? त्याप्रमाणें पुढें साळुंन्याचा ठाकूर उदेपुरास आला. लाने 
राणीची भेट घेतली; आणि तिला सांगितलें कीं, 'आतां आपल्या हमणण्याप्रमाणें दि- 
वाणजींचें काय झणणें आहे तें त्यांस स्वतंत्रपणें भेटून विचारतो; झणजे तयाप्रमाणे 
पुढें सर्व व्यवस्था कराबयास बरें पडेल,' सालळुंब्रावाल्याने राणीला ह्याप्रमाणें गोड- 
गोड बातांनीं बरीच आह्या लावून ठेविली. परंतु त्यानें दिवाणजींची स्वतंत्रपणें भेट 
घेण्याबद्दल जे राणीला सांगितलें, त्या सांगण्यांत त्याचें कपट होतें; व त्याप्रमाणें दि- 
बाणजींची भेट घेऊन, त्या भेटीमध्ये आपला हेप आणि सूड- उगविण्याचा त्याचा 
बेत होता; हें पुढील हकीकतीवरून सहज कळून येईल. एके दिवक्लीं, दिवाण सो- 
मजी हा आपल्या दिवाणखान्यांत बसला असतां, कोरावड येथीळ सरदार अजुनसिंग 
आणि भदेश्वरचा सरदारसिंग असे दोघे सरदार तेथें आले. आणि, तेथें आल्याबरोबर 
सरदारसिंगानें त्याला विचारिलें कीं, 'तुझीं आमची जाहगीर काय हाणून जप्त 
केली !' त्याच्या ह्या प्रश्षावर दिवाण सोमजी याजकडून उत्तर निघतें आहे तोंच 
सरदारसिंगाची कऱ्यार त्यांचे पोटांत घुसली; आणि तेथल्या तेथेंच तो बिचारा मरून 
पडला! ही गोष्ट घडली तेव्हां राणा हा उदेपुरांत नव्हता. तो 'सेहेलिया बारी? नां- 
बाच्या एका खिंडीमध्यें हवा खाण्यासाठी जाऊन राहिला होता. त्याचे बरोबर बेदनूरचा 


१, टॉड्‌ हणतो, “सरदारासिंग हा, माझ्या वेळीं जीवंत असलेला हम्मीरसिंग याच" बाप होता, 
बापाप्रमाणेंच हम्मीरसिंग हा दांडगा, घटिंगण आणि बेमुवेतीचा असल्यामुळें, राज्ञस्थानांतल्या इतर 
ठाकुरांपेक्षां याजज्लीं मळा विशेष कडकपणाने वागावें लागे. परंतु, माझ्या कडकपणाची लाला 
दहशतच वाढत नसे. तो अतिज्ञय छांदस व छळवादी असल्यामुळें याचेपासून मोठा त्रास होई. 
याचे कडे तांबडेलाल असल्यामुळें याला राजषस्थानांत 'भदेश्वरची तांबडी नदी” या नांवानेंच सवे 
छोक. ओळखतात | लाचेविषयीं मंठा दिवसेंदिवस जास्त जास्त अनुभव येत गेला! 


२. “संहेलिया बारी? याचा अथे “वनदेवतांची बाग? असा आहे. 


( २५७ ) 


जैतरसिंग ठाकूर होता. राण्याकडे दिवाणाचे दोघे घाकटे माऊ एकाएकीं जाऊन, 
त्यांनीं आपल्या वडील बंधूचा वध करण्याऱ्या दुष्टांपासून आपलें संरक्षण करण्याविषयी 
राण्याची प्रार्थना केली. त्यांचे मागोमाग कोरावडचा अजुनतिंगही राण्याकडे आला, 
त्यावेळीं, दिवाण सोमजी याचा नुक्ताच बघ केल्यामुळें त्याच्या हातांना खोमजीचें 
रक्त तसेंच लागलेले होतें; आणि अशा स्थितीतच तो आपल्या राण्याचे पुढें इृजर 
झाला. इतका तो निलंज्ज होता ह्मणाबा किंबा असा तो धारिष्टाचा होता असें झणावें! 
परंतु, अ्जुनर्सिंगाच्या त्या अघोर झृत्याबद्दल त्याला शासन करण्याचें सामथ्ये राण्या- 
मध्यें बिलकुल नसल्यामुळें, राण्याच्यानें अर्जुनसिंगाचें कांहींएक पारिपत्य करवले नाहीं, 
फक्त, अर्जुनसिंग राण्याचे पुढें जसा हजर झाला तसा राण्यानें त्याचा अतिशय निषेध 
करून, त्याला इतकें मात्र झटले कीं, 'तूं अतिनीच आणि विश्वासघातकी पुरुष आहेस! तू 
माझे पुढें आपलें काळें तोंड घेऊन उभा राहूं नकोस !' ह्यापेक्षा राण्याकडून कांहीं पटक 
झालें नाहीं; व ह्यापेक्षा त्याजकडून जासत होण्यासारखे कांहीं नव्हतेंही. ह्याप्रमाणें, 
अतिदुष्टपणाचें कृत्य करून, अजुनसिंग साळुंग्याचा ठाकूर व त्यांचे अनुयायी चों- 
डावत असे चितोडास दाखल झाले. मयत दिवाण सोमजी या'चे बर सांगितलेले, 
हणजे राण्याकडे बापाचे वधाबद्दलची फियोद घेऊन गेलेले दोघे मुलगे-छिबदास 
आणि संतीदास-यांस राण्यानें त्यांचे बापाच्याच जागीं नेमून, त्यांजकडे उदेपूरच्या 
राज्याची सर्व व्यवस्था सुपूर्त केली होती, ह्या उभय बंधूंनी सुक्तावतांचे मदतीनें, 
राण्याचे विरुद्ध बंडावा आणि दंगेधोपे करणारे जे चोंडावत यांचेबरोबर अऱ्याच 
लढाया मारल्या, त्यांत अकोला नांबाच्या ठिकाणीं तर त्यांस बंडखोरांवर चांगला 
जय मिळाला. त्यावेळीं बंडखोरांचे सेनापत्य कोराबडच्या अर्जुनसिंगाकडेच होतें. 
अकोल्यास सुक्तावतपक्षास जय मिळाला खरा; परंतु, तिकडे खैरोद येथें जी सुक्ता- 
भतांची आणि चोंडाबतांची झुंज लागली होती तिजमध्यें सुक्तावतांचा अगदीं परा- 


"7 7-7“ 








नाय 








८००७० - 





१. ह्या दोन भावांची नांवें शिवदास आणि सतीदास अक्लीं होतीं. हे दोघे बंधु ओेव्हां राण्या- 
कडे फिर्याद घेऊन गेले तेव्हां यांचेबरोबर यांचा चुलतभाऊ अयचंद या नांवाचा एंक ग्रृहस्थ होता, 
ह्या दोघां भावांनी, पुढें, आपल्या वडील भावाना घात करणाऱ्या सरदारसतिंगाचा वध केला; परंतु 
दया बघामुळें आणखी तेही मारळे गेठे, सरदारसिंग हा चोंडावत पक्षाचा होता. परंतु, टॉड झ- 
णतो, “माझ्या वेळीं जो साचा मुलगा भदेश्वरची आहगीर उपभोगीत होता तो हम्मीरसिंग, आप- 
ल्याला सुक्तावत पक्षांतठा समज्ञतो, आणि, खरें पाहिठें असतां, चोंडाबतांपेक्षां सुक्तावतांचे कुलांत 
थोरपणा व विचारीपणा पुष्कळ असलेळा दिसतो. आणि, यामुळेंच, हम्मीरतिंगाळा आपल्याला 
सुक्तावतपक्षाचा झणवन घेण्यांत मोठा अभिमान बाटे,” असें टॉडू झणतो. 'हम्मीरसिंगाल, त्याचा 
बाप संरदारसिंग यानें उदेपूरचा दिवाण सोमन्नी याचा विश्वासच्ततानें वध केला याचें स्मरणु दिळे 
झणबे, सास वाईट वाटून लुना वाटे, असें टॉडू सांगतो. 


( ३५८ ) 


भव झाला, अश्या प्रकारे रजपुतांच्या आपसाआपसांतच लढाया माजल्या, त्यांत कधीं 
सुक्तावत जयी होत व कधीं चोंडावतपक्षाची सरशी होई. परंतु ह्या आपुसांतल्या 
तंग्थांनीं आणि भांडाभांडींनीं मेवाडदेशाची मात्र दिवसेंदिवस जासत जाख दुदेशा 
होत चालली. देशामध्ये तंटे, भांडाभांडी आणि लढाया व युद्धे हीं चालू राहिल्याने को- 
णाला सुखशांति मिळत नाहींसारखी होते. आतां आह्ली लिहितों त्या वेळची मे- 
वाडची स्थिति बघितली तर अश्ीच अखस्थतेची झाली होती, शोतीभाती, व्यापार, 
दळणवळण वगेरे सर्व व्यवहार केवळ बंद पडल्यासारखे झाले होते. शेतकऱ्यांनी 
आपलीं रेतें पडीत टाकून देऊन, देशाला नापीकपणा आणिला होता. त्यांनीं तरी बिचा- 
ऱ्यांनीं करावें काय १ शेतांत पेरलेले धान्य निर्वेधपणें आपल्या हातीं लागेळ, आणि आपल्या 
भ्रमांचें फळ आपल्याला मिळेलच, अश्शी मुळींच कोणाची खात्री नसल्यामुळें, रेतीचे 
नांव तरी कशाला विचारायाला पाहिजे होतें १ लोक हळू हळू आपला देश सोडून 
देऊन, जेथें शांति व स्वस्थता मिळेल तिकडे मुलेंमाणसें घेऊन जाऊं लागले होते. 
व्यापाराची आणि क्रयविक्रयाची हीच दशा झाली, थोड्याच वर्षोत मेवाडची लो- 
कसंख्या अर्ध्यापेक्षा अधिक कमी झाली. जिकडे तिकडे जमिनी ओसाड पडलेल्या 
दिसूं लागल्या; आणि तेथल्या अनेक प्रकारच्या खाणी उघड्या पडून मेवाडांतील सर्व 
प्रकारचे कारखाने, कलाकुसरीचीं कामें आणि कापड विणण्याचे वगैरे माग अगदीं 
बंद पडून, उद्योगव्यवसाय देशांतून हद्दपार झाल्यासारखे झाले. राण्याजवळ पैसा 
नसल्यांभुळें तो दरिद्रानें ग्रस झाला, राजा हणून याजकडून प्रजेचे रक्षण व्हाव- 
याचें; तों त्यालाच प्रजेकडून रक्षण मिळविण्याचा प्रसंग आला. राजा आणि प्रजा 
यांचेमध्यें जे एक स्वाभाविक बंधन असतं तें बंधन सर्वच तुटलें जाऊन, प्रत्येक मनु- 
प्याला किंवा समाजाला आपलें रक्षण आपणच केलें पाहिजे, असा प्रसंग प्राप्त झाला. 
ह्या स्थितीमुळें पुढें मेवाडदेशामध्यें अनेक संकटें उद्धवलीं, लोकांना राजरक्षण तर 
पाहिजे £ परंतु तें कोठून आणि कसें मिळावें १ ही पंचाईत पडून, शेतकरी व शिले- 
दार यांनीं कोणत्या तरी सरदाराचा आश्रय करून, त्याच्या रक्षणाखालीं रहावें व 
त्यालाच आपला धनी समजून, त्याजकडेच आपल्या रक्षणाबद्दलचें सरकारदेणें द्यावें, 
ह्यामुळें, त्यावेळीं प्रत्येक सरदार ह्मणजे एक छोटासा राजाच झाल्यासारखा झाला 
होता, सर्व देश ह्या सरदारांमध्ये विभागळा जाऊन, ज्याला जितका प्रदेश आ- 
पल्या ताब्यांत राखतां आला तितका तो संभाळून स्वतंत्रपणें राहूं लागळा, यामुळें 
देशाचें..फार नुकसान झालें. सर्व सरदार वेगवेगळे आणि स्वतंत्र झाल्यामुळें मुख्य 
सरकार (राणा) पंगू ब अशक्त झालें, आणि ब्यापारव्यवहाराला तर फारच मोठा 
धक्का बसला, व्यापाऱ्यांच्या प्रत्येक उंटामारे प्रत्येक सरदाराचे हद्दीवर दस्तुरी ब 


( ३५९ ) 


कर बसल्यामुळे व्यापाराचे स्वातंत्रय आणि त्याची भरभराट अर्थात्‌ बंदच पडठी,. 
ह्याप्रमाणे, मेवाडदेशाचा ऱ्हयासकाळ सर्व बाजूंनीं डोकावून आंत आपला प्रवेश 
करीत होता. आणि अशामध्येच मराठ्यांनी आपला लटालटीचा क्रम अप्रतिबद्ध 
चाळू ठेवावा. झणजे, मग त्या देशाचा काय परिणाम झाला असेल, ह्याचें वर्णन 
करण्यापेक्षा त्याविषयी अनुमान करून मेवाडड्ची दुःस्थिति वाचकांस सहज समजण्या- 
सारखी आहे. कालाची गति अशीच कांहीं विचित्र आहे ! 

चोंडावतपक्षाचें बेड आपल्याच्यानें मोडवत नाहीं असें पाहून, राणा आणि त्याचे 
मंत्री यांनीं असा विचार केला कीं, शदिद्याठा बोलावून आणून त्याचे मदतीनें ह आ- 
पल्या जुन्या राजधानीचे शहरावरील वादळ दूर करावें. द्िद्याला बोलावून आण- 
ण्याची मसलत प्रथमतः झालिमर्सिंग याने काढिली, ह्या वेळीं झालिमर्खिंग हा 
कोट्यास राजप्रतिनिधि हणून तेथील राज्यकारभार बघत होता. राण्यानें झालि- 
मसिंग व आपला दिवाण ह्या दोघांस शिद्याकडे आपल्याला साह्य करण्याविषयींचें 
बोलणें लावण्यासाठी झणून पाठविलें (वि» सं १८४७ ह्मणजे इ० स० १७९१), 
ह्या वेळीं दिदा हा पुष्करतीर्थी यात्रार्थ गेला होता, व तेथेंच कांहीं दिवस तीर्थवास 
करून होता. लालसोंट येथें जयपूर व जोधपूर येथील राजांनीं दिद्याचा पराजय 
केल्यानंतर छिंद्याने त्या आवेश्यावर डि-बोइन नांवाच्या पोर्च्युगीजू (फरॉतिस) 
सरदाराकडून आपल्या पलटणींस कवाईत शिकवून लष्कर तयार केलें.' ह्या तयारीने, 
शिद्याला जें पूवा अपयश आलें , होतें तें सर्व भरून आलें. मेरट व पाढण येथें 
शूर राठोडांबरोबर त्याची लढाई झाली. त्या लढाडैत राठोडांनीं आपलँ पुष्कळ 

१, राघोबादादा फितूर होऊन, इं्रजांस* मिळाला; व पुढें इंग्रजांची आणि मराव्यांची तळेगांवी 
लढाई झाळी, ला लढाईत इंग्रजांचा मराठ्यांनी पूर्णपणें पराभव करून, राघोबादादास आपलेकडे 
परत आणिलें, ही गोष्ट इतिहासप्रसिद्ध आहे, द्या ठढाईत महादजी शिदे ऊफ पाटीलबोबाही होते. 
तळेगांबी छढाईत ज्ञय मिळवून शिंदे परत आल्यावर यांनीं नानाफडणविसांस विचारिठें कीं, “या 
ळढाईत आपण काय श्िकलां ? परंतु, नानांस या प्रश्नांचे मम न उमजल्यामुळें, ते झणाठे, 'या 
लढाईंत श्िकावयाचें तें काय होतें १” तेव्हां, मह्दजींनीं सांगितळें कीं, “आपल्या पन्नास इज्ञार फो- 
जेळा इंम्रज्ञांच्या पांच हज्ञार फोक्लेने एक महिनाभर ज्ञमानलें नाहीं हें कतें £ याचें तत्व एबढेंच 
की, इंम्रज्ञांची फौजञ कबाइती असल्यामुळें तिची शक्ति आपल्या फोओच्या दसपट अधिक अनुभ 
बास येते. फोओेला कवाइतीचें शिक्षण हें अवश्‍य आहे. आणि, ह्यासाठी मीही आतां माझ्या फौ. 
ज्ञेत कवाहेत शिकवून पलटणी तयार करतों.” शिंद्यांनी असें हाणून पुढें हिंदुस्थानांत ज्ञाऊन बर 
लिहिल्याप्रमाणे डि-जोइन, बॉन बत्तीस, जेकब, शिकंदर, वगेरे युरोपियन सरदार आपल्या पदरीं 
ठेवून यांनकडन पन्नास हजार फोजेच्या कवाइती पलटणी तयार करविल्या. था कवाइती फोगेसें 
पुढे कसकसा पराक्रम माजविला तें इतिहासप्रसिद्ध आहेच. झिद्याच्य । फौनेपुढे रनपुतार्चे व मुस-« . 


लसानांचें कांही एक चाळले नाहीं | 
रा ₹० ४६ 


( ३६० ) 


शौर्य दाखविलें, परंतु, त्यांच्या शोयाचें तेज व उपयोगीपण शिंद्याच्या कवाइती 
फौजेपुरढे बिलकुल दिसले नाहीं. पुढें, राण्याकडूनही त्याला साह्याचें आमंत्रश आ- 
ल्यामुळे, आतां आपलें गेळेलें नांब राजस्थानांत पुनः मिळविण्याची ही योग्य संधि 
दवडतां उपयोगीं नाहीं, असा विचार करून, दिद्यानें राण्याला मदत देण्याचें अ- 
भिवचन, त्याजकडे गेलेल्या सरदारांचे हातावर दिलें, ह्याप्रमाणे, राजकीय प्रकर- 
णांत पुनः विलक्षण प्रकारची ढवळाढवळ होऊन, त्यामध्यें जसे ज्यांचे स्वभाव होते 
तशा त्यांच्या बर्तणुकी दिसू लागल्या. हें पुढील हकीकतीवरून सर्व कळून येईल. 


झालिमर्सिंग हा कोट्यास राजप्रतिनिधि, ह्मणजे अज्ञान राजा असल्यामुळें त्याचा 
सर्व कारभार करणारा, झाला होता. त्याजकडे सर्व अधिकार पूर्णपणें होते. त्याने 
त्या राज्यांत आपलें असें वजन बसविलें कीं, त्याचे भोंबताळच्या शत्रूंकडून त्यास 
सन्मान मिळूं लागला, त्यानें आपला इतका अम्मल बसविणें तरी लहान साम- 
थ्याचें काम नव्हतंच, ब त्याच्या त्या युणांप्रमाणें त्याची कीतिही झाली, परंतु, त्याची 
महत्वाकांक्षा यापेक्षां फार मोठी असल्यामुळें, त्या महत्वाकांक्षेला कोटासंस्थानचीच 
हृद्द पुरीशी न होऊन, ती फार दूरवर जाण्याचा यत्न करूं लागली, झालिमतिं- 
गाळा आपला अम्मल वाढवून हळू हळ्‌ मेवाडदेशांत कायमची सत्ता बळकावण्याची 
विरोष इच्छा होती; बव हा आपला हेतु त्यानें फार गुप्त ठेविला होता. झालिम हा 
मोठा धूर्त असून, आपल्या प्रयल्ांस कोणकोणाकडून अडथळे “येतील किंवा कोण 
कोण अशक्त असल्यामुळें आपल्यास हरकती न आणतां, आपले प्रयत्न सफल होऊं 
देतील, हें त्यास पूर्णपणें कळत होतें. राणा 'मीमसिंग याच्या आजपर्यतच्या वर्त- 
नावरून त्याची अशी पक्की खात्री झाली होती कीं, आपण पुढें मेवाडांत पाऊल 
ठाकले तर त्याजकडून कोणत्याही प्रकारं आपल्याला अडथळा होण्याचा संभव नाहीं, 
तथापि, त्याला युक्तीने व बाह्यात्कारी हित दाखवून, आपला हेतु साघला पाहिजे; 
असा त्यानें विचार केला, त्यानें राणा भीमसिंग यास असें सांगितलें कीं, 'हारो- 
टीप्रांत (झणजे, ज्यांत कोट्याचें राज्य होतें तो) आणि मेवाड हे दोन्ही भाग एकत्र 
करून, एकभतानें आणि एकमेकांच्या साह्याने वागू लागळे तर उभयतांचेंही उत्तम 
प्रकारें संरक्षण होऊन, तें चांगलें जोरवान्‌ राष्ट्र होईल; आणि सर्व राजस्यानांत ह्या 
जोड राष्ट्राचा चांगला वचक राहील, राजस्थानांत मेवाडच्या बरोबरीचे दुसरें 
राज्य क्ञयपूरचें होते. परंतु त्याविषयी तर झालिमर्सिंगाला मुळींच भीति नव्हती, 
कारण, त्यानें स्वतः कोट्याचीं पलटणें घेऊन, ज्ञवपूरच्या अशक्त फौजेचा अगदीं प- 
राभव करून ठाकला होता. आणि, त्यामुळें त्याचेबद्दळची भीति आणि दरारा 
त्या प्रांतांत ब इतर ठिकाणीं बराच पसरला होता. त्याचप्रमाणे, मारवाडच्या इतर 


( ३६१ ) 


संस्थानांवरही झालिमसिंगाचें चांगलें बजन असल्यामुळें, त्यांचेकडूनही कोणत्याही 
प्रकारची हरकत व अडथळा येण्याची त्यास बिलकुल धारी नव्हती. झालिंमर्सि- 
गाचे हेतु तर फार मोठे होते ब त्या हेतूंप्रमाणें त्याला सिद्धिही मिळण्याचा पूणे सं- 
भव होता. त्या संभवानुरूप त्याला यश मिळालें असतें, तर त्याच्या बुद्धिमत्वाचा 
प्रभाव हिंदुस्थानाला कळून, राजस्थानची हीन दशा खचित नाहींशी झाली असती, 
परंतु एका गोष्टीमुळे झालिमरसिंगाचे सर्व हेतु ठिकाणच्या ठिकाणींच राहून, आणि 
हिंदुस्थानांत आपली विजयपताका फडकविण्याची त्याची महत्वाकांक्षा समूळ ना- 
हींशी होऊन, राजपुतान्यांत त्याची दुष्कात आणि बदनामी मात्र झाली, हें पु- 
ढील खुढाहशयावरून कळून येईल. 


वर सांगितल्याप्रमाणें, जेव्हां राण्याने झालिमसिंगाला दिद्याकडे मदतीचे बो 
लणें लावण्यासाठी पाठविलें, तेव्हां झालिमसिंगानें आपल्या गुम हेतूंचा शियाला 
संशय देखील येऊं दिला नाहीं. दिद्याकडे येऊन जी बोलण्याचालण्याची खटपट 
आपण करीत आहों ती केवळ निरपेक्ष बुद्धीनें आणि राण्याच्याच वैभवरक्षणार्थ क- 
रीत असल्याचे त्यानें शिंद्यास भासविठें. तो हणाला, 'राण्याचें मेवाडांतलें बजन 
बाढविण्यासाठीं, मुख्यत्वे, चोंडावतांकडे जो चितोडचा किला गेला आहे तो अ- 
गोदर कसेही करून मिळविला पाहिजे, आणि, ह्या लढाईबद्दलचा सर्व खर्च त्या 
बंडखोरांवर लादून, त्यांजपासून &४ लाख रुपये काढले पाहिजेत.? त्यानें दि- 
द्याशीं अशीही कबूली केली कीं, हे ६४ लाख रुपये बंडखोरांकडून मिळाले हझ- 
णजे त्यांपैकी तीन-पेचमांश तुहत्याला देऊन, बाकीची रक्कम राण्यांचे खजिन्यांत जमा 
करूं.? ह्याप्रमाणे, झालिमसिंगाचें व ढििद्याचें बोलणें होऊन, दिययाकडून झा- 
लिमसिंगाबरोबर अंबाजी इंगळे यास आपलीं शूर पलटणें देऊन पाठविण्यांत आलें. 
आणि शिदा हा मारवाडांतून खंडणी वसूल करण्यासाठीं तिकडे गेला, झालिम- 
सिंग हा अंबाजीसहवर्तमान चितोडावर गेला, आणि त्याणें बंडखोरांवर विजय मि- 
ळविला. ह्या विजयापूर्वी चोंडावतपक्षाचा जो पुढारी साळुंग्याचा भीमसिंग ठा- 
कूर त्याचा हम्मीरगड नांवाचा किल्लाही झालिमसिंगानें काबीज केला, ह्या कि- 
छ्थावर भीमर्सिंग ठाकुराचा मुख्य मंत्री धीरजसिंग या नांवाचा मोठा बुद्धिमान 
ब शूर सरदार होता; व त्यानें झालिमसिंगास दीड महिनापर्यंत मोड्या शोयानें झ- 
तबून किल्ल्याचे रक्षण केलें आणि याचप्रमाणें, पुढेंही त्यानें झालिमर्सिगास दाद 
दिली नसती; परंतु लढाईत चाललेल्या तोफांच्या धडघडाटानें असा श्वमत्कार झाला 
की,' किल़ययांतल्या विहिरींचे झरे फिरून, विहिरी कोण्या पडल्या ! लामुळें कि- 
छृव्यांत लोकांना जास्त दिवस टिकाव धरबळा नाहीं. त्यांचे किल़य़ांत पाण्यावांचूनं 


( ३६२ ) 


हाळ होऊं लागले, तेव्हां नाइलाजाने त्यांना किला शत्रूंच्या खाधीन करणं प्रास 
झालें, ह्याप्रमाणे, हम्मीरगड झालिमतिंगाचे ताब्यांत आल्यावर त्याने तो किला व 
त्याचे भोंबवतालचा सर्व मुलूख जप्त केला, झालिमतिंगाच्या विजयी फोजेनें आपला 
लढाईचा क्रम तसाच पुढें चालविला, त्यांनीं, चोंडावतपक्षीय ब्रुसी नांवाच्या ठिका- 
णचा एक जाहगीरदार होता त्याची शाहगीरही जस्त करून, नंतर, त्यांगीं आपला 
मुख्य हेतु सिद्धीस नेण्यासाठी चितोडाकडे मोर्चा फिरविला. तो तेथें त्यांस आ- 
पल्या मुख्य पलटणींसहवर्तमान द्रिदाही येऊन मिळाला, 


मेवाडच्या राण्याविषयीं मराठ्यांच्या मनांत पहिल्यापासून फार पूज्यमाव होता. 
ब खुद्द पेशवेसुद्धां आपली व राण्याची भेट होणें हा मोठा सन्मान समजत असत. 
त्या प्रकारचा सन्मान आपल्यासही मिळाला पाहिजे; अश्शी महादजी शिंद्याची फार 
दिवसांची इच्छा होती. ही इच्छा पुरवून आपल्याकडे महादजी शिद्याचा वि- 
श्वास आणि ओढ जास्त लावून घेण्याचे हेतूनं, झालिमसिंगानें शिद्याची आणि 
राण्याची भेट करून देण्याचें ठरविलें. राणा तर सवोशयांनीं झालिमर्सिंगाचेच 
स्वाधीन असल्यामुळें, त्याजकडून झालिमतिंगाच्या ह्मणण्याला मुळींच हरकत न 
येतां, त्यानेंही दिद्याची भेट घेण्याचें कबूल केलें. नंतर झालिमर्सिंग शिंद्याला घे- 
ऊन उदेपुराजवळ आला; व तिकडून राणाही छिंद्याचे भेटीकरितां कांहीं कोश 
पुढें येऊन, त्या उभयतांची “वाघाची टेंकटी' ह्मणून एक उदेपुराजवळ ठि- 
काण आहे तेथें भेट झाली, आणि नंतर किंद्यानें बहुमानपूर्वक आपली फौज दे- 
ऊन राणाजीस त्याच्या राजधानीपर्यंत पोंचविळें. ह्याप्रमाणे, झालिमर्सिंग हा दि- 
द्याचे बरोबर भेटाभेटीच्या कामांत गुंतला असतां, तिकडे चितोडास, अंबाजी इं- 
गळे हा एकटाच सर्व फोजेसुद्धा राहिला होता. ती संधि बघून त्यानें तिकडे बेड- 
बाल्या चोंडाबतांशीं फितुरी चालविली. अंबाजी इंगळे यास महादजी शिंद्यानें 
साह्यासाठीं झालिमसिंगाबरोबर पाठविलें होतें; व त्यामुळें त्याला झालिमसिंगाचा 
ताबेदार ह्मणून वागावें लागत असे, हा कमीपणा कसेंही करून काढून टाकिला 
पाहिजे, अशी अंबाजीला महत्वाकांक्षा उत्पन्न होऊन, वर लिहिल्याप्रमाणे झालिम- 
सिंग चितोडास नाहीं ही संधि राखून, तो चोंडावतांकडे फितूर झाला, लाने आ- 
पला फितूरीचा हेतु साळुंब्रावाला भीमसिंग ठाकूर यास कळवून, त्याची संमति 
मिळविली होती, झालिमर्सिंग याचे काय काय गुप्त हेतु होते ते त्यानें कधींही 
कोणाजवळ सांगितले नव्हते. परंतु अंबाजी इगळे हा झालिमसिंगापेक्षांही फार 
धूर्त असल्यामुळें त्याने, झाठिमसिंगाच्या एकंदर चालचर्येवरून त्याचा गुत हेतु. पू- 
' णेप्णें जाणून, त्याला ह्याप्रमाणें बेमाहूम फसविण्याची हिकमत योजिली, अंबाजी ईं- 


( ३६३ ) 


गळे हा जितका धूर्त आणि कावेबाज होता तितकाच जर झालिमसिंगद्दी धूर्त आणि 
कावेबाज असता, तर त्यानें अंबाजीची फितूरी उपडी पाडली असती वत्याच्या क- 
पटपाद्यांतून तो अचूक सुटला असता. परंतु तशी गोष्ट झाली नाहीं. झालिम्सि 
गाच्या गेरसावधपणानें त्याला आपला गैरफायदा सोसावा लागला व त्याची रजपु- 
तांमध्ये फजीती मात्र झाली. अंबाजी इंगळे हा जो चोंडावतांकडे फितूर झाला 
त्यामध्ये त्यानें साळुंन्याचा ठाकूर भीमर्सिंग याजकडून अश्शी कबुली करून घेतली 
कीं, 'चितोडचा किल्ला व शहर राण्यांचे स्वाधीन करून त्याला शरण जावें; आणि 
वीस लाख रुपये राण्याला देऊन, झालिमसिंगानें जो आपला मुलूख जप्त केला ' 
आहे तो राण्याकड्ून मोकळा करून ध्यावा. चोंडावतांचा झालिमसिंगाशीं जो 
पहिल्यापासून द्वेष होता त्यामुळें त्यांना अंबाजी इंगळ्याची ही मसलत सवोश्यांनीं क- 
बूल़ झाली. आणि तेणेंकरून, अंबाजीला जो आपला कार्यभाग पुढें साधावयाचा 
होता तोही अनायासे सिद्धीस गेला. अंबाजीची हीही खात्री होती कीं, आपण 
जी ही मसलत करीत आहोंत तो मोडून काढण्यास आपल्या पक्षाकडील कोणीही 
ळोक पुढें येणार नाहींत. परंतु, खुद्द शिंद्याला मात्र ही मसळत पसंत पडण्याचा 


संशय होता, तरी, त्याला पुण्याकडे निघून जाण्याची फार घाई असल्यामुळें तो स- 
हसा आपली ही मसलत फसूं देण्यास कारण होणार नाहीं, असा अंबाजीला भरंवसा 
होता; व त्याप्रमाणेंच पुढें अनुभवृहदी आला, अंबाजी इंगळ्यानें जो ह्या इकडे 
फितूरीचा कट केला तेणेंकरून, झालिमसिंगाचे हेतु ठिकाणच्या ठिकाणींच" राहून, 
हारौटी आणि मेवाड यांचें ऐक्य करून राजस्थानांत एक बलिष्ठ राष्ट्र करण्याची 
त्याची बाह्यात्कारची खटपट व्यर्थ झाल्यासारखी झाली, झालिमर्सिंगाचे शत्र (चो- 
डावत) हे राण्याला मराठ्यांचे साह्य मिळाल्यामुळे मोज्या कचाटींत सांपडले होते. 
परंतु पुढें त्यांना जेव्हां कळलें कीं, मराठे हे आपल्याचकडे मिळत आहेत, तेव्हां 
तर त्यांना झालिमसिंगाची कांहींच दहशत वाटेनाशी झाठी, झालिमसिंग हा पहि- 
त्यापासून अंबाजीशीं फारच सख्यानें वागत असे. याचें कारण, एक तर त्याच्या 
साह्याने त्याला आपला पुढील मोठा कार्यमाग उरकून घ्यावयाचा होता; आणि दु- 
सरें कारण असें होतें कीं, पूर्वी जेव्हां उज्जनीस लढाई झाली, तेव्हां त्या लढाईत 
झालिमसिंग जखमी झालेला मराठ्यांचा सरदार त्र्यंबकजी याला सांपडला व त्यानें 
त्याला फार चांगल्या रोतीनें वागवून त्याचें रक्षण केलें; ह्या त्याचा फार मोठा उप 
कार झालिमर्सिंग समजत होता. आणि 'ऊञ््यँबकजीचा मुलगा हा अंबाजी, इंगळे 
असल्यामुळें, त्याचे संबंधानें विशेष प्रेमभाव दाखविणे क्षालिमसिंगाला भागच होतें 
अश्या कारंणांनीं झालिमतिंगाने अंबाजीशीं फास्सा. परकेपरणा पहिल्यापासूनच ठेविला 


( ३१६४ ) 


नव्हता. परंतु अंबाजीचा रोंख व हेतु अगदीं वेगळा असल्यामुळे, आणि त्याला 
झालिमाचा पुढील हेतु काय होता हें साधारणतः अनुमानित झालें असल्यामुळे, 
"त्यानें वर लिहिल्याप्रकारची फितुरी करून झालिमर्तसिंगाची' अगदीं फजिती करण्याची 
मसलत योजिली, 

आतां झालिमर्सिंग उदेपुरास ऐेला आहे; तो तिकडून पुनः परत आला तर 
चांगलें नाहीं, व कदाचित्‌ आपली मसळत फसेल; असें अंबाजीस वाटून, त्यानें 
त्वरेने भीमसिंग साळुंज्रावाला यास, राण्याकडे जाऊन त्याचे पायां पडण्याची 
तयारी चालविली, झालिमसिंगाने, आपल्या मार्गे ही अशी व्यवस्था झाल्यामुळें 
आतां आपलें काम कांहींच उरलें नाहीं असं समजून, व आपली नाचक्की व फजिती 
झाल्यासारखी दिस नये हणून, असा बाहणा केला कीं, 'मळा कोट्यास ताबडतोब 
निघून येण्याविषयीं बोलावणें आले आहे, हाणून मी जातों.' झालिमरसिंग हा मोठा 
मानी असून, त्याच्या तारुण्यांत तर त्याचा तो मानीपणा फारच जोरांत होता. परंतु, 
ह्यावेळीं त्याचा तो मानीपणा कांहीं उपयोगाचा नव्हता, त्यानें केलेला बाहणा अं- 
बाजी समजला. झालिमर्सिंगाने आपल्यास कोट्याचें बोलावणें आलें असें अंबाजीस 
स्वतः सांगितलें, तेव्हां तो कपटी मराठा त्यास हणाला, “तर मग ही गोष्ट तुझी 
मला फारच आनंदाची सांगितली. व ही गोष्ट ज्यांस समजेल त्यांस आपली योग्यता 
किती आहे, हेंही समजल्यावांचून राहणार नाहीं !' अंबाजीचे हें बोलणें द्यथी 
आणि झालिमसिंगाला लागण्यासारखें होते; परंतु, तो बिचारा त्याचे इतका ठक्कयापं- 
जाचा नसल्यामुळें, त्याळा, अंबाजी हा आपला मोठेपणा जाणतो, असें वाटून, आ- 
पळा बाहणा चांगला साधला अशी त्याला सार्थकता वाटली. झालिमसिंगाला अ- 
बाजी आणखी हणाला, “तर मग आपण खरोखरच कोट्यास जाणार काय १? “होय 
तर, ह्यांत संशय नाहीं;' असें झालिमसिंगानें उत्तर दिलें. “तर मग आपल्या इच्छे- 
प्रमाणें मौ आपल्याला ताबडतोब आमच्या सरदार शछिंद्यांकडून परवानगी आणून 
देतों,' असें अंबाजीने त्याला सांगून, आपला घोडा आणावयास सांगितलें. ब घोडा 
आल्याबरोबर त्यावर बसून तो शिंद्यांचे तंबूकडे निघून गेला. झालिमर्सिंगाला वा- 
टलें कीं, दविंदा आपल्याला जावयास सांगणार नाहीं; आणि त्यानें जरी जावयास 
सांगितलें तरी, राणा तरी निदान आपल्याला जाण्याची परवानगी देणार नाहीं. का- 
रण, राण्याचा आपल्यावर पूर्ण विश्वास असल्यामुळें व राण्यावर आपलें तसेंच वजन 
असल्यामुळें, तो तर आपल्याला कोट्यास परत जाण्यास कधींच निरोप देणार नाही; 
असें झालिमसिंगास वाटलें हेते. अंबाजीच्या हझणण्याप्रमाणे, झालिम यास छिंद्या- 
कडून परवानगी मिळण्यास मुळींच कांहीं हरकत नव्हती; व त्याप्रमाणें त्यानें झा- 


( १६५ ) 


लिमर्सिंगाला “आपलीं पलटणें घेऊन जाण्यास आपली कांहीं हरकत नाहीं,! असेंही 
कळविलें. परंठु त्याला पुनः असे वाटलें कीं, “झालिमाठा कोट्यास जाऊं दिलें 
तर, पूर्वी कबूल करून घेतलेली ६४ लाख रुपयांची रकम चितोडच्या चोंडावतांकडून' 
वसूल कशी होईल व त्याबद्दलची जबाबदारी कोणावर ठेवावी £!' द्दिवाच्या ह्या सं- 
शयाचें निराकारण अंबाजीनें केलें, तो शिंद्याठा ह्मणाला, 'येवढेंच असेल तर त्या रक- 
मेची भरपाई करून देण्याचा मी पत्कर देतो. आपण झालिमसिंगाला खुदाळ जाऊं 
द्यावे.? असें हणून, त्यानें, दिंद्याला ज्या अर्थी दक्षिणेकडे जाण्याची घाई होती त्या 
अर्थी, झालिमसिगानें शदिद्याला कबूल केलेला सर्व ऐवज पोंचता होण्यासाठीं, दक्षि- 
णप्नांतांत हुंड्या दिल्या; व दिंद्याला झालिमर्सिंगाची जरूर वाहूं दिली नाहीं. तो 
दिंद्याला हणाला, 'मी आपल्याला ह्या हुंड्या देतों, व मागाहून मी चोंडौवतांपासून 
तो सर्व ऐवज वसूल करून घेईन.' शछिंद्याला येऊन जाऊन काय तो पेसाच पाहिजे 
होता, त्याप्रमाणें, अंबाजीनें ज्या अर्थी आपल्या जबाबदारीवर त्याला तो सर्व ऐवज 
दिला त्या अर्थी, त्याला झालिमसिंगाशीं अथवा खुद्द राण्याशींही कांहीं करावयाचें 
राहिलें नव्हते. आणि त्याचवेळीं त्यानें आपलें अंग मेवाडांतून काहून, पुण्याकडे 
जाण्याची तयारी केली. शरििाद्यानें मेवाडांतून निघतांना आपल्या वतीचा व आपला 
मुख्त्यार हणून अंबाजी इंगळे यास नेमून, त्याचे स्वाधीन पुष्कळ सेन्य केलें, 
त्याच्या ताब्यांत महादजी ह्िद्यानें आपलें इतकें सेन्य ठेवण्याचे कारण इतकेंच कीं, 
ज्या अर्थी त्यार्ने त्याला इतकी रक्कम वसूल होण्याचे अगोदर भरपाई करून दिली 
त्या अर्थी, त्याला ती रक्कम मागाहून वसूल करण्यास हरकती येऊं नयेत, 


ज्या उद्देशानें अंबाजी ट्िद्याकडे गेला होता तो उद्देश ह्याप्रमाणें पूर्ण करून, 
नंतर तो शिंद्यांचे तंबूंतून निघाला; तों तसाच राण्याचे दिवाण शिवदास आगि 
सतीदास यांचे तंबूकडे गेला; आणि तेथें त्यांची भेट घेऊन, त्यांचेंही त्यानें मन 
वळविले. झालिमतिंगाच्या एकंदर हेतूंचे जे त्यास अगोदर अनुमान झालें होतें तें 
त्यानें त्यांना कळवून, आपला पुढील हेठही त्यानें त्यांस कळविला, व त्यामध्यें 
त्यांचाही फायदा दाखवून, राण्यांचे वैभवास व अधिकारास कोणत्याही प्रकारें क- 
मीपणा न येतां, उलट झालिमसिंगाला जाऊं दिल्यास त्यामध्यें जासत हितच आहे, 
असें खुलाशानें आणि बरेंच तिखटमीठ लावून सांगितल्यामुळे, त्या दिवाण बंधुद्दयाची, 
त्याने, झालिमर्सिंगाला जाऊं देण्याविषयी परवानगी मिळविली, ह्याप्रमाणें, अ- 
गदीं थोड्या वेळांत अंबाजीनें दोन्ही ठिकाणच्या परवानग्या मिळवून, तो तें वृत्त 
झालिमर्सिंगाला कळविण्यासाठी परत निघाला, त्याने हें काम इतक्या चोर री 
तीनें केलें होतें की, तो परत येऊन झालिमसिंगाळा दिय्याचा व राण्यान्वा * हुकूम 


( ३६६ ) 


कळबितो आहे तोंच, राण्याकडून झालिमर्तिंगाकडे रजेचा हुकूम देण्यासाठीं त्याचा 
जासूद येऊन पोहोंचला, राण्याचा रजेचा हुकूम येईल असं झालिमरसिंगाला बिल- 
कुल वाटलें नव्हते. परंतु तोही आला हें पाहून, नाइलाजाने तो कोट्यास निघून 
गेला, झालिमर्सिंग निघून गेल्यावर, अंबाजीनें पूर्वी ठरवून ठेविल्याप्रमाणें, भीम- 
विंग साळुंब्रावाला ह्या चितोडच्या किल्ल्यावरून खालीं उतरला, आणि, त्यानें जा- 
ऊन राण्याचे पाय धरिले. तिकडे शिंद्याचा द्रव्याजेनाचा हेतु पूर्ण होऊन तो पु- 
ण्याकडे निघून गेला; आणि अंबाजी इंगळे हा खतंत्रपणें मेवाडची बरोबाईट गति 
लावण्यास जोरदार मराठा राहिला. उदेपूरच्या दरबारांत सुक्तावतांचे वजन कायम 
होऊन जास्त जास वाढत चाललें; आणि त्यांनीं, आपले शत्रु जे चोंडावत त्यांच्या 
ताब्यांतील मुलखाची वाटेळ तशी विल्हेबाट लावण्यास, मराठ्यांना जणूं काय पूर्ण 
स्वातंत्र्यच दिलें. परंतु ह्याचा परिणाम काय होईल हें त्यांच्या लक्ष्यांत मुळींच कांहीं 
वागलें नाहीं, तिकडे झालिमर्सिंगाला, आपण योजिलेलीं कामें आगि महत्वाकांक्षातू- 
सीचे मार्ग अश्या चमत्कारिक रीतीनें बंद पडल्यामुळें तोंडईघशीं पडल्यासारखे झालें; 
ब त्यामुळें त्याला आपला फार अपमान झाला असें वाहूं लागलें. पुढें, तो जो को- 
ः्थास जाऊन बसला तो पुनः कोणत्याही प्रकारच्या राजकीय किंवा इतर व्यावहा- 
रिक कृत्यांत आपलें अंग असल्याचें न दाखवितां, केवळ एकांतवासांतच त्यानें 
आपले राहिलेले दिवस घालविले. अंबाजीकडे मेवाडदेशाची सर्व सत्ता आली; व 
'चोंडावतांचीं गांवें वगेरे पैशाचे फेडीकरितां त्याचे ताब्यांत दिलीं गेलीं. 


अंबाजी इंगळे हा मेवाडांत ८ वर्षे राहिळा. तितक्‍या काळांत त्यानें इतका 
पैसा गोळा केला कीं, त्याचे योगानें त्याला आपलें पूर्ण खातंत्र्य हिंदुस्थानांत चां- 
गल्या रीतीनें गाजवितां आलें, व त्या प्रांतांत तो एक मोठा जोरवान्‌ सरदार झाला. 
त्याचे जवळ २ कोट रुपयांची पुंजी झाली. दे सर्व रुपये त्यानें मेवाडच्या जमिनीचे उ- 
त्पन्नांतून मिळविले. त्यानें इतका पेसा मिळविला खरा; पण त्याचे बदला त्यानें 
मेवाडच्या लोकांस पुष्कळ सुख आणि वेभव यांची प्रातति करून दिली. ह्या दोन्ही 
गोष्टी त्या लोकांस बरेच दिवसांत मिळाल्या नव्हत्या. अंबाजी इंगळ्याच्या कार- 
कीर्दीत मेवाडचें वजन बरेंच वाढलें; व आपसांतील वादविवाद बंद पडून, लो- 
कांना शांतिसोख्याचा लाभ झाला. महादजी किंदा प्रानें पुण्यास जातेवेळीं अंबा- 
जीला मुख्य चार गोष्टी करावयास सांगून ठेविलें होतेंः--- 


१ ली.-राण्याचे सर्व अधिकार त्याचेकडे परत द्यावे; आणि बंडबाठे चोंडावत 
व शिरजोर झालेले लष्करी सिंधी लोक यांनीं दाबून बळकावलेल्या जमिनी राण्याच्या 
राण्याकडे द्याव्या. 


( ३१६७ ) 


२ री.-सोतयारा कुमळमेराहून हुसकून द्याबे, 

३ री.-मारवाडच्या राजापासून गोदवाडप़ांत काबीज करावा. आणि, 

४ थी.-बुंदीच्या राजपुत्राने राणा उरसी याचा वध केल्यामुळें पडलेल्या तंट्याचा 
निकाल करावा. 

राण्याला २० लाख रुपये देण्याचें साळुंबरानाला भीमसिंग यानें कबूल केलें 
होतें. त्यांची वांटणी अशी केली कीं, चोंडावतांच्या मुलखावर १२ लास्व रुपये 
बसविले आणि सुक्तावतांच्या प्रांतांतून ८ लाख रुपये वसूल केले. चोंडावतांकडून 
१२ लाखांबद्दल पुढें लिहिल्याप्रमाणे एकेका संस्थानावर रकमा बसविल्या;-- 


साळुंब्रासंस्थानाकडून घेतले रुपये २९ लाख, 
देवगडबाल्याकडून हे व ३», 


सिंगिनगडवाला (वरील दोघां ठाकु- 


रांचा मसलतगार) याजकडून ,, १ २), 
क॒शीतळ 1 डे १9 १ |, 
अमाइत १9 ११ १) र ११ 
कोरावड १? १? १9 ९१ ३, 


एकूण रुपये १२ लाख झाले. 

अंबाजीनें द्रिंद्याला जे ६४ लाख रुपये अगाऊ दिले होते ते सर्व चोंडावतां- 
कडून बिनबोभाट वसूल केले; व त्यांशिवाय त्याचे फोजेचा खर्चही त्यानें चोंडावतां- 
वरच लादला. अंबाजीनें दोन वर्षातच तोतयाला कुमळमेराहून घालवून दिलें. 
एका राणावत रजपुतानें बंड केलें होतें, त्याजकडून जहाजपूर नांवाचा प्रांत घे- 
तळा, आणि ज्या सरदारांकडे राण्याचे जे प्रांत त्यांच्या देण्याघेण्याबद्दल गेले होते 
ते सर्वे, त्यांचें जें देणें होतें तें त्यांस देऊन, त्यांजकडून सोडवून राण्याचे राण्याला 
परत देण्यांत आले, ह्या प्रांतांतील जमिनीचे आणि व्यापारासंबंधीं उत्पन सुमारें 
५० लाखांचें होते. अंबाजी याजकडे नेमून दिलेल्या कामांपैकी, 'गोदवाडप्रांत 
काबीज करण्याचें राहिलें होतें; बुंदीच्या राजाशीं असलेला बाद मिटला नव्हता; व 
त्याचप्रमाणे, मराठ्यांकडे त्यांच्या देण्याबद्दल ज्या राण्याच्या जमिनी वगैरे लावून 
दिल्या होत्या त्या राण्याकडे परत देणें राहिल्या होत्या, इतकीं कामें होण्याचीं रा- 
हिलीं होतीं तरी, अंबाजीनें आपल्याला “मेवाडचा सुभेदार' अशी पदवी घेऊन, ते 
आपल्याला राण्याच्या पूणपक्षाचा असें झणवूं लागला, शिद्याने त्याजकडे राण्या- 


गना च 
१ हे मांत हाणबे---सिंधीलोकांपातून रायपूर, राननगर; पुराबतांकडन गुल व मादरझाळा; 

तरदारतंग्राकडून इम्मीरगड; आणि लाठुंबावाल्याकडून कुजेकुबारियो, 

रा० इ० इ 





( ३६८ ) 


साठीं जीं जीं कामे करण्याचीं सोंपविलीं होतीं तीं जरी पूर्णपणें त्याजकडून अमलांत 
आलीं नाहींत व त्यानें बहुतकरून आपलें स्वतःचे हित करण्याकडेच लक्ष्य दिलें 
होतें, तथापि, त्यानें राण्याचा पक्ष व त्याच्याच बद्दलचा अभिमान हे न सोडतां, 
त्याचा बोज ब सन्मान चांगला ठेवला, राण्यांचे प्रधान द्विविदास आणि सती- 
दास यांस पहिल्यापासून चोंडावतांकते फार भीति होती. । त्यांना असें वाटे कीं, 
आपल्या मावाप्रमाणेंच चोडावत्तांकडून आपला धात होईल, आतां तर त्यांचें 
-खतःचें ब खुद्द राण्याचें संरक्षणही अंबाजी इंगळ्यावरच केवळ अवलंबून होतें, हे 
वेगळें सांगणें नकोच. तेव्हां, त्यानें असेंच आपल्या लष्करासहवर्तमान मेवाडांत 
राहून आपलें रक्षण करावें हाणून, राण्याने प्रधानांचे विचारें अंबाजीशीं वेगळा तह 
करून, त्याचे फोजेच्या खचासाठी ७५,००० रुपये दरमहा किंवा ९ लाख रुपये 
वर्षीचे देण्याचे ठरविले. व तितक्या उत्पन्नाचे महाल त्याजकडे लावून दिले, ह्या- 
प्रमाणे, मेवाडांतल्या वसूलउत्पन्नाची एकंदर व्यवस्था जिकडच्या तिकडे लागली 
गेली, परंतु यामुळें झालें काय १ उदेपूरच्या खजिन्यांत शिळक ह्मणून नाहींशी 
झाली; वि० सं० १८५१ ह्या वर्षी राण्याच्या बहिणीचे जयपूरच्या युवराजाबरोबर 
लझ होण्याचें ठरलें. तेव्हां, राण्याला त्या लमासाठीं अंबाजीकडून ५ लाख रुपये 
कजीऊ ध्यावे लागले ! 

ह्यापुढील वर्ष मुख्यत्वे ह्या तीन गोष्टींनी विरोष लिहून ठेवण्यासारखें आहे; त्या 
वषौत राण्याची आई वारली; राण्याला मुलगा ह्मणजे उदेपूरच्या गादीला युवराज 
झाला; आणि उदेपूरच्या तलावाची पाळी फुटून त्यामुळें, उदेपूरराहरची तिसरा हिस्सा 
वस्ती वाहून गेली. उदेपुरावर हा जो शेवटचा अनर्थ गुजरला हा केवळ, राण्याची 
धर्माचारावरील अशभ्रद्धा आणि त्यानें जो गोर्थुत्सवाचा नवीन प्रकार सुरू केला 
त्यामुळें, म्रामदेवतांचा क्रोध होऊन, त्यांचे योगानें प्रात झाला, अशी लोकांची 
समजूत आहे. 


पुढें, अंबाजीला हिंद्याने आपला 'हिंदुस्थानांतला प्रतिनिधि व मुतालिक' असा 
किताब देऊन, त्यास, उत्तरेकडे जाण्यास हुकूम दिला. तेव्हां अंबाजीनें आपल्या 
वतीचा मुख्त्यार ह्मणून गणेशपंत यांस मेवाडांत नेमून, आपल्या वरिष्ठाचे 
हुकुमाप्रमाणें दिछीकडे कूच केलें. गणेशपंतांबरोबर राण्याच्या तर्फेचे वकील स- 
वाई मेहेता ब शिरजी मेहता हे दोघे बंधुं काम करण्यास होते. परंतु, त्या तिघांनी 


गाव 


१०६६ गोयुत्तव हाणज्ञे भाद्रपद कुद्धपक्षांत जो होतो तो. 
२. ह्या दोघां भावांविषयीं टॉन्डू हणतो कीं, “यांतील पहिला हणजे सवाई मेद्देता द्दा हती (टॉडच्या 
बेळीं) ज्ञबानसिंगाच्या निंदगीचा कारभारी आहे, हा अगदीं निर्बद्ध आहे, व दुसरा भाऊ क्रिस्ञी 


( २६९ ) 


आपल्या अधिकाराचा अत्यंत दुरुपयोग - केला, त्यांनीं आत्महितावर लक्ष्य देऊन 
भलत्याच रीतीनें अम्मळ चालविण्यास प्रारंभ केला; व होईल तिकडून आपलें घर 
भरण्याकडे धोरण ठेविलें. ही कुरकुर जेव्हां अंबाजी हृंगळ्याला कळली तेव्हां त्यानें 
गणेशपंताला एकदम दूर करून, त्याचे जागीं प्रसिद्ध रायचंद याची नेमणूक केली. 
ह्या रायचंदाचें आणि राण्याच्या वकिलांचें परक्षर पटेना; आणि तेणेंकरून त्यांच्या- 
मध्यें दुफळी माजून, उदेपुरामध्ये फार अव्यवस्था उत्पन झाली, रायचंद याचा 
राण्याचे वकील द्वेष करूं लागले. मेवाडावर रोहिले, फ्रेंच आणि मराठे या ति- 
घांची निरनिराळी दृष्टि लागून, तिघेही, निरनिराळ्या रोतीनें आपल्या उत्कर्षाविषयीं 
प्रयत्न करूं लागले. प्रत्येकाच्या निरनिराळ्या लब्ेगिऱ्या चाळून, मेवाडप्रांतावर मात्र 
पुनः अशांतीचीं अभ्रे येऊं लागलीं. अंबाजीच्या दराऱ्यानें चोंडावत रजपूत जे 
अगदीं मऊ व गरीब होऊन, त्यांतील कित्येक सरदारांच्या जहागिर्‍्या व इनामे 
वगेरे जसत झालीं होतीं ते सरदार, हा असा गर्दीचा प्रसंग बघून, दांडग्या सिंधी 
लोकांस मिळाले; आणि त्यांनीं मेवाडदेशांत चोहोंकडे पुंडावीं मांडली. असें झालें 
तेव्हां राण्याच्या लोकांकडून त्या बंडखोरांवर दृल्ला करण्यांत आला. त्यांनीं साळुं- 
बर्याच्या किललयावरही तोफांची सरबत्ती चालविली. कारण, त्या किळ्यावर चोंडाव- 
तांचा व त्यांचे साह्यकर्त दांडगे सिंधी लोक ह्यांचा जमाव आश्रय घरून राहिला 
होता. शिवाय, राण्याच्या पक्षीयांनीं कोरावडहदी काबीज केलें. असें झालें तेव्हां 
त्या ठिकाणचे सिंधी लोक पळून गैळे आणि देवगडच्या किल्ल्यांत ते आश्रय धरून 
राहिले, अशी जेव्हां चोहोंकडून गदी उसळली तेव्हां कित्येक विचारी चोंडावतांनीं 
हा चाळू असलेला प्रकार चांगला नाहीं असें लक्षांत आणून, बिथरलेल्या चोंडावतांची 
व मराठ्यांची स्थिरस्थावरता करण्यासाठीं अंबाजीकडे बोलणें * लावण्याकरिंतां ह्मणून 
आपल्या वतीनें एक वकील पाठविण्याचा ठराव केला. ह्यावेळीं अंबाजी हा दत्ति- 
याच्या राज्यावर स्वारी करण्यांत गुंतला होता. त्याजकडे मारवाडचा राजा अजित- 
सिंग यास आपल्या वतीनें बोलण्यासाठीं पाठविण्याचें चोंडवतांनीं योजिले. मेवाडच्या 
घालमेलीमध्यें पहिल्यापासून अजितर्सिंग हा होताच. तेव्हां, त्याजकडूनच झाली तर 
नवांगळी व्यवस्था लागली जाईल असें चांडावतांस वाटलें. मराठ्यांचा पहिल्यापासून 


नन्टनापालय कहणाच्कणीचण किटी पणटकशणणणा प णी0 शी पणण?पा्पिणणाणा णा णणणणीण! 


मेहेता हा, मी उदेपुरास आलों तेव्हां राण्याच्या मंत्र्यांपैकी एक होता. श्िरज्ी मेहेता 
ह्वा एक अद्वितीय सुस्वभावी होता, परंतु कलंगडी उत्यन्न करण्याकडे याची प्रवृत्ति असून 
राण्याचें गेलेळें ऐश्वये फिरून मिळविण्याचा व्यथे यत्न करणाऱ्या मंडळींतीळ तो एकु होता. 
ययाचेबिषयीं मठा फारशी माहिती नसल्यामुळें, तो पटकीनें एकहएकीं मेळा तरी, लाविषर्यी मला 
कांद्दी. फारलं ६:ख बाटले नाही. 








( ३७० ) 


पैच्यावर डोळा असल्याचें आतां पुनः पुनः सांगणें मकोच, चोंडावतांकडून बोलणें 
करण्यास अजितसिंग आळेला पाहून, त्या लोमी अंबाजीनें, चोॉडावतांपासून आणखी 
१० लाख रुपये घेऊन, मेवाडांतून आपला मुख्त्यार हालविण्याचें कबूल केलें, 
त्याचप्रमाणें, वरील रक्कम घेऊन, ह्यापुढे मराठ्यांनी सुक्तावतांचा व राण्याचा प्र- 
धान हिवदास यांचा पक्ष सोडावा;"आणि चोंडावतांना अनुकूल असेल तेवढें मात्र 
साह्य करावें, असें ठरलें. असें झालें तेव्हां साळुञ्याच्या ठाकुराचा राण्याच्या दर- 
बारांत पुनः प्रवेश होऊन, अगरजी मेदेता हा राण्याचा दिवाण झाला. नंतर चों- 
डावतांनीं सुक्तावतांवर स्वाऱ्या करकरून, अंबाजीला द्यावयाचे १० लाख रुपये 
त्यांजपासून वसूल केले; आणि त्यांची भरपाई मराठ्यांकडे करून, त्यांच्या कणांतून ते 
मुक्त झाले, ह्या घालमेलींतच चोंडावतांनीं सुक्तावतांचीं हीथा आणि सायमारी 
हीं दोन जहागिरीचीं ठिकाणें जप्त केलीं 


ह्या ठिकाणीं राण्याच्या वरील नवीन दिवाणाचे संबंधानें वगेरे कांही विरोष मा- 
हिती देणें उचित दिसतें. टॉड हणतो, “दिवाण अगरजी मेदेता हा माझ्या वेळेस 
उदेपूरच्या दरबारीं मुलकीखात्याकडील मुख्य प्रधान ह्मणून नेमिळला होता. त्यावेळीं 
त्या दरबारांत त्याच्या बरोबरीचा दुसरा कोणीही मनुष्य नव्हता. उदेपूरच्या दरबारां- 
तून पांचोलीवंद्याकडची दिवाणगिरी निघाल्यापासून ह्या मेवाडच्या राज्याला भरभ- 
राटी झणून पुढें कधींच आली नाहीं. टॉडू हणतो, 'पांच्येलीवंशांतील कित्येक 
पुरुष माझ्या हाताखाली होते.' ह्या पांचोलीवशजांकडून राण्याला किंबा इतर को- 
णाला जीं मसलतीचचीं किवा अभिप्रयाचीं पत्रे जात तीं मोठीं ठाकठिकीनें व बेतवार 
लिहून पाठविलेली असत. बंडखोर सरदारांचे हातांत मेवाडदेशाचा कारभार गेल्या- 
नंतर अर्थात्‌ पांचोलीघराण्यांतील दिवाणगिरी निघाली, व ती मेदेता, डेप्रा किंवा 
धाभाई यांचे हातीं गेठी, पांचोली घराण्याकडून जे कागद मिळाले आहेत 
त्यांमध्यें कित्येक पत्रे राणा भीमसिंग आगि त्याचा वर लिहिलेला दिवाण अगरजी मेहदेता 
याढाहवी लिहिलेलीं मिळाठीं आहेत. तीं पत्रें देशाभिमानानें पूर्णपणें भरलेलीं असून, 
त्यांजवरून त्यावेळची त्या देशाची काय स्थिति होती हेंही दिसत आहे. वि" सं० 
१८५३ हणजे इ० स० १७९७ ह्यावर्षी अमृतराव पांचोली यानें, मेवाडदेशावर 
जीं अनेकप्रकारचीं संकटें येतात तीं दूर करण्याचे उपाय योजण्याची एक नवीन 
कल्पना काढली, त्यानें राण्याला वारंवार सांगून सांगून, त्याच्या मनांत असें भरविले 
कीं, मेवाडच्या राजकारस्थानांतून सुक्तावत आणि चोंडावत वांचा हात अगदीं काढून, 
परकीय सरदार जेव्हां त्यामध्ये पडतील तेव्हांच काय ती मेवाडच्या राज्यस्थिवीमध्यें 
सुधारणा आणि व्यवस्था होईल असं जें मत आहे, तें अगदीं भ्रांतिमूलक आहे. 


( ३७१ ) 


अमतरांवानें आपले हें झणणें पुढे लिहिल्याप्रमाणे आपल्या पत्रांतून कळविलें आहे! 

“देशावर जो आपद्रोग येतो तो पुढील कारणांनी येतोः--मत्सर आणि पक्षामिमान. 
“ह दोन कारणें महाभयंकर असून, कोणत्याही देशाला रसातळीं घालण्यास जबरदस्त 
“आहेत. हा आपद्रोग ह्या देशावर तुकोच्या (मोगलांच्या) मुळें आढा. परंतु तलया- 
“वेळीं सेवाडचे राज्यकर्ते, त्यांचे दिवाण आणि ल्यांचे सरदार हे सर्व एकचित्त असल्या- 
“मुळें, त्या रोगावर तें ऐक्यरूपी औषध फार चांगलें व रामबाण मिळून, हा देश रोगनि- 
“मुक्त झाला; व त्याचा प्रसार फारसा झाला नाहीं. पुढें राणा जयसिंगाचे वेळीं पुनः 
“तो रोगोद्धव झाला; परंतु तो, जयसिंगाचा मुल्या उमरावसिंग यानें, नाहींसा केला. 
“राणा उमरावसिंग याने, आपल्या राज्यांत जे अनेक प्रकारचे घोंटाळे माजले होते ते 
“सर्वे नाहींसे करून व आपल्या राज्यांतील प्रत्येकाचे हक्क आणि प्रत्येकाच्या पदव्या 
“ज्याचे त्याच्या योग्यतेप्रमाणें ज्याचे लाच्याकडे देऊन, सर्वत्र आबादानी करून दिली. 
““पण पुढें महाराणा संप्रामासग याने आपल्या आश्रयाखाली चंद्रावत (चोंडावत) 
“ह्मणून एक पक्ष रामपुरा येथें उत्पन्न केला; आणि तेव्हांपासून मेवाडचा बंदिस्थपणा 
“किंवा एकवाक्यता मोडली. बिहारीदासावर अनेक प्रकारचीं संकटें व अनर्थ युजरून 
“व पुढें त्याच्या मुलाने आत्महत्या केल्यापासून तर ह्या देशावरील आपद्रोगाची' वृद्धि 
“जास जास्तच होत चालली. यालाही या रोगोद्धवांचीं कारणें जीं वर लिहिलीं 
“आहेत तींच कारण असून, तीं दिवसेंदिवस जसजशी वाढत चाललीं तसतशी रोग- 
“वृद्धीलाही विशेष भरती येत चालली, हें सांगणें नकोच. ह्या देशावर सरदार बाजी- 
“राव याचे सेनापल्याखालीं जी दक्षिणी लोकांची खारी आली तिच्या योगानें, जयपूर 
“येथील गंडबडीने; आणि राजमहाल येथं जें अपयश मिळालें त्याचे योगानें, आपल्या 
“देशाला अतिशय ख्चोखालीं यावें लागलें व रोगाचें प्राबल्य जासच वाढलें. या 
““प्राबल्यामध्येंच ज्ञगत्सिगाची वेळ सामील करा; आणि लावेळीं धाभाड यांचें पांचो- 
“हढीवंशाशीं जें द्वैत माजले होतें त्याचे योगाने तर, खदेशांत आणि परदेशांत, चोहोंकडे 
“आपल्या लोकांची अगदीं बदनामी होऊन, आपलें पूर्वीचे वजन नाहींसें झाळें, व तेव्हां" 
““पासून प्रत्येक मनुष्यास असें वाटूं लागळें आहे की, सरकारची आणि आपली जबाबदारी 
“एकसारखीच आहे. याचे योगाने अर्थात्‌ राजाचा मान अगदींच कमी क्लाला. जगत्सिंगा- 
“लाही त्याचा मुलगा प्रतापसिंग याच्या बंडखोर वर्तनानें बहुत त्रास सैसावा लागला; 
“आणि, लावेळीं, इयाम सोळंखी व इतर कित्येक सरदार विश्वासघातानें कापले गेले, 
“तेव्हांपासून उदेपूरच्या सरदारांचीं मने आजपर्यंत कधींही राजनिष्ट झालीं नसून, तीं 
“आपल्या राजाविषयीं आपलेमध्यें काळेंबेरे बाळगून, नेहमीं आअविश्वस्त असतात. 
“त्यांना आपल्या राण्याविषयीं कोणल्ाही प्रकारचा भरंवसा वाटत नाहीं. बरें, पुढें प्रश 
““तापसिंग राणा गादीवर बसल्यावर, महाराजा नाथजी यानें आपले जे विचार होते 


िड्बिं कॅश 














विडंबावाशि ग्शॅश्शऑबन॒ा॒॒ाआजजजल्ययजखय् 


व व » शि 
१. जयपूर येथील गडबड हणजे, राण्याचा भाचा माधवसिंगु याला जयपूरच्या गादीवर बसवि- 
ण्याचे संबंधानें नी धाळमेळ उडाली ती, (मार्गे प्र ३१५ पद्दा), 


कणा काली धोशा 


( ३७२ ) 


“ते उघडपणे बोलून दाखवून, चालत आलेल्या अव्यवस्थेंत कांहीं तरी सुधारणा हो- 
“हळ अशी आश्या बाळगिली, परंतु त्याच्या त्या स्पष्टवक्तेपणानें त्याला व त्याच्या एकॅ- 
“दर वंशाला प्रायश्चित्त भोगावे लागळें ! असें झालें तेव्हांपासून सर्वत्र द्वेष, संशय 
““आणि फसवणुका हीं उत्पन्न झालीं. यामध्येंच हल्टीं अमरचंद दिवाणजीकडून जीं मनखी 
“कृत्यें होत आहेत तींही मिळवा. तीं आणि लांशिवाय पांचोलींचें एकमेकांशीं भांडण व 
“त्यांचा डेप्रा कारभाऱ्यांशीं द्वेष हींही ह्या देशावरील आपद्रोगाची वृद्धि करणारींच आ- 
“हेत, या अशा भांडणांनीं व द्वेषांनीं आपल्या देशांत मतभेद होऊन दोन पक्ष झाले; 
“आणि ल्यांच्यामुळें सर्वाची दाणादाण होऊन, कोठेच कोणाचा मान उरला नाहीं. असें 
“'झाळें तथापि, कोणाचेच डोळे उघडून, कोणीच आपलेमधील वाद आणि द्वेष कर्मी क- 
““रीना; तेव्हां, तेणेकरून, वर लिहिलेल्या रोगावर तें विशेषच कुपथ्य झाळें. खुमान- 
“तंग आणि सुक्तावत यांचेमध्यें हीथा संस्थानच्या मालकीविषयीं जो वाद पडला 
“यानेही ह्या देशावरचीं संकटे अधिकच वाढलीं. आणि पुढें, महाराजा नाथजी याचा 
“विश्वासघातोंन वध व त्यामुळें देवगडच्या यशवंतसिंगाला तिरस्कार येऊन लाने के- 
“लेला एकांतवास; तोतया राणा रक्षसिंग हा उभा राहून त्याचें एक बंड उभें राहिल; 
“रघुदेव झाला याचा आपल्या अधिकारपदवीविषयींचा वाद उपस्थित झाला; आणि 
“दिवाण अमरचंद यानें टाकभाड्याचे अश्या सिंधी लोकांची विशेष खुषामत केली; ह्या 
“सर्वे गोष्टी एकंदरीने फारच अनिष्ट होऊन, हष्टींच्या आणीबाणीच्या प्रसंगावर देश- 
“स्थिति येऊन पोचली, छानछोकपणानें व चेनाविलासांनीं कर्तव्यकमांत हयगयी होऊं 
“लागल्या; आणि राणा उरसी याच्या धाभाईन जीं कुलंगडीं केलीं तेणेंकरून, आपली 
“देशस्थिति सुधारण्याविषयींचे आणि रोगदूरीकरणाचे जे जे उपाय करण्यांत आलेते ते 
“सर्वे व्यर्थ जाऊन, उलट रोगाचें पुढें पाऊल. पडत चालळें, वि० सं» १८२७ ह्या वर्षी 
“राणा उरसी याचा बुंदीवाल्यांनीं वध केला; तेव्हां उदेपूरच्या गादीवर अज्ञान ह- 
““म्मीर राणा हा बसला. त्यामुळें अशी गोष्ट झाली कीं, दरबारच्या प्रत्येक मनुष्यानें आपला 
“स्वतंत्रच अधिकार वाढवून, राजत्वाचें चिन्हही उरू दिलें नाही. आणि आतां आपण 
“(राणा भीमासेग) साळुंब्रावाला भीमासिग याचे व त्याचा भाऊ अजुंनसिंग याचे 
“मताला अनुसरून आपल्या राज्यामध्ये परकीयांना घुसवून लांचें देणें आपल्या शिरा- 
““बर घेतलं, येणेंकरून तर पूर्वीच्या भीति आणि दहराती पक्क्या केल्यासारख्याच 
““झाल्या. आपण आणि श्री बायजीराज (राजमाता) यांनीं परकीयांवर व दक्षिणी 
“लोकांवर पूर्ण विश्वास ठेवून पूर्वीचा रोग स्पर्शजन्य रोगासारख्या भयंकर अवस्थेला 
““पोंचला ! आपलें मन तर ठिकाणीं नाहींसारखंच झालें आहे; तेव्हां आतां पुढें 
“काय करावयाचें £ ह्या रोगाला चांगली दवा अजूनही मिळेल, आपलें सवोचें ऐकमत्य 
“होऊं द्या; आणि पूर्वीच्या प्रधानवंशाकडे त्याची प्रधानकी परत देऊन ह्या वाढत चा- 


००००० टीक १७४०0. ४७४५ 0४४ शीण बट्टा ्ट 


९, है, परकीय ह्मणज्ञे मराठे असून, यांचें देणें झणजे, अंबाजीला याचेकडन उदेपुरांत ठेबून 
घेतठेल्या कुमकेच्या फोजेबद्दळ अँ देणें द्यावें लागे, तें होय. 





( ३७३ ) 


““ळलेल्या रोगाचें निर्मूलन करण्याचा, निदान त्याच्या वृद्धीलळा हरकत करण्याबा, उ- 
“द्योग मनःपूर्वक चालूं द्या. असें करण्यास ह्यावेळीं जर कां हयगय झाली तर हा रोग 
“अत्यंत प्रबल होऊन, त्याचें दूरीकरण मानवी शक्तीबाहेर जाईल ! मुख्य दुःख द- 
“क्षिणी लोकांमध्येंच आहे. त्यांचे हिशेब वगेरे काय व्हावयाचे असतील ते एकदां हो- 
“ऊन जाऊं द्या; आणि ल्याप्रमारणे यांचीं देणीं वगेरे देऊन टाकून आपल्याला लांचे- 
“पासून सोडवून घ्या. नाहीं तर, आपला हा देश आपल्याला नेहमींचा सुकला 
““असें होणार आहे ! ह्यावेळी चोहोकडे लढाया आणि तह॒ यांचा धुमाकूळ 
“फार माजून राहिला आहे. ह्याप्रमाणे, ह्या गोष्टीचे संबंधानें मीं बहुतकरून सर्व मुख्य 
“मुख्य मुद्यांचा विचार केला आहे. ह्यांत कांहीं माझे गेरशिस्त विचार असल्यास त्या- 
“बहल मला माफी असावी. आपल्याला प्रथमतः भावीस्थितीकडे लक्ष्य दिळें पाहिजे; 
“आणि लासाठीं सरदार, प्रधान, आणि एकंदर रयत या सवोनीं एकचित्त झालें * पा 
“हिजे. देश आबाद व सुखी अतला तर लोकही आबाद व सुखी होतील. परंतु प्र- 
“स्तुतच्या आपत्ति हा मोठा रोग याहे. तो रोग जर आपण जिंकला नाहीं, तर तोच 
“आपल्याला जिंकल्यावांचून राहणार नाहीं !” 
दुसऱ्या एका पत्रांत पुढें लिहिल्याप्रमाणे मजकूर आहे: --- 


“आपल्या देशावरील आपद्रोग हेळसांड करण्यासारखा नाहीं. त्याबद्दलचा चांगला 
“विचार केला पाहिजे. हा संतत रोग आहे, असें समजून त्याप्रमाणे त्याजवर उपचार 
“केले पहिजेत. 

“राणा उमरावासग यानें हा रोग चांगला बरा करून, राज्यकारभाराची व्यवस्था 
“आणि न्यायमनसुबी हीं ल्याने उत्तम रीतीने स्थापित केलीं होतीं. 

“राणा संम्रामसिंगाच्या कारकीदीत ष्रुनः तो रोगोद्भव झाला. 

““त्या रोगोद्धवाचें बीज राणा ज़गत्सिगाचे कारकीर्दीत सर्वत्र पेरले गेलें. 

“राणा प्रतापसिंगाचे कारकीदीत त्या बीजाला अंकुर फुटून लाचा वृक्ष बनला. 

“राणा राजसिगाचे कारकीदीत ला वृक्षाला फळें आलीं. 

“राणा उरसीच्या कारकीरदींत तीं फळें पक्कावस्थेला पोंचलीं. 

“राणा हम्मीर याचे कारकीदींत तीं फळें सर्वोना वांटलीं गेलीं .व त्यांचा भाग 
““ग्रत्येकाला मिळाला, 

“आणि, राणा भीमरसग महाराज, आपल्या कारकीर्दीत त्या फळांचें सर्वोनीं यथेच्छ 
“भक्षण केलें! त्या फळांचा खाद आणि गुण आपल्याला पूर्णपणें समजला आहे व 
“त्याचप्रमाणें आपल्या ह्या अवघ्या देशासहदी समजून चुकला आहे, आतां आपण ह्या 
“रोगावर जर औषध न ध्याल तर निःसंशय त्यापासून होणारें दुःख आपल्याला फार 
“जाचील. आणि तेणेंकरून आपल्याविषयीं स्वदेशी आणि परदेशीं लोकांना फारच 
“थोडी कींव आणि अभिमान उत्पन्न होईल. ह्यासाठी, ह्या रोगमुक्त्यर्थ, कोणल्याही 
“प्रकारची हययय आणि हेळसांड करूं नये. नाहीं तर, आपल्या संबंधाचा जो विश्वास 


( १७४ ) 


“व खात्री लोकांचे मनावर आहेत तीं नाहीशी होऊन, त्याबरोबरच आपले राज्यही 
व्ग्नषष् होईल 172 

तिसऱ्या एका पत्रांत, त्या वेळीं असलेला दिवाण अगरजी मेदेता यास पुढें लिहि- 
त्याप्रमाणें मजकूर लिहिला आहे;--- 

“दूध जर विरजलें तर त्याच्या मूळरूपामध्यें तफावत होते खरी; तथापि, त्यामध्यें 
“फारसें नुकसान झालें असे होत नाहीं. , कारण, त्या विरजलेल्या दुधांतून त्याचें मुख्य 
““सार जें लोणी तें आपल्याला काढतां येतें. त्यामुळें त्यांत कांहीं नुकसान अथवा गैर- 
““फायदा होतो असें ह्मणतां येत नाही. आणि लोणी काहून घेतल्यावर बाकी राहिलेले 
“ताक जर फेंकूर्म दिळें तर ल्यामध्येंही कांहीं नुकसान नाहीं. परंतु, दुधाला विरजण 
“लागलें व तें रंगामध्ये काळसर झालें, तर, त्याचा तो ओंगळवाणा रंग जाऊन त्याची 
“स्वच्छता त्याला परत येईल, अशा प्रकारची कांहीं तरी युक्ति लढवण्यास शहाणपणा अंगीं 
“असला पाहिजे. अश्याच प्रकारचा शहाणपणा हट्टी आपल्यामध्ये पाहिजे आहे. मेवा- 
“डची बिघडलेली राज्यस्थिति ही एक विरजण लागलेल्या दुधाचे ठिकाणींच आहे. आणि 
“त्या विरजलेल्या दुधावर परदेश्लीयांचा प्रवेश हाच काळा व किळस आणणारा रंग 
“झाला आहे. तर सर्वप्रकारच्या प्रयत्नांनी व शहाणपणाने तो कृष्णवर्ण घालविला 
“पाहिजे. परदेश्ीयांवर जर विश्वसून रहाल तर आपला देश आपल्याला मुकला असें 
“समजलें पाहिजे ! 

“व्चांदण्यामध्यें चंद्रज्योतीच्या उजेडाची काय मातब्बरी आहे £ 

“गारोड्याच्या खोट्या व बनावट नाण्याकडे विश्वासाने कोण बघेल £ 

“मी.पराचें खबूतर करून दाखवितो, असें सांगणाराला तुह्मी मान देऊं नये. 

“बाहेरगांवीं व दूरदेशांत असें ह्मणतात कीं, मेवाडांतला शहाणपणा व हुशारी हीं 
“नाहींशी झालीं. ही गोष्ट तर मेवाडच्या आजपर्यंतच्या एकंदर नांबालौकिकाला अलंत 
“लाजिरवाणी आहे !” 

अमृतराव पांचोली याच्या वर लिहिलेल्या पत्रातील आशय कशा धोरणाचा 
आणि कोणल्या प्रकारच्या अभिमानाचा आहे हे कळून येण्यासारखे आहे. राण्याला 
ब त्याचे प्रधानाला अशा प्रकारचीं पत्रे लिहिलीं तरी त्यांचा कितीसा उपयोग हो- 
णार होता व किती उपयोग झाला हें वेगळें सांगणें नकोच. हीं पत्रे त्यांच्या दस- 
रांत मात्र राहिलीं, ह्यापेक्षा त्यांतील चांगल्या व देशाभिमानाच्या मजकुराचा जास्त 
कांहीं उपयोग झाला नाहीं ! असो. 


ह्याच वेळीं पुण्याकडे महादजी शिंदा वारला व त्याचा पुतण्या दौलतराव 
द्दा ह्वा त्याचे जागीं झाला, ह्या दौलतरावानें आपल्या शेणवी सरदारांचे बध 
केले; व॑*त्याचे महादजी शिंद्याच्या राण्यांचे बरोबर तंटे सुरू झाले. ह्या सर्व गोष्टी 


वत ता आत क की) मोती 
१. अगरजी मेहेता याळा कोठें कोठें “'उगरजी मेददेताः असेंही झटलेळें आढळतें. 


पिडडंड्बबश्बाशमबामला्ुलिबगययय््श 











(३७५ ) 


एककाळींच घडून, आल्यामुळें इकडे खेवाडचें वजन सहजच वाढण्याचा रंग होता. 
अंबाजी इंगळे हा, त्याचा यजमान दौलतराव श्िदा हा लहान बयाचा असल्यासुळें, तो 
जो हिंदुस्थानांत शिंद्याच्या वतीचा सुभेदार बनला होता तो बिशेष जोरबान्‌ झाला, 
अंबाजीचा आणि लखबादादा व महादजी श्िद्याच्या राण्या यांचा बेबनाव होता. 
लखबादादा व राण्या यांजकडे खिचीचा ठाकूर, दुर्जजसाळ आणि दकत्तियाचा 
राजा असे होते. यांत राण्यांचे तर्फेनें दत्तिमाचा राजा अंबाजीशीं लढून धारातीर्थी 
पडला. लखबादादानें राणा भीमसिंग यास एक पत्र लिहिलें की, 'आपण अंबा- 
जीला बिलकूल न मानतां त्याच्या तर्फेचे जे अधिकारी आपले दरूब्रारांत असतीळ 
त्यांस घालवून द्यावे.' तिकडून अंबाजीनें आपला मुतालीक गणेशपंत यास लिहिलें 
कीं, 'मेवाडांतून सर्व शेणवी ब्राह्मण आणि लखबादादाचे पक्षपाती जे कोणी. दु- 
सरे लोक असतील त्या सर्बोंस काढून द्यावें.” त्याप्रमाणें, गणेशपंतानं राण्याची 
आणि त्याचे दिवाणाची भेट धेऊन अंबाजीकडून लिहून आलेला मजकूर त्यांस क- 
ळविला, तेव्हां बाह्यतः राण्यानें व त्याच्या प्रधानाने गणेशपंताचे ह्णण्यास झणजे 
अंबाजीकडून लिहून आलेल्या लेखास आपलें मत असल्याचें कळविलें, परंतु गुत- 
पणें त्यांनीं असा विचार केला कीं, शेणवी ब्राह्मणांस अनुकूल होऊन अंबाजीचा 
अधिकार मेवाडांतून काढून टाकू. आगि त्यांनीं असा विचार करून शोणवी यांस 
असें लिहून कळविलें कीं, 'तुझी ज्ञावद येथून निघून गणेशपंताबर चाळून यावें; 
आह्ली तुझाला साह्य करण्यास तबार आहों.? त्याप्रमाणें ते आले. त्यांची ब गणेश- 
पंताची सावा येथें मुलाकत झाली. त्या वेळीं जी त्यांची चकमक झडली, तींत ग- 
णेशपंताचा पराभव झाला व त्याच्या तौफा शोणव्यांनीं घेतल्या. तेव्हां गणेशपंत चि- 
तोडास आश्रयासाठी गेला, तेथें चोंडावतांनीं बाह्यात्कारी त्याला आश्रय देऊन, 
पुनः दोणव्यांशीं लढण्याचे उत्तेजन दिलें, त्याप्रमाणें त्यानें पुनः नेट धरून शोण- 
ब्यांशीं लढाई दिली. परंतु तीतही त्याचा पराभव होऊन तो हृम्मीरगडास पळून 
गेला, असें झालें तेव्हां मात्र रजपूत गणेशपंताचा पक्ष सोडून त्याचे शत्र जे शो- 
णवी त्यांजकडे जाऊन मिळाले, आणि त्यांनीं १५००० लोकानिशीं, गणेशपंत जेथें 
पळून गेला होता त्या हृम्मीरगडास वेढा दिला. तेथें गणेशपंत नानाने मोठ्या शो- 
योनें आपलें रक्षण केलें. रात्रींबेरात्रीं त्यानें गुतपणें रजपुतांवर हे केले, परंतु 


१. राणा भीमसिंग याचे कारकीदीत मेवाडामध्यें शेणवी ब्राह्मण मोठे श्रीमान्‌ व वजनदार 
सरदार असत. वर लिढिळेळे लखबादादा, बाळोबा ताया, बीवबादादा, श्रिवाजीनाना, ठालाबीपं- 
डित, व यक्नवंवराव भाऊ ही सवे शेणबी मंडळी मेवाडच्या राण्याची सावकार असून, लौच्याकडेच 
मेकडचे महाळ वगैरे गहाण असत, 

रा० ६० ४८ 


( ३५७६ ) 


त्याच्या त्या हलहय्यांत हृम्मीरगडचा राजा धीरजसिंग याचे दोघे मुलगे मारले गेले 
इतक्यांत अंबाजीने ठेवलेल्या नवीन कवायती पळटणींतले कांहीं लोक गलाबराव 
कदम नांवाच्या एका लष्करी अधिकाऱ्याचे हाताखालीं गणेशपंताला मदत हणून 
येऊन पोहोचले. तेव्हां गणेशपंत हम्मीरगडाहून निघून अजमिराकडे गेला, तों 
त्याजवर चोंडावतांनीं वार्टेत मुसामुसी.नांवाच्या गांवीं स्वारी केली; व त्या स्वारी- 
म्थ्ये त्यांस जय मिळाल्यासारखा दिसत होता. परंतु इतक्यांत, एका घोडेस्वाराची 
धोडी सुटली, हणून तो मोठ्यानं ओरडून झणाळा, 'भागा ! भागा ! (पळाली ! 
पळाली !)' तों त्याच्या त्या ओरडण्याचा चोंडावतांच्या फौजेत चोहोकडे जास्त 
जास्त गलबला वाढत गेला. पुढें मग त्या घोडीला ज्यांनीं पकडले ते ओरडून झ- 
णाले, 'मिल गयी ! मिल गयी ! (सांपडली ! सांपडली !)? अशा दोन्ही प्रकारच्या आरो- 
ळ्यांनीं चोडावतांचे सैन्यांत फारच गोंधळ माजून ते मिऊन पळून गेले, ते आपल्या 
शात्रंवर मोठ्या जयाच्या आढ्यतेनें चालले होते; परंतु पुढें त्यांच्यांमध्येंच वरील घों- 
टाळा उत्पन्न होऊन ते निराशपणें मार्गे परतले, त्या पळापळींत अनेक लोक मारले 
गेले व त्यांमध्येंच सिंधी जमादार चंदन हाही मारला गेला. रजपूत जे पळाले ते श- 
हापुरास येऊन पोंचले, तेव्हां त्यांस देवगडच्या ठाकुराने दशाहापुराचे दरवाजे उघ- 
डून आंत घेतलें; आणि त्यांना आश्रय दिला. चोंडावत रजपूत हे ह्याप्रमाणें मि- 
ऊन पळून गेले, हें सुक्तावतांचे पक्षाकडील भाटांनीं पाहून, त्यांच्याबद्दलच्या फजि- 
ती'चें त्यांनीं खूपच बणन केलें आहे. कारण, त्यांचा हा पराजय पाहून तशीं त्यांच्या 
फजितीचीं वर्णनें त्यांभीं मुद्दाम करून ठेविलीं. असें झालं, तथापि, गणेशपंताची ह्या 
धामधुमीमुळें अगदीं त्रेधा उडून जाऊन, त्याचा अधिकार पुष्कळच कमी झाला; 
य उत्तरोत्तर त्याचे ताब्यांतला मुळूखही जात चालला. रजपूत ठाकुरांनीं त्याचे ता- 
ब्यांतेन आपआपला मुळूख परत घेतला ब त्याबरोबरच राण्यानेंही आपले महाल 
त्याजकडून परत घेतले, ह्या वेळीं मेवाडांत अंबाजी इंगळे व लखबादादा या दोघां 
मराठे सरदारांचींच भांडणे लागली, त्यांत अंबाजी झणे, “धशुद्याचा हिंदुस्थानांतील 
मुताठीक मी;' आणि लखबादादा हाणे, 'मी शिंद्याचा मुतालीक.' आणि हें भांडण 
पुढें दिवसेंदिवस जास्त जास्त वाढतच चाललें. त्यांत लखबाच्या पक्षाला मेवाडचे 


कक कळाली न. ० बमण ४0 ण पी0ीणे टपणीाणण पकी पिणीणीणीशी णाणी णापेणीणाणाणी णाचा 


१. टॉड हणतो, “हा देवगडचा ठाकर माझ्या वेळेस असन तो माझ्या परा ओळखीचा होता 
हा फारच उेच होता. याची उंची मोजली तों तो पांच हातांवर उंच भरला. तो जसा उंच होता 
तसाच क्षरीरानेंही चांगला जाडा होता. याचा बापही याचेप्रमाणेंच अतिशय उंच व जाडजञड 
होता. तो, तर साडेपांच हात उंच असून शरीरानेंही भब्य होता ! तो अगदी अल्प वयांत हमणज्ञे 
२रेब्या वर्षी वारला, यानें आपण कृश होण्याकरितां विनाकारण अनेक प्रकारचीं पथ्ये केलीं व 
अनेक औषधें सेवन केली, त्यामुळें ता मेला; असें झणतात.! 


( २७७ ) 


सर्व राजे व ठाकूर होते. कारण, त्यांमध्ये त्यांचा खतःचा फायदा त्यांना करून 
घ्यावयाचा होता. गणपतरावनानाकडे हृम्मीरगड किला मात्र राहिला. पुढें, त्या 
गडावर लखबानें हला केला व त्याचे भिंतींवर तोफा चालविल्या. सुमारें दोन ह 
जार गोळा त्या किल्ल्याच्या भितींवर मारला गेला असेल; व त्यामुळे लखबादादाला 
प्रवेश करण्यापुरता मार्ग झाला होता. परंढु इतक्यांत, अंबाजीच्या मुलाचे हाता- 
खालीं बाळाराव इंगळे, बापू दिंदा, यशवंतराव शिंदा, एका युरोपियनाच्या शि- 
कवणीचीं कांहीं कवायती पलटणें आणि कोट्याचा झालिमर्सिंग याचेकडील कांहीं 
लोक, अशी मदत गणपतरावनानास येऊन पोंचली. तेव्हां लखबानें आपला वेढा 
हृम्मीरगडाभोंवताठून काहून चितोडाकडे कूच केलें, व तो गोसुंडा किछ्याचा आ- 
श्रय करून राहिला. हम्मीरगड आणि गोसुंडा या दोन किल्लययांच्यामध्यें बेरीस नां- 
वाची नदीच काय ती असून, त्या नदीचे दोन्ही तीरांवर दोघांच्या फौजा मोचे बां- 
धून उभ्या राहिल्या, इतक्यांत, मराठ्यांमध्ये हणजे गणपतराव नाना व बाळा- 
राव इंगळे (अंबाजी हृगळ्याचा भाऊ) या परस्परांत कांहीं भांडण उपस्थित झालें; 
ब त्याचप्रमाणें, त्यांच्या फौजांत पगारांचे बाकीबद्दल वाद निघाला. आणि येणेंक- 
रून, त्यांचे आपसांतच तंटे माजून, गणपतरावाच्या मदतीस आलेली फोज संगानेर 
नांवाच्या गांवाकडे निघून गेली, मराठ्यांच्या ह्या आपसांतल्या तंस्यांमुळें असें वा- 
टलें की, आतां त्यांच्यामध्येंच परस्पर लाथाळी माजून ते एकमेकांच्या नाशास उ- 
युक्त होतील; व तेणेंकरून रजपुततांचें कत्याण होऊन ते मराठ्यांना एकदां शेवटचे 
हाकून देतील; हणजे पुनः त्यांचा मेवाडांत प्रवेश होणार नाही. परंतु मराठे हे 
मोठे वसाद कारस्थानी होते. त्यांचीं आपसांत भांडणें ठागलीं तरी ते तीं न वाढूं 
देतां, थोडक्यांत आटोपून, ते आपल्या हिताविषयीं कधींही' पराडुुख नसत. असें 
होतं तथापि, पुढें इंग्रजांनीं मराठ्यांना आणि रजपुतांना, दोघांनाही, ठिकाणच्या 
ठिकाणीं बसवून त्यांचे वाद आणि त्यांचीं भांडणें सर्ब मोडून टाकिलीं. 


बर लिहिल्याप्रमाणे, गणपतरावनाना बाळारावाशीं भांडून संगानेर येथें गेला, त- 
थापि, बाळाराव इंगळे हा आपला पक्ष सोडून स्वस्थ बसला नव्हता. परंतु पुढें, तो गुगूळ 
छप्ना येथें असतां मोठ्या संकटांत पडला होता ब त्या वेळीं लखबादादानें त्याला 
मदत केली होती. त्याचप्रमाणे, बाळाराव यास आपल्या फोजेचा राहिलेला पगार 
.बांटण्यास पैसे पाहिजे होते ते लखबादादानें त्याला वेळेवर दिल्यामुळे, तो त्याचे फार 
उपकार मानू लागला. गणेशपंत याचा आणि बाळाराव्‌ याचा तंटा होऊन ते दोघे 
वेगळे झाल्यावर, त्याचप्रमाणें बापू दिदाही बाळारावाश्ीं भांडून, त्याजपौसून बे- 
गळा झाला, असं झालें तेव्हां बाळाराबाला लखबादादाशिवाय इतरांचा ' आश्रय 


( ३७८ ) 


राहिला नाहींच, गणपतराव जसा पराभूत होऊन एकीकडे जाऊन बरसला तसा 
अंबाजीनें सदरलंड नांवाचा एक युरोपिअन कवायती पळटणांसह गणपतरावाचे 
मदतीस पाठविला. परंतु त्या सदरलंड साहेबाशींही गणपतरावाचें भाडण झाल्या- 
मुळें तो परत अंबाजीकडे निघून गेला, तेव्हां अंबाजीनें दुसरा एक शूर जॉजे थॉमस 
नांवाचा युरोपिअन लष्करी अधिकारी त्याचे मदतीस पाठविळा, गणपतरावनाना 
आणि लखबा हे दोघे परस्परांचे वेरी द्दोते; तथापि, राणा त्या दोघांशींही सारखाच 
असे; गणपतरावनानाकडीळ वकीळ आले हणजे त्यांशीं गोड बोले; ब लखबादादा- 
कडील मनुष्ये गेलीं झणजे त्यांशींही मेत्री दाखवी. आणि असें केल्यावांचून रा- 
ण्याला गत्यंतरच नव्हते. कारण, त्या दोघांच्याही फोजा त्याच्या दृष्टीपुढे पावसा- 
ळ्यांत. दीड महिना दोन बाजूंना उभ्या होत्या. 

इकडे खिची दु्जनसाल आणि मेवाडचे रजपूत सरदार यांनीं पांचहजार स्वारां- 
निश्टीं गणपतरावाचे गोटास वेढा दिला, आणि त्याला अंबाजीकडून जी मदत यावयाची 
होती ती बंद करण्यासाठीं सर्व रस्ते रोखून धरिले, परंतु जॉजे थॉमस या युरो- 
पिअन सरदाराने हलका करून दुर्जनसालाचे व रजपुतांचे प्रयत्न व्यर्थ केले; आणि तो 
तसाच पुढें लखबावर चाढून गेला. इतक्यांत मोठें थोरलें बादळ होऊन, जिकडे 
तिकडे पाऊस पडला आणि नद्यांओढ्यांस मोठमोठाले पूर येऊन, थॉमस याचीं 
पलटणें मुख्य फोजेपासून तुटल्यासारखीं झाठीं. असें जेव्हां झालें तेव्हां अथात्‌ 
गणपतराबाला कोठचा धीर निघणार १ पावसाच्या .अतिवपीवानें आणि बादळानें 
त्याचें आश्रयस्थान जें शहापूर तें तर जिकडे तिकडे अगदीं जलमय होऊन गेलें. 
ही संधि राखून लखबानें मेवाडच्या रजपूत सरदारांचे मदतीनें थॉमस साहेबाचा जो 
तोफखाना तेथें राहिला होता तो हल्ला करून आपल्या कब्रजांत घेतला. त्यामध्यें 
त्याला १५ तोफा मिळाल्या. झाहापूरचा ठाकूर हा ह्या वेळीं अगदीं असहाय 
झाला होता, पावसाच्या धूमधडाक्यानें आणि त्याच्या इतर रजपूत सरदारबांधवांच्या 
पुढें सरण्यानें तो अगदीं घाबरा होऊन गेला होता; आणि ह्यामुळें पुढें त्यानें गण- 
पतराबनानाला कोणत्याही प्रकारचें साह्य अथवा आश्रय देण्याचें अगदींच नाकारलें, 
तेव्हां मात्र त्याला अगदीं नाइलाज होऊन शाहापुराहून निधून जावें लागलें. ब तो 
तेथून निघून संगानेर येथें पुनः जाऊन राहिला, शाहापूरचा राजा लखबा यास 
मिळालो. ही गोष्ट वि० सं> १८५६ हणजे इ० स० १८०० ह्या वर्षी झाली. 


१, ह्या दोन्ही फौज्ञा बनास नदीच्या उलवे काठावर उभ्या होत्या; ठखबादादाची फौज शहा- 
पुरापासन्‌, ५ कोसांवर अमली नांवाच्या ठिकाणीं असून, गणपतरावाची फौज कदैरा नांबाच्या 
गांवी होती, _ 

२. ळखबादादानं ज्ञह्वमप्रच्या राजास राण्यांचे परबानगीनें जहाजपूर येथीठ बंदोबस्ताचे कि- 


( ३७९ ) 


येणेंप्रमाणें गंणपतरावनाना जरी पढून असहाय झाला, तरी मागाहून अंबा- 
जीने झाला आणखी मदत पाठवून उत्तेजेन दिलें. आणि तो पॉर्वेसाळा तँपरमा- 
बर त्यानें पुनः कत्तली, लटालटी, वगेरे चालवून आंपला सूड उगविष्वॉस सुरूवात 
केली, अरवली डोंगराचे पायथ्याशी असलेल्या चोंडावतांच्या सर्व जाहगिरी व- 
गैरे गणपतरावानें घेऊन, कित्येक ठिकाणें तरू अगदीं उजाड करून टाकली, शि- 
वाय, त्यानें चोंडावतांवर पुष्कळ खंडणीही लादिली आणि त्यांचे किले खाऱ्या क- 
रून घेतले, थॉमस यानें देवगड आणि अमाइत ह्या दोन किलंयांवर सवारी केली 
ब त्या दोन्ही ठिकाणीं ठढाया झाल्या; आणि अखेरीस त्यांजवर त्यानें खंडणी बस- 
विली. त्याचप्रमाणें, कासीतलू व लळुसानी दे दोन किलेही त्याचे ताब्यांत आले. 
ह्याप्रमाणें, गणेशपंताकडून मेवाडांत दांडगाई चालली असतां, इतक्यांत दविथ्याक- 
ड्रुन अंबाजीला बर्तर्फी मिळाली; आणि त्यांचे जागीं त्यानें लखबादादाला आपला 
हिंदुस्थानांतील मुतालीक हणून नेमिले. असें झालें तेव्हां अर्थात्‌ गणेशपंतनाना 
यास, आपण काबीज केलेले सर्व किल्ले वगैरे लखबादादाचे ताब्यांत देणें प्राप्त 
झालें. अंबाजीला बर्तफी मिळून त्याचे जागीं लखबादादा शेणव्याची नेमणूक 
होण्यास कारण, त्या वेळीं छिंद्याचे पदरीं बाळोबातात्या आणि बक्षी नाराथणराव 
हे दोघे शेणवी मुख्य मंत्री आणि दिवाण होते. तेव्हां त्यांनीं आपल्या जात्यभिमा- 
नाप्रमाणें हिंदुस्थानांतली मुतालळकी मराठ्यांकडून काहून शोणव्याकडे दिली, हें 
उघडच आहे. 


ह्या वेळेपासून छिदा मेवाडास आपलें खंडणीदार राज्य असें हमणूं लागला. 
येथपर्यंत आह्ली, मराठ्यांचा कसा उदय झाला आणि त्यांचें, मेवाडांत कसें बजन 
बसत आलें,, हें विस्तारेंकरून लिहिलें. वि० सं० १८२६ पासून १८३१ पर्यंत 
त्यांजकडे मेवाडचे महाल खंडणीकरितां लावून दिले होते ते त्यांनीं तसेच वि० सं० 
१८४८ पर्यंत आपल्याकडे दाबून ठेविले आणि द्रव्याशा तृप्त करून घेतली. पुढें 
साळुंञ्याच्या राजानें बंड केल्यावरून चितोडास शििद्याचें येणें झाठे; आणि डदि- 
द्यानें अंबाजीला आपला मुतालीक नेमून दक्षिणेकडे कूच केलें. शिदा गेल्यानं- 
तर अंबाजीनें द्विद्याच्या मुद्दाम राखून ठेवलेल्या फौजेसहवतंमान राण्याचे गेलेले मु- 
ळूख मिळवून देण्याचा उद्योग चालविला, त्या संबंधानें अंबाजीनें आपला क्रम कसा 
काय ठेविला होता; त्यानें मेवाडच्या संपत्तीवर किती लक्ष्य देऊन ती जिकडून मि- 


आ 





कभ. १५००००७ ०> ०० थपशॉॅशणी 0१)१?शणी?0ी "0 पणिणणशाणाणी णटलीशश0ीण णी पििणिणिण णणाणणा कील 





छृयांत नेऊन सुरक्षितपणे राहूं दिें. ध्या किल्यांत राहण्याविषयीं राण्यानें हलबाद[ट्रास पर- 
वानगी दिली खरी: परंतु लखवानें या रानापासन दोन लाख हुपथे राण्याहा न कळवता. उपंठळे 
व खामुळे रनपूत सरदारांस ठलवाचा तिरस्कार आला, 


( ३८० ) 


ळवेळ तिकडून कशी मिळविली; त्यानें आपल्याला बहुतेक हिंदुस्थानचा खामी असें 
झणविण्याची किती खटपट केली; चोहोंकडे आपल्या वतीनें मुख्त्यार नेमून सर्व देश 
आपल्या ताब्यांत राहण्याविषयीं कसा यत्न चालविला होता; त्या मुख्त्यारामुख्त्या- 
रांत भांडणें माजून मेवाडांत तंग्याबखेड्यांचें एक खूळच कसें बनलें व त्यामुळें ति- 
कडील लोकांत अद्यांति व असुख कस उत्पन्न झालें; आणि झालिमसिंगाच्या गुस 
व कपटी हेतूनें सुक्तावत कसे चेतले जाऊन त्यांनीं अंबाजीचा कसा आश्रय केला, 
व त्यामुळे चोंडावत हे लखबादादाला मिळून त्यांनी अखेरीस अंबाजीवर आणि 
सुक्तावतांवर आपली कशी छाप बसविली; ह्या सर्व गोष्टींचं येथपयेत साक्षात्‌ आणि 
पर्यायाने विस्तारपूर्वक वर्णन करण्यांत आलें आहे. त्यावरून वाचकांस बऱ्याच प्र- 
काराने मेवाडांतल्या त्या वेळच्या एकंदर स्थितीचे अनुमान होईल. अंबाजी आणि 
लखबा यांचे मधील आपसांतील वेमनस्यामुळें बिचाऱ्या अभागी राण्याला व त्याचे 
देज्ञांतील एकंदर लोकांना मात्र सर्व प्रकारें द्रव्य, सुख व शांतीच्या संबंधानें बहुत 
चट्टा लागला. द्िद्यानें आपलें मोठें थोरले लष्कर अंबाजीच्या ताब्यांत देऊन, 
त्याला कोणत्याही प्रकारची विशेष कामगिरी वगेरे न सांगतां, केवळ, येवढ्या ल- 
ष्करांचे पोषणाचा खर्चे परस्परे भागावा हणून तें मेवाडांत सोडून, आपण निर्वेघ- 
पणें दक्षिणेकडे चालता झाला, येणेंकरून द्विद्याचा मात्र चांगला फायदा झाला. 
येवढें लष्कर, आपल्या पदरा एक पेसाही न खर्चतां ते आपल्या मालकीचे असें 
शिदा मानून होता; व त्या लष्कराचा त्याला वाटेल तेव्हां वाटेळ तसा उपयोग 
करून घेण्याची मुखत्यारी होती, असो. 


नवीन नेमलेला मुताठीक लखबा यानें मेवाडाकडे कूच केलें. नंतर त्यानें ति- 
कडे राण्यांचे प्रधानाच्या जाग्यावर अगरजी मेहेता याची नेमणूक केली, आणि 
चोंडावत रजपुतांचा पक्ष पुनः सबळ झाला, लखबानें दशाहापूरच्या ठाकुरावर सहा 
लक्षांची खंडणी बसविली व त्या रकमेकरितां जहाजपूर परगणा आपलेकडे घेतला; 
आणि त्या परगण्यांतील ३६ गांव गहाण टाकून आपली रक्कम वसूल करण्याची हि- 
कमत योजिली. झालिमसिंगाचें बरेच दिवसांपासून जहाजपुरावर लक्ष्य होतें. हणून 
त्याने लखबाचा, तो परगणा गहाण टाकण्याचा हेतु बदळून, ताबडतोब त्याला ती 
रक्कम भरली व जहाजपुर व त्यांतील गांवें आपल्या ताब्यांत घेतलीं. लखवबाने मे- 
वाडावर २४ लाख रुपये खंडणी आकारून, त्याप्रमाणें ती त्यानें शस्त्राचे जोरानें ब- 
सूळ केली; आणि नंतर तो मेवाडांतून जयपुराकडे गेला, जातांना त्यानें आपला 
मुख्त्यार झणून यरवंतरावभाक यास मेवाडांत ठेविलें. राण्याचा प्रधान अगरजी 
मेदेता याचे हाताखालीं मौजीराम या नांवाचा एक दुर्यम प्रधान होता; त्यानें यु- 


'( ३८१ ) 


रोपियन लोकांच्या थाटावर मेवाडांत कवाइती फोज़ तयार करण्याचा करम चालविल्या, 
कारण, त्या वेळीं कवाइती फोजेविषयींची अभिरुचि हिंदुस्थानांतील एकंदर राजांस 
फार लागली होती. ह्याप्रमाणें प्रचान अगरजी मेहेता आणि त्याचा दुय्यम मौ- 
जीराम यांनीं कवाइती फौज तयार करण्याचा यक्न चालविला खरा; परंतु तो यक्ष 
राण्यांचे दरबारी सरदारांस बिलकूल मान्यडझाला नाहीं, व प्रधान अगरजी यानें 
जेव्हां ह्या कवाइती फोजेच्या ब तिचे तोफखान्याच्या खचीस वगेरे पेसा मागितला, 
तेव्हां सर्व सरदार नाखुष होऊन, त्यांनीं अगरजीला एकदम कैद केलें; ब त्याचे 
जागीं पूर्वीचा प्रधान सतीदास याला पुनः प्रधान नेमिले; आणि त्याचा भाऊ छि- 
वदास कोट्याला होता त्यालाही उदेपुरास बोलावून आणिलें, राण्याचे सरदारांस 
विलक्षण प्रकारचा देशाभिमान असल्यामुळें, त्यांनीं प्रधान अगरजी मेहेता यानें 
योजिलेळी कवाइती फौज तयार करण्याची कल्पना, परदेशीय आहे येवढ्याचमुळें, 
नाकारली; आणि त्यामुळें त्यांचा त्याचेवर रोष झाला, यावरून, त्या दरबारच्या सर- 
दारांच्या तबियती कशा काय होत्या त्या बघून त्या धोरणाने आपला कारभार ठेवणें 
हें मोठ्या जोखमीचे काम होतें, ह्यांत संशय नाहीं. 


इ० स० १८०२ ह्या वर्षी दविद्याचें आणि होळकराचें वांकडें पडून इंदुरास ल- 
ढाई झाली, ह्या लढाईला दोनही पक्षांची दीड लाख फौज होती. ह्या लढाईमध्ये 
द्िद्याला जय मिळून, त्यानें होळकराच्या तोफा घेतल्या व होळकराची राजधानीही 
हिद्याचे ताब्यांत गेली, तेव्हां होळकर पळून मेवाडांत गेला, त्याबरोबर त्याचे 
मागे दिद्याची फौजही लागली. द्वित्राच्या फौजेचे मुख्य त्या वेळी सदाशिवराब व 
बाळाराव हे दोघे सरदार होते. होळकरानें पळतां पळतां रतलाम ठटलें आणि 
भेदरच्या सुक्तावत राजापाशीं तो खंडणी मागू लागला. परंतु पाठीवर छििद्याची 
फौज होती ह्मणून त्याला ती खंडणी वसूल करण्यास फुरसत सांपडली नाहीं. तेव्हां 
तो तसाच पुढें नाथद्वारास गेला, नाथद्वारा हे हिंदुलोकांचें प्रसिद्ध देवस्थान आहे 
ह. सर्बांस माहित आहेच. नाथद्वारांस गेल्यावर त्याला वेड लागल्यासारखे झालें, 
त्यानें नाथद्वाराच्या देवापुढें (हा देव श्रीकृष्णाची मूत आहे.) साष्टांग नमस्कार 
घातला; आणि नंतर हात जोडून त्याचे पुढें उभा राहिला ब आपल्याला अपयश 
आलें हणून त्यानें देवाला यथेच्छ शिव्या दिल्या ! पुर्ढे त्यानें त्या देवाच्या पुजाऱ्यांवर 
आणि नाथद्वाराच्या रहिवासी लोकांवर तीन लाख रुपये खंडणी बसविली व ती वसूल 
होईपर्यंत त्यानें कित्येक पुजारी व लोक ह्यांस पकडून आपले गोटांत नेलें. असें झालें 

तेव्हां नाथद्वाराचा मुख्य पुजारी दामोदरजी यानें, त्या त्रजाधीशाची (्रीक्रृष्णारची) 
मूत राखली जावी आणि या लुटारू व बदमाष लोकांपासून देवाचें पाविच्य' णाचे 


( ३ट९ ) 


हणून, त्याचे संस्थानासुडां उदेपुरास देवाची रवानगी करून दिली. हें काम कोटा- 
रियोच्या चव्हाण राजानें करण्याचें पतकरिठें. हा थव्हाण राजा राण्याच्या दरवारां- 
तीळ सोळा मंत्र्यांपैकी एक होता. त्यानें वीस घोडेसारांबरोबर श्रीनाथजीची मूति 
चोरून उदेपुरास सुरक्षितपणें रवाना केली. नाथजीच्या देवस्थानास मुसलमानांकडून 
भीति होतीच; ब त्याचप्रमाणें मराठे.्हे हिंदु असून त्यांजकडूनही भीति होतीच. 
तेव्हां अश्या दोघांही लटारूंच्या हष्ठ्यांतून आपल्या देवस्थानाचा बचाव करणें नाथ- 
द्वाराच्या लोकांस भागच होतें. चव्हाण राजाचे घोडेस्वार श्रीनाथजीच्या मूर्तीस उदे- 
पुरास पोंचवून परत येत असतां त्यांस होळकराचे लोक भेटले, व त्यांनीं त्यांचा 
अपमान करून त्यांचे घोडे मागितले, परंतु चव्हाण राजा ह्वा प्रसिद्ध शूर व योद्धा 
जो प्रथ्वीराज चव्हाण याचा वंशज असल्यामुळें त्याने, अश्या रीतीनें अपमान सोसून 
त्या लटारूंच्या स्वाधीन घोडे करावयाचे त्यापेक्षां, त्यांशीं लढाई करून धारातीर्थी प- 
डावे असा निश्चय केला; आणि, त्या निश्चयाप्रमाणें, त्यानें आपल्या लोकांना आप- 
ल्याप्रमाणेंच करण्यास सांगून एकदम शत्रूंवर चाल केली. त्या लढाईमध्ये चव्हाण 
राजा व त्याचे लोक मारले गेले. ह्या धामधुमीच्या वेळीं इतिहासांत लिहिण्यासारखीं 
जीं कित्येक रजपूत राजांकडून अभिमानाचीं व शझूरत्वाचीं कामे झालीं आहेत त्यांत 
कोटारियोच्या चव्हाण राजाकडून जें वर लिहिलेलें कृत्य घडलें ते एक, अत्यंत 
प्रशंसनीय आहे ह्यांत शंका नाहीं. कांहींही होवो; लटारू लोकांस अशा धामधुमी 
करून पैसा मिळविण्यास चांगलें फावते, व त्याप्रमाणेंच होळकरालाही लटाळूट कर- 
ण्यास चांगली संधि मिळाली. पुढें माथद्वारा सहा महिनेपर्यंत अगदीं उजाड पडलें 
होतें. श्रीनाथजीची मूत उदेपुरास नेऊन ठेविली होती खरी. परंतु, तेथेंही तिच्या 
सुरक्षतेबद्दल राण्याला खात्री नसल्यामुळें, त्यानें ती मूत उदेपुरापासून जवळच गा- 
सयार नांवाचा डोंगर आहे त्या डोंगरांत नेऊन ठेविली; व तेथें श्रीनाथजीचा मुख्य 
पुजारो दामोदरजी हा जाऊन राहिला. पुढें दामोदरजी यानें आपल्या देवाचे रक्ष- 
णासाठीं त्या डोंगरावर एएक मजबूत किल्ला बांधिला, व राण्याकडून त्या मूर्तीचे रक्ष- 
णाथ चारशे खारांची तैनात नेमून देण्यांत आली. येणेंप्रमाणें, नाथद्वाराचें संस्थान 
त्या डोंगरावरच झालें व तेथूनच त्या संस्थानाखाठीं मोडणाऱ्या लहान संस्थानांवर 
पुजारी दामोदरजी हा देखरेख ठेवूं लागला, 

आतां इकडे होळकर काय करीत होता तें पाहूं. तो नाथद्वाराहून ठटाळूट क- 
रून निघाला तो बनेरा ब शहापूर या संस्थानांवर खंडणी लादून अजमिरास गेला. 
होळकरूला एक प्रकारचें वेड लागलें होतें असें हाणण्यास येथें विशोष कारण घडलें. 


७०००000000 00. णकलक कनाटा १५ “००००००००००. 





८८-५५: ॥८-५-॥॥॥॥॥४५॥ ०५५ ००-०० 





बब डाबबबड श्र ा 


१. 'नाथंद्वारा हें स्थान उदेपुरापासून एक मजषळू (१२ कोसांवर) आहे, 


( ३८२ ) 


नाथद्वाराहून श्रीकृष्णाचे भक्तमंडळीकडून जी संपत्ति त्यानें ढून आंणली होती त्ती 
त्याने अजमीर येथील रूवाजापिराचे मुंजाबरांस वांटून खेरात केली. यावरून बघा. 
स्वतः ह्दु असून व हिंदुदेवस्थानांतून पैसे लहून आणून ते परघर्मी मुसलमानांना 
वांहून देण्यांत त्याला काय भूषण वाटलें असावें £ असो. पुढें अजमिराहून तो ज्ञय- 
पुरास गेला. होळकराचे मागे दिद्याची फोल्ञ लागली होती ती त्याचा पाठलाग 
करीत उदेपुरापयेत आली आणि नंतर तेथून परतली. परंतु ती उदेपुरापर्येत आली 
तेवढ्याने उदेपुरावर केवढें संकट गुदरलें बघा, द्िद्याचा मुक्काम उदेपुरास झाला 
मात्र; तों त्यानें राण्यावर तीन लाख रुपयांची मागणी लाविली. राण्यांचे खजिन्यांत 
शिलक नव्ह्ती झणून त्याला आपल्या जामदारखान्यांतल्या कित्येक वस्तु आणि खुद्द 
राणीच्या अंगावरील दागिने विकून, ह्या आगंतुक संकटाचें निवारण करावें लागलें, 
इतक्यांत मेवाडचा सुभेदार यशवंतराव भाऊ याजकडून राण्याकडे आपली शिरस्त्या- 
प्रमाणें खंडणीची यादी आली व त्याप्रमाणें वसूल करण्याचें काम त्यानें आपला दुय्यम 
सुभेदार तात्या याजकडे सोंपविलें. तेव्हां त्यानें अथात्‌ मेवाडांत मोठा दंगा माज- 
वून ती खंडणी वसूल केली. ह्या दंग्यामध्यें मेवाडच्या सरदारांचे ब जाहगिरदारांचे 
जिंदग्यांच्या लटालुटी झाल्या; शेतकरी लोकांचे छळ झाले, त्यांचीं गुरेंढोरें जप्त कर- 
ण्यांत आलीं; ब त्यांजपासून जुलमानें पैसे काढले गेले; आणि, ज्यांचेपाशीं पैसे नव्हते 
त्यांना आपल्या जीबाचे बचावाकरितां आपला मुलूख सोडून देशांतरीं लपत व भट- 
कत फिरावें लागलें ! 


ह्याच वेळीं, झणजे इ० स० १८०७ (वि० सं० १८५९) ह्या वर्षी, प्रसिद्ध 
लखबादादा हा मृत्यु पावला. त्याजवर शेवटीं त्याचा यजमान शिंदा याची गेर- 
मजी होऊन, त्याजकडून त्याचा फार अपमान झाला होता; ब झणून, तो सालळुंब्रा 
येथें आश्रय करून होता, लखबादादा मेल्यावर त्यांचे जागीं अंबाजीचा भाऊ बा- 
ळाराब हा आला, व त्याला सुक्तावत आणि त्यांचा दिवाण सतीदास हे सर्व मि- 
ळाले, सुक्तावतांनीं आणि सतीदासानें आपला अंमल राण्यावर चांगल्या रीतीनें 
बसावा झणून अगोदरच चोंडावतांस हुसकून दिलें होते. झालिमरसिंग याचेही म- 
नांत पहिल्यापासून चोंडावतांविषयीं द्वेष असल्यामुळें व त्याला पुढें एक आत्महि- 
ताचें काम साधाबयाची इच्छा असल्यामुळें, तोही वरील बाळारावाचे व सुक्तावतांचे 
कटांत मिळाला. आणि त्या सोनी मिळून, चोंडावतांनीं आपल्या तर्फे जो देवी- 
चंद नांबाचा दिवाण राण्याकडे नेमून दिक होता त्यास केद केलें. बाळाराव इं- 
गळे म्रानें पुढे चोंडावतांच्या जाहगिरी वगैरे मोठ्या कूरपणानें लुटल्या व*खराब 


केल्या, व लासुळें चोंडावतांनींही आपला पराक्रम कसा काय आढे तो" दाखबि- 
रा ह्‌ ७ 'ईॅर 


